नवभारत 


मे - २0१५ 


कोशशास्त्र : संकल्पनाकोशाच्या निमित्ताने 

॥। इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 
क्रांतीचा जयजयकार 
पुस्तक परीक्षण : “इतिहासातील नवे प्रवाह' 
वाचकांचा पत्रव्यवहार : म. शं. वाबगावकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


0७% डं 
ष् गा 


"करंडगघर निघत, । *» 3 
०४०५०६)” १च क -' [- है 


च्च भी 


यी 
क्क ळृ ह क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


(६9), 


महाराष्ट शासन श्या 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था शिमला मला शिव्या 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥((७५5://॥॥७५.॥)०॥00॥11.90४.॥॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥0॥1001(8%/601100.001 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राजपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌ 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा कि _दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


अनक्रमणिका 


नवभारत | मे २०१५ रजिस्ट क्र 11697/57 


आपल्या ग्रथालयात अवश्य हवीत अशी 
| प्राज्ञपाठशाळा मंडळ ग्रंथमालेची 
संग्राह्य वैचारिक मराठी प्रकाशने 
सुधारित किमत 
२0 नोव्हेंबर २०0६ 
पासून लागू 
७ वैदिकसंस्कृत्तीचा विकस (तिसरी आवृत्ती) । तर्वतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३00 रु 
ह अट्रेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र. स्वामी केवलानंद सरस्वती २00 रु 
क्ष पुरोहितवर्गवर्चस्ब व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ. सुमंत मुरंजन १२0 रु 
क्ष हिंदी साहित्यविचार । प्रा. प्यारेलाल गोहेल २५ रु 
क्ल श्री. यशवंतराव चव्हाण अभिनंदन ग्रंथ ६0२ 
क्ल संशोधन साधना । डॉ. वसंत स. जोशी द0रु 
क्ल आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । त्रश्‍वेदी १५0 रु 
क़ वागीश्वरी । डॉ. गो. के भट ६0रु 
क गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे आत 
हु इतिहासाचे तत्त्वज्ञान (दुसरी आवृत्ती) । सदाशिव आटवले १३0 रु 
क्ल शाहीर हेबती । डॉ. शिवाजीराव चव्हाण व्य 
क्ष गीताचिक्त्सा । भाऊ धर्माधिकरी चत 
ह तर्वतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी (चरित्र) । सौ. मालती देशपांडे २८रु 
७ बोद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार । प. ल. वैद्य ८0३ 
क्ल हिंदू धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक परिवर्तन (संवर्धित दुसरी आवृत्ती) । मे. पुं. रेगे १६0 रु 
क्ल पाच पुस्तक-परीक्षणे । वा. म. कुलकर्गी बी 
क्ष मेदविलोपन : एक आकलन । अशोककेळक मल 
ल कॅलिंगवुडची क्लामीमांसा - एकभाष्य । रा. भा. पाटणक्‌ १00 रु 
क्व धर्मश्रद्धा : एकपुनर्विचार । दि. के बेडेक ह 
क्ल आचार्य शं. द. जाबडेक : व्यक्तित्व आणि विचार कि 
७ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कर्य आणि विचार गगातळा 
क्ल इहवाद आणि सर्वधर्मसमभाव । मे. पुं. रेगे पार 
क्ष प्राज्माठशाळा आणि तिची परंपरा १06२ 
क्ष चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (तृतीयावृत्ती) । सदाशिव आठवले १00 रु 
७ विनोबांची संस्कृत साम्यसूत्रे (रसग्रहणात्मकमराठी अनुवाद) । वसंत नारगोलक १२0 रु 
७ नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन । द. ना. धनागरे ४0रु 
क प्राचीन भारत : समाज आणि संस्कृती (निवडकमौलिक लेखांचा संग्रह) । डॉ. म. अ. मेहेंदळे ५५0 रु 
क्ल हिंदुधर्माची समीक्षा आणि सर्वधर्मसमीक्षा (दुसरी आवृत्ती) : तर्वत्तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी २२५२ 
हष पाश्चात्त्य नीतिशास्त्राचा इतिहास (दुसरी आवृत्ती) : प्रा. मे. पुं. रेगे "1711-12 लमे पुणे _________ १६७२ ६0रु 


१) ग्रंथालये व संस्थांना किंमतीत १0 टक्के सूट. पोस्टेजचा खर्च वेगळा पडेल. २ ) व्ही. पी. ची पद्धत नाही. 
३) पैसे मनिऑर्डरने बा ड्राफ्टने पाठवावेत. 


ककमी पना , दि्णील, णणषाळ्शाख पडे ह3));?र्‍िगर्‍र्‍यश्‍ाा- पना : चिटणीस, प्राजपाठशाळा मंडळ, ३१५ गंगापुरी, वाई ४१ २८0३ (जि. सातारा)फोन : (0२१६७) -1----------- ही होण, म €१२८०३ (जि सातार) फोन '९०२१९७)२२०005 


हे मासिक प्रा. यशवंत कळमकर यांनी सन प्रिंटर्स, गणपती आळी, वाई, पिन : ४१२८0३ येथे छापून सरोजा भाटे यांनी 
प्राज्पाठशाळा मंडळ, बाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनक्रमणिका च्ञाक 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राज्षमाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गक्भारत 


ब$ ६८. अंक ८ मे २0१५ 
वैशाख /जेष्ठ शके १९३७ 
वार्षिक वर्गणी ४00 रुपये 
या अंकाची किंमत रु .३0/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक वठ 
प्राज्षणाठशाळा मंडळ सहमत असतीलच, असे नाही. 


नवभारतची भूमिका* 
मानवाच्या ब मानवसंस्कृतीच्या विकासास ब उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा 
विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


ध्येयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वत:च्या साधनेने 
संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक 
वाडूमय होऊ शकते, असा संचालक ब संपादक-मंडळ 
यांचा विश्‍वास आहे. 


या मासिकात येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, बादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 


हेतू नाही. 


संचालक व संपादक-मंडळातील सर्व व्यक्‍ती यांचेही 
सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक 
व सांस्कृतिक मूल्यांसंबधी सदृश अशा दृष्टिकोणानेच त्यांना 
एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्‍्तिवैशिष्ट्य व 
विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होता विकास व्हावा, या 
दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहील. प्रत्येक व्यक्‍ती आपल्या 
नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहील. 


मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणात 
सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील, अशी काळजी 
घेतली जाईल. 


*नवभारत, ऑक्टोबर १९४७, वर्ष १ ले, अंक १ मधील कै. 
शंकरराव देव यांच्या संचालकांचे मनोगत' मधून. 


अनक्रमणिका 


प्राज्षमाठशाळामंडळ 
अध्यक्ष व विश्वस्त : 
सरोजा भाटे 


संपादक : 
श्री. मा. भावे 


संपादक मंडळ : 
वसंत पळशीकर, 
यशवंत कळमकर 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

संपादक, नवथारत मासिक, 

द्वारा : प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, 

वाई - ४१२८0३ (जि. सातारा). 
फोन : (0२0) २५६७४0९३. 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

नीता गायकवाड 

व्यवस्थापक, नवभारत मासिक 

द्वारा : प्राज्षणाठशाळा मंडळ, ३१५, गंगापुरी, 
बाई - ४१२८0३ (जि. सातारा) 

फोन : (0२१६७) २२000६. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने र 
नियतकालिकाला अनुदान दिले असले. तरी ८ 
नियतकालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ व "5: - 
शासन सहमत असेलच, असे नाही. 
3: 


जु 


८ ९ 
-च्चाडाच 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


मे २०१५ 
अनुक्रमणिका 
जाळावा मागवतात कक कका 
कोशशास्त्र : संकल्पनाकोशाच्या निमित्ताने डू 
रमेश वा. धोंगडे 
इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी ७ 


नवनाथ रासकर 
लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ १९ 
अविनाश आवलगावकर 
क्रांतीचा जयजयकार 


३० 
सुरेश भूगुवार 
पुस्तक परीक्षण : 
“इतिहासातील नवे प्रवाह' ३९ 
मृणाल जोशी 
वाचकांचा पत्रव्यवहार : ४२ 


म. शं. वाबगावकर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


अनुक्रमणिका 


प्रा. यशवंत सुमंत 


'नवभारत' मासिकाचे माजी संपादक आणि प्राज्ञपाठशाळामंडळाशी ज्यांचा बराच काळ संबंध होता असे प्रा. 
यशवंत सुमंत यांचे शनिवार दि. ११ एप्रिल २०१५ रोजी पहाटे निधन झाले, हे कळविण्यास आम्हांस परम दुःख होत 
आहे. मरणसमयी त्यांचे बय ६० वर्षांचे होते. 

प्रा. सुमंत १९७५ ते ७७ या काळात त्या वेळच्या पुणे विद्यापीठात एम. ए. चे विद्यार्थी होते, तेव्हापासून मी 
त्यांना आळखत होतो. अतिशय उमदे व होतकरू विद्यार्थी. त्यांच्याशी थोडा वेळ जरी संभाषण झाले, तरी 
चर्चाविषयासंबंधो त्यांना वाटणारी आल्या, त्या प्रश्‍नांच्या विविध पैलूंचे त्यांना होणारे झटिती आकलन, समोरच्याला 
मोठेपणा देऊन बोलण्यातील त्यांचा विनय आणि निराग्रही विवेचन या त्यांच्या गुणांची ओळख पटत असे. पुढे 
समाजवादी व परिवर्तनवादी झालेल्या प्रा. सुमंत यांचा विद्यावाचस्पती (पीएच. डी.) पदवीसाठीचा अभ्यासविषय 
“सावरकर आणि क्रान्तिकारक' असा होता, हे फारच थोड्या जणांना माहीत असेल. 

त्या काळात राज्यशास्त्र विभागातील हुशार आणि अभ्यासू विद्यार्थी प्रा. राम बापट यांच्या प्रभावाखाली 
आल्यावाचून राहत नसत. प्रा. बापट समाजवादी विचारांचे आणि परिवर्तनाचा चिंतनशील ध्यास घेतलेले विचारवंत 
होते. प्रा. बापटांचे विचार आणि विवेचनशेली यांची छाप प्रा. सुमंत यांच्यावर पडलेली स्वच्छ दिसत असे. प्रा. सुमंत 
हेही समताधिष्ठित समाज आणि मूलगामी सामाजिक परिवर्तन यांचे व्रत घेतलेले विचारक होते. आधुनिक भारतातील 
पुरोगामी विचारांचे दीपस्तंभ असेच ज्यांचे वर्णन करावे लागेल असे महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी 
यांच्या बाडूमयाचा गाढ अभ्यास त्यांनी केला होता. मात्र त्यांचा दृष्टिकोण या तिघांच्या विचारातील मूलभूत जवळीक 
दाखविण्यावर जास्त असे आणि त्यातील विरोध हा केवळ नैमित्तिक होता, असे ते सांगत असत. 

पुरोगामी परिवारातील एक अग्रगण्य विचारक व प्रभावी प्रतिपादक म्हणून त्यांची ओळख महाराष्ट्राला झाल्यावर 
ठिकठिकाणच्या चर्चासत्रांतून ब व्याख्यानमालांतून भाषणे करण्यासाठी त्यांना निमंत्रणे येऊ लागली. साताऱ्याच्या 
'विचारवेध' चळवळीशी त्यांचा निकटचा संबंध आला व 'विचारवेध' संमेलनाचे ते अध्यक्षही झाले. एकदा चळवळीत 
सामील झाले की, फिरस्ती आलीच. बरे, ते ज्या संस्थांतून किंवा गटांतून व्याख्याने द्यायला जात, त्यांची आर्थिक 
स्थिती चांगली असेच, असे नाही. त्यामुळे प्रा. सुमंतांचा प्रवास बऱ्याच वेळा राज्यपरिवहनमंडळाच्या लाल डब्यातूनच 
होत असे. शालीनता व भिडस्तपणा यांच्यामुळे प्रा. सुमंत आमंत्रण नाकारूही शकत नसत. त्यांच्या या बणवणीसंबंधी 
मी थट्टेच्या सुरात त्यांना समजावतही असे. 

प्रा. सुमंत हे एप्रिल २००२ ते सप्टेंबर २००७ या काळात 'नवभारता'चे संपादक होते. त्यांच्या प्रकृतीच्या व 
कौटुंबिक अडचणींमुळे ते या कार्याकडे नीटपणे लक्ष देऊ शकले नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट होती. त्यामुळे अंकांची 
थकबाकी वाढत गेली. त्यांचा प्राज्ञपाठशाळामंडळाकडे आग्रह चाललाच होता कौ, “दुस्तर विघ्ने आल्यामुळे मी 
मनापासून काम करू शकत नाही; तरी मला संपादकत्वापासून मोकळे करा." त्यांची ही अगतिकता पटल्यामुळे 
मोठ्या अनिच्छेने आम्ही त्यांना २००७ साली निरोप दिला. 

त्यानंतरही माझ्या व त्यांच्या भेटी अधूनमधून होतच असत. निरनिराळ्या विषयांवर चर्चा होई. परंतु गेली दोन- 
तीन वर्षे तरी असे जाणवत असे को, उत्साह व तरतरी ओसरत चालली आहे. गेले तीन महिने ते बरेच आजारी होते. 
तरी इतक्या अकस्मात त्यांचे निधन होईल, असे वाटले नव्हते. एक शालीन व सहृदय सहकारी निवर्तला, ही खंत 
जवळ राहिली. 


श्री. मा. भावे, 
संपादक, नवभारत मासिक 


5-2 आ 
छ्ड र डा ५२. पा 


"कखगघर च्च, 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कोशशास्त्र : संकल्पनाकोशाच्या निमित्ताने 
रमश वा. धांगडे 


कोशांचे प्रकार 

संकल्पनाकोश आणि शब्दकोश यांत फरक आहे. 
शब्दामधून उभे राहणारे आदिरूप हा त्याचा अर्थ असला, 
तरी आदिरूप म्हणजे संकल्पना नव्हे. संकल्पना 
वस्तुदर्शक नसते, भावदर्शकही नसते; अनेक विचार 
आणि अनुभवसमुच्चयातून संकल्पना अवतरते. सोयीसाठी 
संकल्पनेचे नामाभिधान शब्दातून होते एवढेच. पण 
संकल्पना म्हणजे केवळ शब्द किंबा कुठलाही शब्द 
नव्हे. 'घोडा' हा शब्द आहे, घोड्याचे आदिरूप हा 
त्याचा अर्थ आहे; पण 'राष्ट्रप्रेम' ही संकल्पना आहे. 

विशिष्ट अर्थक्षेत्रातील शब्दांचा कोश करता येतो. 
उदाहरणार्थ, 'शरीर' हा शब्द घेतला तर त्यात शरीराचे 
अवयब, शरीरक्रिया, शरीरव्याधी अशी उपक्षेत्रे येतात 
ब त्या त्या क्षेत्रोपक्षेत्रांतील शब्द संग्रहित करणे म्हणजे 
अर्थ-क्षेत्राधारित कोश करणे. त्याला संकल्पनाकोश म्हणता 
येणार नाही. अशा कोशात संग्रहित शब्दांच्या 
परस्परसंबंधांचा, शब्दपर्यायांचा विचार करावा लागतो. 

केवळ शब्दपर्यायांचा किंबा समानाथी शब्दांचा कोश 
-थिसॉरस- हा आणखी एक प्रकार. 

थिसारस-शब्दकोश-ज्ञानकोश ही कोशातील 
माहितीची चढत जाणारी श्रेणी. ज्ञानकोश अर्थक्षेत्रे निवडून 
तयार करता येतात. उदाहरणार्थ, 'शेती' हे अर्थक्षेत्र 
घेतले, तर त्याच्याशी संबंधित सर्व माहिती देणारा कोश 
हा शेतीचा ज्ञानकोश. ज्ञानकोश विद्याशाखांच्या आधारेही 
करता येतात. यामध्ये विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास 
व संस्कृती यांचा समावेश करता येतो. एक प्रकारे ही 
मोठी अर्थक्षेत्रेच. 
कोशाची रचना 

कोशाची रचना व व्याप्ती या गोष्टी कोशकाराच्या 
आवडीवर व क्षमतेवर अवलंबून असतात हे खरे; पण 
कोशाची ही प्राथमिक अवस्था आहे. थिसॉरस-शब्दकोश- 


-ज्ञानकोश हे सांघिक कार्य केल्यास त्याची व्याप्ती व होतो. या सामग्रीची कालानुसार, स्थलानुसार, बोलीनुसार 
02 अ प 
अनक्रमणिका मराठीचा मराठीचा यास महाराचा पिकास ह सच न 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अर्थघनता वाढते. हा संघ तज्ज्ञांचा, कोशविद्येतील 
प्रशिक्षितांचा असतो-असाबा. केवळ उपलब्धता आणि 
सोय यांवर संघाची निवड करणे बरे नव्हे. संघ असल्यावर 
वैयक्तिक मते बाजूला ठेवणे शक्‍य होते. 

कोशामध्ये काय घ्यायचे ब काय घ्यायचे नाही, 
निवडलेले कोणत्या स्थानी ठेवायचे, कोशातून देण्यात 
येणाऱ्या माहितीचा एक साचा (पेंटर्न) कसा निर्माण 
करायचा व तो सातत्याने सर्वत्र कसा राबवायचा वगैरे 
गोष्टींचे एक 'धोरण' ठरवाबे लागते. संघकार्य असल्यास 
यासाठी प्रमुख संपादक लागतो. पण एका माणसाने 
कोश केला, तरी हे धोरण असावेच लागते. बहुधा 
कोशाच्या प्रस्तावनेत हे 'धोरण' स्पष्ट केले जाते. प्रथम 
“धोरण' व नंतर कोशरचना हा क्रम असतो-असावा. 

शब्दकोश एकभाषी किंबा बहुभाषी असू शकतो. 
परिभाषाकोश हा बहुधा द्विभाषी कोश असतो. द्रिभाषी 
शब्दकोशाची रचना करताना मूळ भाषा आणि लक्ष्य 
भाषा यांच्या संरचनेचे, यांच्या सांस्कृतिक संदर्भांचे ज्ञान 
कोशकाराला असावे लागते. या दोन भिन्न गोष्टींचा तोल 
राखणे हे एक वेगळे आव्हान असते. 
कोशाचा आशय 

धिसोरसमध्येही पर्यायांचे अर्थ व त्यांचा वापर यांनुसार 
उपगट केलेले असतात. 

शब्दकोशात शब्दाचे लेखन, उच्चारण, व्याकरण 
ब अर्थ हे घघक आशयाचेच असतात. शब्दांचे 
परस्परसंबंध, शब्दसिद्धी या गोष्टींच्या समावेशाने 
आशयघनता वाढते. शब्दबापराची उदाहरणे, त्यांचा 
अस्सलपणा, त्यांच्या वापराचे संदर्भ यांवर शब्दकोशाच्या 
आशयाचे गुण ठरतात. म्हणूनच शब्दकोशासाठी उच्चारित 
व लिखित भाषितांचा साठा आवश्यक असतो. हा साठा 
म्हणजे डेटा किंवा सामग्री. ही सामग्री संगणकात विशिष्ट 
रीतलेख (प्रोग्रॅम) वापरून साठविली को, डेटाबेस तयार 


कोशशास्त्र : संकल्पनाकोशाच्या निमित्ताने 


आणि शेलीनुसार वर्गवारी करतात. 

ज्ञानकोश करताना प्रत्येक क्षेत्राच्या संबंधित 
विद्याशाखचो अद्ययावत माहितो असणारा तज्ज्ञ मदतोला 
असणे आवश्यक असते. एका ध्यक्‍तोला सर्वे क्षेत्रांतील 
ज्ञान चिकित्सकपणे गोळा करणे अशक्य असते. प्रत्येक 
ज्ञानशाखचे आधुनिक रूप, तिचो सांप्रत अवस्था, तिच्या 
विकासाचे टप्पे, तिचा इतर शाखांशो संबंध, तिच्यातील 
संद्धान्तिक वाद-प्रातवाद यांतून ज्ञानकोशाचा आशय ठरतो. 
कोशाचा वापर करणारा (वापरक?) 

कोशाचा - थिसोरस, शब्दकोश, ज्ञानकोश - 
प्रकार, त्याची रचना, त्याचा आशय या सवांवर मोठा 
प्रभाव पाडणारा घटक म्हणजे कोशाचा अभिप्रेत बापरक. 

काशाला “'बाचक' नसता, 'वापरणारा' असतो. 
कोश हे 'साधन' आहे, 'सिद्ध' लेखन नव्हे. 'छंद' म्हणून 
कोश तयार करणे आणि 'छंद' म्हणून कोश वाचणे हे 
छंद म्हणून नटाने स्त्रोभूमिका करणे आणि छंद म्हणून 
प्रेक्षकाने नाटकातील पात्रे वास्तवात शोधण्यासारखे आहे. 
थोडक्यात, या गोष्टींना 'मुलखावेगळी आवड' यापलीकडे 
महत्त्व देता येत नाहो. 

"कोश कोणासाठी ?' या प्रश्‍नाचे 'सर्बांसाठी' किंवा 
'कोणाहीसाठी' हे उत्तर फारच जुजबी असते, भाषेसंबंधित 
प्रश्‍न पडणाऱ्यांना उत्तरांची 'गरज' असते, अडचणी 
असणाऱ्यांना उपायांची गरज असते. अशी 'गरज' 
असणाऱ्यांना 'मदत' करणे हेच कोणत्याही कोशाचे 
उद्दिष्ट असते-असायलाच हवे. 'गरज' आणि 'मदत' 
यांची जोड फिट्ट बसलो, तरच कोश खपतात व टिकतात. 
न वाचल्या जाणाऱ्या साहित्यासारखे किंबा अल्पजीवी 
लोकप्रिय साहित्यासारखे न बापरले जाणारे आणि 
अपेक्षाभंग करणारे कोशही असतात. 

विभिन्न गरजा भागविण्याच्या क्षमतेनुसार कोशांची 
रूपे बदलतात. शालेय शब्दकोश, महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यांसाठीचा शब्दकोश, जिज्ञासूंसाठींचा शब्दकोश 
यात व्याप्ती, रचना व आशय यांमध्ये फरक 
असतो-असावा. लहान मुलांसाठीचा ज्ञानकोश आणि 
प्रोढ माणसांसाठीचा ज्ञानकोश यांतही फरक असतो. 

यामुळे आपणाजवळवचे सर्व ज्ञान, किस्से, आपल्या 
वैयक्तिक आवडीनिवडी, आपल्या सर्व पसंती हे सर्व 


अनक्रमणिका 


ष्र 


कोशकाराने कोशात घालायचे नसते. कोशकारकेन्द्री कोश 
आणि वापरककेन्द्री कोश यांतील दुसरा कोश हा 
महत्त्वाचा, उपयुक्त आणि व्यावहारिक दृष्ट्या यशस्वी 
ठरतो. 
संकल्पनाकोशाविषयी 

संकल्पनाकोशातील प्रत्येक नोंद हौ संकल्पना 
असायला हवी. वस्तू आणि संकल्पना यांतला फरक 
इथे लक्षात घ्यायला हवा. 

संकल्पना हो क्वचितच सुटी व एकटी असते. 
कोशकाराने 'संकल्पनाव्यूह' हे लक्ष्य करायला हवे. 

समांतर संकल्पनांच्या मुळाशी असणारी सैद्धान्तिक 
बेठक तपासल्यास या संकल्पनांना विशिष्ट भाषेने दिलेली 
नावे हे पर्यायशब्द नव्हेत, हे लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, 
वैद्यकीय क्षेत्रातील मराठीतील 'नाडी' आणि इंग्रजीतील 
“,ह]', इंग्रजीतील 'त15695९, 61500९ आणि 
मराठीतील 'रोग, विकृती' हे खरे पर्याय नव्हेत. 

संकल्पनांचा विचार करताना भाषांप्रमाणेच संस्कृती, 
ज्ञानरचना यांचे, त्यांतील फरकांचे भान कोशकाराला 
हवे. संकल्पनाकोशात हे फरक आशयामध्ये स्पष्ट व्हायला 
हवेत. केवळ पारिभाषिक शब्द देऊन भागणार नाही. 
उदाहरणार्थ, '॥॥8९९१/' हौ संकल्पना केवळ 
'शोकनाट्य', 'शोकात्मिका' वगैरे शब्द वापरून कळणार 
नाहो. 
भाषा व कोश 

एखादी भाषा, तिचे नियोजन, तिचे प्रमाणीकरण, 
तिचा वापर यांची अवस्था त्या भाषेतील कोशवाडू-ममय 
दाखविते. कोशवाडूमय हे या अर्थाने भाषेचा आरसा 
असते. 

भाषेचे नियोजन ब तिचे प्रमाणीकरण याला 
कोशबाड्‌मय हातभार लावते; पण म्हणूनच 
कोशवाडूमयाची जबाबदारी वाढते. 

मात्र वेगवेगळे कोश तयार करून भाषा समृद्ध 
होते बा करता येते, हा समज अडाणीपणाचा आहे. 
उदाहरणार्थ, मराठोच्या बोलींचे कोश करून मराठी समृद्ध 
होईल, हा एक अडाणी समज. 

भाषेच्या अध्यापनास कोशवाडूमय आवश्यक आहे. 
विद्यार्थी ब शिक्षक या दोघांनाही. 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द नवधारत। मे २०१५ 


भाषेच्या प्रमाणोकरणासाठी कोशवाडूमय उपकारक भाषकांनी प्रथम हा वापर करायला हवा. त्या वापरातील 
आहे. शिक्षण, वृत्तपत्रे ब प्रसारमाध्यमे यांतून प्रमाणभाषेचे अडचणी सोडविण्यासाठी ज्ञान, ज्ञानाचे सांस्कृतिक स्थान, 
रूप ठसवबिले जाते. ते रूप प्रमाणित करण्यास ज्ञानाची सामाजिक प्रतिष्ठा, ज्ञानाचा प्रसार , जझान- 
कोशवाड्मयाची मोलाची मदत होते. निर्मितीच्या त्या भाषेतील शक्‍यता व प्रक्रिया यांच्याबरोबर 

मात्र भाषेच्या विकासास थेटपणे कोशवाडूमय कोशवाडूमय हे एक साधनभूत घटक म्हणून राहते. 
हातभार लावत नाही. भाषेचा विकास हा विविध क्षेत्रांत ७७७७ 


त्या भाषेच्या होणाऱ्या वापरावर अवलंबून असतो. 


प्राज्ञषणाठशाळामंडळ, वाई 
आमचे नवीन प्रकाशन 


साहित्याचे तर्कशास्त्र 
( तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची 


साहित्यविषयक अध्यक्षीय भाषणे ) 
संपादक : सीताराम रायकर, द. दि. पुंडे, पंडित टापरे. 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी अनेक प्रसंगी साहित्यावर आपल्या भाषणांमधून 
जे विचार मांडले, त्या भाषणांचा हा संग्रह मराठी साहित्याच्या अभ्यासकांना आणि 
सर्वसामान्य वाचकांनाही मार्गदर्शक ठरावा असा आहे. या ग्रंथात शास्त्रीजींनी संस्कृत 
साहित्यशास्त्राचे विचारमंथन तर केलेले आहेच; याखेरीज त्यांनी आधुनिक 


साहित्यविचाराचीही दखल घेतलेली आहे. हा ग्रंथ मराठी साहित्याच्या अभ्यासकांना 
अतिशय मौल्यवान ठरावा, असाच संपन्न झालेला आहे. संपादकमंडळाने प्रदीर्घ 
प्रस्तावना सुरुवातीस देऊन या ग्रंथाचे मोल अधिकच वाढविले आहे. 


पृष्ठे : ४२ » ४३७ किंमत रु. ७५0/- 


संपर्कासाठी पत्ता : चिटणीस, प्राज्ञमाठशाळामंडळ, 
३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 
दूरध्वनी क्र. 0२१६७/२२०००६ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


नवनाथ रासकर 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्रो जाशो यांच्या जीवनचरित्राकडे 
पाहिल्यावर आणि त्यांच्या लेखनकतृंत्वाचा आढावा 
घेतल्यावर असे लक्षात येते को, त्यांच्या भूमिकेत सदोदित 
बदल होत गेला आहे. त्यांच्या धर्मचिंतनाला ' आनंद 
मोमांसा' या पुस्तकापासून आरंभ झाल्याचे दिसते. अर्थात 
धर्मनिर्णयमंडळाच्या धर्मसुधारणेच्या कार्यक्रमात ते सामील 
होते. काही सुधारणा त्या त्या अनुषंगाने त्यांनी सुचविल्या. 
एवढेच नव्हे, तर अन्य (धर्मावरील) चर्चासत्रांमध्ये सामील 
होऊन आपली स्वतंत्र ब बुद्धिवादी भूमिका घेऊन 
मतप्रदर्शने नोंदविलो आहेत. पण येथे त्यांच्या धर्मचिंतनासाठी 
प्रामुख्याने लिखित साहित्याचा आधार घेऊन मांडणी 
केली आहे. 

आनंदमीमांसा, हिंदुधर्माची समीक्षा, जडवाद अर्थात 
निरीश्वरवाद, वैदिक संस्कृतीचा विकास अशा पुस्तकांच्या 
माध्यमातून त्यांचे झालेले धर्मचिंतन येथे प्रस्तुत आहे. 
त्यांच्या लेखनसंग्रहाचाही यात समावेश कला आहे. वर 
म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्यात सतत बदल होत गेला आहे. हा 
बदल विकासात्मक, व्यापक अशा स्वरूपाचा दिसतो. 
डॉ. अंतरकरांनी या संदर्भात रसेल यांचा दाखला दिला 
आहे. “रसेलच्या विचारांत सारखे बदल होत गेले, 
त्याचप्रमाणे सतत परिवर्तनशीलता हा तर्कतीर्थांच्या 
विचाराचाही स्थायिभाव होता. या परिवर्तनातही रसेलच्या 
विचारात एक प्रकारची एकात्मता आढळते,... तर्कतीर्थांच्या 
बाबतीतही हे खरे आहे. त्यांचा विचार प्रवाही आहे. 
...परंतु त्यांच्या वैचारिक बदलातही एक सूत्र आहे.” 

तर्कतीर्थांनी जे धर्मचिंतन केले, त्यात आनंद- 
मीमांसेसाठी बापरलेली पद्धती आणि 'हिंदुधर्माची समीक्षा' 
यासाठी वापरलेली पद्धती हो भिन्न भिन्न आहे, असे डॉ. 
तळघट्टी यांचे म्हणणे आहे. अर्थात तर्कतोर्थांनीच हे 
मान्य केले आहे. ऐतिहासिक भोतिकवादाच्या प्रभावाखाली 
येण्यापूर्वी ' आनंदमीमांसा' लिहिली आहे (१९२८). यात 
वापरलेल्या पद्धती ऐतिहासिक पद्धतीहून भिन्न आहेत. 


अनक्रमणिका 


नंतर मात्र (१९४०) त्यांनी 'हिंदुधर्माची समीक्षा' यासाठी 
एतिहासिक पद्धती स्वीकारली आहे. नंतर तर त्यांनी 
याहून व्यापक भूमिका घेतली आहे. वैदिक संस्कृतोचा 
विकास आणि इतर लेखन व विचार यांतून ते तेच 
सांगतात. एवढेच नव्हे, तर भोतिकवादाच्या, मार्क्सच्या 
ऐतिहासिक पद्धतीच्या मर्यादाही दाखवितात. येथवरील 
बिवेचनावरून असे म्हणता येईल को, तर्कतीथांच्या 
भूमिकेत ठामपणा वब निश्‍चितता, नेमकेपणा नव्हता. 
मात्र त्यांच्या चितनात एकूण व्यापकता होती, हेही तेवढेच 
खरे आहे. 
(आ) धर्मचिंतन 

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या धर्मचिंतनाचा 
मागोवा घेताना एक गोष्ट स्पष्ट लक्षात येते; ती म्हणजे 
त्यांच्याबर मार्क्सवाद, बुद्धिवाद, जडबाद आणि 
अध्यात्मवाद या सर्वांचा प्रभाव आहे. येथे अध्यात्मबाद 
हा शब्दप्रयोग अनुचित वाटेल; पण त्यांच्यावर 
अध्यात्माचाही प्रभाव होता हे त्यांच्या एकूणच कार्यावरून 
-लेखन, वाचन, चिंतन, भाषण यावबरून- आणि 
धर्मसुधारणांवरून लक्षात येते. 

त्यांचे धर्मचितन एका विशिष्ट ग्रंथात सामावलेले 
नाही. ते विखुरलेले आहे. ते लेखरूपात आणि 
पुस्तकरूपातही आहे. त्यांच्या धर्मचिंतनाचा-चिकित्सेचा 
आरंभ 'आनंदमीमांसा' या पुस्तकाने होतो. त्यानंतर 
हिंदुधर्माची समीक्षा, जडवाद अर्थात निरीश्वरवाद, वैदिक 
संस्कृतीचा विकास, सर्वधर्मसमीक्षा आणि विविध लेख 
वब भाषणे अशा पद्धतीने, क्रमाने झाला आहे. 
(९) आरंभीची भूमिका 

आनंदमीमांसेत, ' आनंदाद्धमेब खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्तो, आनंन्द प्रयन्त्यभिस 
विशन्तीति । तद्रिजिज्ञासस्वत तदब्रह्मोति ।' या तेत्तिरिय 
उपनिषदातोल सिद्धान्ताचा विचार केला आहे.* 

यासाठी त्यांनी सांगितलेल्या तात्विक सिद्धान्ताच्या 


०-2 आ 
ज्ञ डु तग.) 


"कखखगघर चिज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


टॅ 


परीक्षणाच्या तीन पद्धतीतील दोन पद्धती योजल्या आहेत. 
ह्या तीन पद्धती म्हणजे प्रमाणपद्धती, मानसिकपद्धती, 
नेतिकपद्धती. यांतील मानसिक व नैतिकपद्धतींच्या आधारे 
ते हे कार्य करतात. कारण पहिल्या प्रमाणपद्धतीद्वारे, 
“आनंदमय तत्त्वाचे परीक्षण करण्याची शक्‍ती प्रस्तुत 
लेखकाच्या ठायी नाही. नेषा तकेण मतिरापनेया |” (कठो. 
- १ - २ - ९) असे म्हणतात. 

आनंदमीमांसेत तर्कती्थांनी 'आनंदमय विश्व' या 
अंगाने चर्चा करून वैदिक काळात आनंदमीमांसेवर भर 
दिला गेला किंवा वैदिक वाडूमय व वैदिक संस्कृती 
आनंदमीमांसेचे उगमस्थान आहे, असे मत नोंदविले 
आहे. अडीच हजार वर्षे भारतात दु:खबादाचे प्रचंड 
सावट आहे. बौद्ध, जेनांपासून ते अलीकडच्या साधुसंतांपर्यंत 
भारतात दुःखवाद-निवृत्तीला महत्त्व होते/आहे. भारतीय 
दर्शनेही दु:खावरच भर देऊन दु:खमुक्‍्तीसाठी ऐहिक 
जीवन व त्यानुषंगी सुखांवर पाणी सोडायला भाग पाडत 
आली आहेत. मोक्ष हेच त्यांचे ध्येय आहे, अशी चर्चा 
तर्कतीर्थ करतात. वैदिक काळात मात्र ऐहिक जीवनाला, 
मानवी शरीर-मन, समाज या गोष्टींनाही महत्त्व होते. 
कारण मानवी जीवनच नव्हे तर संपूर्ण विश्वच आनंदमय 
आहे, असा विचार त्या काळी होता; त्यामुळे समाजाची 
खरी प्रगती होत होती. समाज गतिशील, चैतन्यशील 
होता, असे विवेचन तर्कतीर्थ करतात. 

“देवतोपासना, नीती आणि व्यवहार या तिघांच्या 
संमीलनाने समाजातील सुख आणि शांती वाढत असते. 
वैदिक धर्मात या तिन्ही गोष्टींचा पूर्ण समावेश केला 
आहे.'”< आनंद हेच जीवनाचे, जगण्याचे, विश्वाचे मर्म 
आहे, असे तर्कतीर्थांना वाटते. वरील विचारातून किंवा 
या पुस्तकातून त्यांचा कल प्रवृत्तिवादाकडे आहे, हेच 
लक्षात येते. वैदिक काळातील शरीर, मन, गृहस्थाश्रम, 
समाज, नीती, धर्म, देव आदींविषयी चर्चा करून हाच 
काळ-समाज गतिशील होता, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे 
आणि यातच आनंदाचा उदय झालेला होता, असे 
स्पष्टीकरण तर्कतीर्थ देतात. 


नवभारत । म॑ २०१५ 


उत्पत्ती होते, आनंदात विश्वाची स्थिती असते ब आनंदातच 
विश्वाचा लय होतो हे ज्याला-ज्यांना कळले, समजले 
त्यांचाच विकास, प्रगती होते. आनंदमीमांसेतील मुख्य 
समस्या प्रवृत्तिवाद की निवृत्तिवाद, आनंदवाद की दु:खवाद 
ही आहे. धर्म की इहबाद की जडवाद को चैतन्यवाद ही 
मुख्य समस्या तेथे नाही. ही समस्या तर्कतीर्थांच्या नंतरच्या 
धर्मचिंतनात मध्यवर्ती बनलेली दिसते. उपनिषदे, भगवद्गीता 
आणि धर्मशास्त्र ऐहिक, सामाजिक जीवन स्वीकारताना 
आणि त्याविषयी भलावण करताना दिसतात, असे तर्कतीर्थ 
सांगतात. 

तात्पर्य, 'आनंदमीमांसा' यात तर्कतीर्थ प्रवृत्तिवादाला 
महत्त्व देतात. आजचा भारतीय समाज असा व्हायला 
हवा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यातून त्यांचा धर्म 
नाकारण्याकडे कल नसला तरी स्वीकारण्याकडे प्रत्यक्ष 
कल नाही, असे दिसते. 

हीच भूमिका को जी सौम्य आहे, जडबाद आणि 
चैतन्यबाद या दोहोंच्या मध्यावर आहे; पण 'हिंदुधर्माची 
समीक्षा' करताना ती बदललेली दिसते किंबा जडुवादाकडे 
पूर्णत: झुकलेली दिसते. धर्मसमीक्षा करताना तर्कतीथांनी 
ऐतिहासिक पद्धतीचा आधार घेतला आहे. मार्क्सवादी 
दृष्टीने धर्म (हिंदुधर्म) विचार नाकारण्याकडे त्यांचा कल 
आहे; पण ऐतिहासिक पद्धतीद्वारे धर्माचे इतिहासातील 
महत्त्वाचे स्थान त्यांनी लक्षात घेतले आहे. 

तर्कतीथांनी धर्माची व्याख्या अशी दिली आहे- 
“निसर्गातील अत्यंत पवित्र, संपूर्ण मानवी भवितव्य, 
सबंध जीवन, विश्व अथवा निसर्ग यांच्या नियंत्रक अशा 
अलौकिक शक्तीवर (किंवा अशा शक्तींबर) माणसाची 
श्रद्धा असते; त्या शक्‍तीचा (वा शक्तींचा) स्वत:शी 
अनुकूल, पवित्र व घनिष्ट संबंध स्थापित करणारी 
वैयक्तिक अथवा सामाजिक मन:प्रवृत्ती व त्यातून निघणारी 
आचरणाची पद्धती म्हणजे धर्म (रिलिजन) होय."* 

धर्माची ही सामान्य व्याख्या होय. उच्च धर्माचीही 
व्याख्या तर्कतीर्थ पुढे देतात, “जीवन परिपूर्ण व कृतार्थ 
करणारी अपरिपूर्ण, दोषमय, अशांत जीवन बदलून 


ह आनन्दाद्धमेव खल्बिमानी टाकणारी, उच्चतम ध्येयाच्या म्हणजे दिव्यत्वाच्या प्रतीची 
तद्रिजिज्ञासरच तदब्रह्मेति ।।” पद्धती म्हणजे धर्म होय." अशा तऱ्हेने धर्माच्या यावा 
या तैत्तिरीय उपनिषदातील, आनंदातून विश्वाची ब विशेष अशा दोन व्याख्या ते सांगतात. 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनक्रमणिका डया स्या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


तर्कतीथांनो धर्मलक्षण सांगताना सामान्य व विशेष 
लक्षणे असा भेद केला आह. धर्माचे सामान्य लक्षण, 
“अलोकिक शक्तींच्या कल्पनेवर आधारलेले व श्रेयस्कर 
मानलेले मानवो आचरण म्हणज धर्म होय,”"** असे 
सांगतात. हे लक्षण सुधारलेल्या व मागास अशा सर्व 
समाजांतील धमंसंस्थांना लागू होते; म्हणून हे सामान्य 
लक्षण होय. 

“सगळ्या विश्वाच्या घडामोडांच्या मुळाशी गृहीत 
धरलेल्या अलोकिक शक्‍तोंच्या कल्पनेवर आधारलेले, 
श्रेयस्कर मानवीय आचरण म्हणजे धर्म होय, अशो 
सुधारलल्या धर्माची व्याख्या आहे. 

धर्माकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोण ऐतिहासिक 
पद्धतीचा आहे. 'आनंदमीमांसा' हा ग्रंथ मार्क्सप्रभाव- 
रहित असा असला, तरी त्यातही त्यांनी ऐतिहासिक 
पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसते. १९२३ मध्ये सोनगीर 
येथोल धर्मसभेत पुरोगामी धर्मविचारांच्या बाजूने तर्कतीर्थ 
बोलले, तेव्हा ते म्हणाल, “धर्मग्रंथांचा काळजीपूर्वक 
तपास केल्यास धर्म पालटत गेल्याचे कोणत्याही माणसास 
कळून यावे. इंद्रिगसंयमी माणूस हे जाणतो.”*"* एवढा 
पुरावा त्यांच्या दृष्टिकोणासाठो पुरेसा आहे असे म्हणता 
येईल. अन्यत्र ठिकठिकाणी ऐतिहासिक पद्धतीचाच त्यांनी 
उल्लेख केलेला दिसतो. याचो चर्चा पुढे येईलच. 

धर्माची बीजे आदिमानवाच्या काळापर्यंत मागे जातात. 
प्राथमिक अवस्थेपासून वर्तमानातील सुधारलेले जेवढे 
मानवी समाज आहेत, त्या सर्वांमध्ये धर्म अस्तित्वात 
होता, असे अभ्यासपूर्वक मत तर्कतीर्थ मांडतात. आधी 
ऐहिक गरजांपोटी धर्म उदयाला आला आणि मर्यादित 
राहिला; पण नंतर जेव्हा माणूस स्थिर झाला, त्याच्या 
ऐहिक गरजा भागून त्याला निवांतपणा लाभला, तेव्हा 
परलोकबादी धर्म उदयाला आले. कारण या काळात 
माणसापुढील प्रश्‍न होता तो मरणोत्तर जीवनाचा. नंतरच्या 
जीवनात प्रार्थामक स्थितीतील बलिदान, पूजा, प्रार्थना 
मात्र चालूच राहिल्या, असे ते प्रतिपादतात. सर्व धर्माची 
समीक्षा करताना धर्मस्वरूप, धार्मिक तत्त्बज्ञाने, 
धर्मविषयक भूमिका घेणारी इतर शास्त्रे आणि धर्म व 
विज्ञान या मुदद्यांच्या साह्याने तर्कतोर्थांनी हो समीक्षा 
केली आहे. 


अनक्रमणिका 


९ 


धर्मस्वरूपात धर्मविषयक व्याख्या, लक्षणे, प्रकार 
आदोंचा विचार ते करतात. तर्कतीर्थांच्या मते धर्मविषयक 
व्याख्येत उच्च धर्माची व्याख्या प्रथम भारतीय विचारवंतांनी 
केलो आह. जेमिनी, व्यास, कणाद या तीन भारतोय 
विचारवंतांचा ते व्याख्येसाठी अधिक विचार करतात. 

तकंतोथांच्या मते जेमिनो (पूर्वमीमांसक) ची व्याख्या 
प्राथिमक धर्मापासून उच्च धममांपर्यंत सर्व धर्मांना लागू 
होते. “चोदनालक्षणे५्थो धर्मः ।" 

चोदना म्हणजे आज्ञा, क्रियाप्रवर्तक वाक्य. आज्ञेने 
सांगितलेले इष्ट साधक कर्तव्य म्हणजे धर्म होय. जे 
निसर्गत: कळत नाहो ते आज्ञेने कळते. तर्कतीथांच्या 
मते जगातील सर्वच धमांत पवित्र ग्रंथांना महत्त्व 
असतेच.” 

कणादांच्या 'यतो5 भ्युदयनिःश्रेयससिद्धी: स धर्म: ।' 
या व्याख्येचा समाचार घेऊन जेमिनोंची व्याख्या धर्माचरण 
सांगत, तर कणादांची व्याख्या धर्मचरणाचे प्रयोजन सांगते. 
अभ्युदय म्हणजे मोक्षाशिवाय सर्व साध्ये, तर नि:श्रेयस 
म्हणजे मोक्ष होय. हिंदुधर्मात मोक्ष आणि स्वर्ग यांत 
फरक आहे, तर यहुदी, ख्रिश्‍चन, इस्लाम या धमांत 
स्वर्गालाच मोक्ष म्हटले जाते, असे ते विवेचन करतात. 

तिसऱ्या प्रसिद्ध व्याख्येचा, व्यासांच्या व्याख्येचा, 
ऊहापोह करून ही व्याख्या धर्मनिर्णयाबाबत शब्दप्रामाण्य 
वगैरेला महत्त्व न देता माणसाच्या विवेकबुद्धीला प्रमाण 
मानते, असे ते प्रतिपादन करतात. महाभारतातील धर्मचर्चेत 
पारलौकिक हिताला दुय्यम स्थान आहे, असेही ते 
सांगतात.'* “धारणाद्वर्म इत्याहु: धर्मण विधृता: प्रजा: । 
य: स्याद्धारणसंयुक्‍तः: स धर्म इति निश्‍चय: ।।" धारण 
करतो म्हणून धर्म, कारण धर्मानेच प्रजेचे धारण होते. 
म्हणून जो धारणसंयुक्‍त, तोच धर्म असा सिद्धान्त आहे.* 
या जगात लोकयात्रा-लोकव्यबहार नीट चालविणे हेच 
खरे धर्माचे प्रयोजन आहे, असे व्यासांनी सांगितले आहे. 
तर्कतोर्थाना या लक्षणांत बुद्धिवाद दिसतो. महाभारताच्या 
आधारे त हे स्पष्ट करतात. अर्थशास्त्राला धर्मनिर्णयात 
महत्त्वाचे स्थान आहे. चातुर्वर्ण्य, बर्णधर्म शाश्वत नसून 
विशिष्टकालिक आहेत इ. विचारांवरून महाभारतीय 
धर्ममीमांसा विकासाच्या वरच्या टप्प्यावर होती, असे ते 
म्हणतात. हे असूनही या धर्मविचारात स्वर्गनरकादी 


०-2 आ 
ज्ञ डा 1१0१ 


"करखगघर चिज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


१० 
कल्पनांचाही समावेश असल्याने तो पूर्ण: बुद्धिवादी नाही, 
असे तर्कतोथांचे मत आहे.” 

तरी जेमिनींच्या लक्षणांत शब्दप्रमाण आणि 
कणादांच्या व्याख्येत अदृष्टांचा समावेश होत असल्याने 
या व्याख्यांपेक्षा व्यासांची व्याख्या त्यांना बुद्धिवादी म्हणून 
भावते; पण पूर्णत: बुद्धिवादी म्हणून नव्हे. 

पाश्‍चात्त्य विचारवंतांच्या धर्मव्याख्यांचा उल्लेख करून 
तर्कतीथांनी धर्माची लक्षणे सर्व धमांत कमीजास्त प्रमाणात 
आढळणारी लक्षणे म्हणून सांगितली आहेत. 

(१) निसर्गातील अलोकिक वस्तूंवर वा शक्तीवर 
विश्वास. 

(२) पवित्र ब लोकिक असा भेद. 

(३) कर्मकांड व पवित्रापवित्र विचार. 

(४) देवाने नियंत्रित नैतिक नियम. 

(५) विशिष्ट धार्मिक भावनांची जाणीव - उदा., 
आश्चर्याची, पापाची इ. 

(६) पूजा, प्रार्थना इ. द्वारे देवाशी संपर्क. 

(७) विश्व-मानव संबंध. 

(८) त्यावर आधारित जीवनपद्धती. 

(९) मानवी गटांची त्या त्या उच्च उद्दिष्टांनुसार 
बांधणी. 

ही लक्षणे तर्कतीरथांच्या मते धर्माचे उत्कृष्ट नमुने 
होत. उदा., भारतातील शैव, वैष्णव, वारकरी पंथ, 
रोमन कॅथलिक इ. असे आहेत.* वरील लक्षणे सर्व 
धर्मांत कमीजास्त प्रमाणात आढळतात; पण कर्मकांड 
व पुराणकथा, धार्मिक संस्कार व धर्म यांतून या गोष्टी 
सर्व धमांत आढळतात, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. 

त्यांचे धर्मचिंतन चिकित्सेसारखे आहे; किंबहुना ती 
चिकित्साच आहे. ही करताना तर्कतीर्थ ऐतिहासिक 
पद्धतीचाच अवलंब करतात. मानवी मनातून धर्म निर्माण 
झाला आहे हे लक्षात घेऊन मानवी बुद्धीनेच धर्माची 
समोक्षा केली पाहिजे, असे या पद्धतीचे म्हणणे आहे.* 

या पद्धतीनुसार, जगातील धर्मसंस्था गणधर्म 
(७8), राष्ट्रधर्म (बाया81), ब विश्नधर्म 
((111४९581) या क्रमाने परिणत झाले आहेत. पहिला 
गणधर्म टोळीचा धर्म होय. अनेक टोळ्या एकत्र येऊन 
स्थलबद्ध झालेला राष्ट्रधर्म आणि कुल, जाती, देश 


अनक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 


अशा मर्यादा नाकारून सर्व मानबांचा एकत्र धर्म तो 
विश्वधर्म या दृष्टीने बोद्ध धम हा पहिला विश्वधर्म होय, 
असे तर्कतीथांचे प्रतिपादन आहे.* या विवेचनातून 
समाजपरिवर्तन व धर्मपरिवर्तन या समांतर गोष्टी आहेत, 
असे ते दाखवितात. 

धर्मविषयक उपपत्तींचा ते ऊहापोह करतात. त्यामध्ये 
आरंभी त्यांनी धर्म हा ऐहिक गरजांतून उत्पन्न झाला 
असून भोतिक व सामाजिक अशा दोन गरजा यामध्ये 
येतात, असे प्रतिपादले आहे. यानंतर सुधारलेल्या धर्माची 
निर्मिती झाली, असे ते सांगतात. 
(२) मोक्षमार्ग 

मोक्ष म्हणजे दु:खातून, अज्ञानातून, पापातून, 
देहबंधातून कायम मुक्तता व मृत्यूनंतरची शाश्वत परमशांती 
व श्रेष्ठ सद्गती होय. ही परमशांती काहींच्या मते 
जिवंत स्थितीतही प्राप्त होऊ शकते. यालाच जीवनमुक्त 
म्हणतात. 

जीवात्म्याचे अंतिम ध्येय मोक्ष आहे असे जगातील 
सगळे उच्च धर्म मानतात. मनच मनुष्याच्या बंधास व 
मोक्षास कारण आहे, असा सर्व मोक्षवादी धर्मांचा सिद्धान्त 
आहे. मोक्षासाठी अनेक मार्ग सांगितले जातात. हे मार्ग 
परस्परांपासून अगदी अलग नसतात. फक्त प्राधान्य 
एकाला व गोणत्व अन्याला असे असते. हे मार्ग पायऱ्या- 
"पायऱ्या स्वरूपातही मानले जातात. सर्व मार्ग मुख्यतः 
मानसिक असतात. या मार्गात देव वा गुरू यांचे साहाय्य 
लागते, असे काही अपवाद सोडल्यास बहुतेकांचे मत 
आहे. कर्मकांड, नैतिक कर्तव्य, योग, भक्ती, ज्ञान असे 
हे मार्ग किंबा साधने आहेत. 

सर्वच उच्च धर्मात कर्मकांड असते. पवित्र कर्माने 
पापनाश होतो, असे सर्व कर्मकांडबादी धर्मपंथ मानतात. 
ख्रिश्‍चन धर्मात पापनाशाला अधिक महत्त्व असते. 
कर्मकांडाचे स्तोम माजल्यास समाजावर आर्थिक परिणाम 
होतो. पुरोहितवर्गाला कर्मकांडवादी धर्मात अधिक लाभ 
असतो. 

नेतिक कर्तव्याला, नीतीला मध्यवती स्थान देणारे 
धर्म मोक्षासाठी नीती महत्त्वाची मानतात. उदा., बौद्ध, 
ख्रिश्‍चन इत्यादी. योगमार्गानेही मोक्ष प्राप्त होऊ शकतो, 
असे भारतीय धर्मात मानले जाते. भक्तिमार्ग हा | 


"करखगघम चिज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


असा मार्ग. इंद्रियनिग्रह आणि विकारांवर मात करण्यासाठी 
फलदायी असा हा मार्ग आहे. विषयप्राप्तीही मर्यादित 
असल्याने आत्मवंचनाही टळते. भक्‍तीला, नैतिकतेलाही 
स्थान असते. कर्मकांडाला गोण स्थान असले, तरी ते 
असते. प्रार्थना, नामकरण हेच भक्तीचे मुख्य साधन 
होय, असे सांगितले जाते. ऐहिक सामाजिक गोष्टीही 
साधता येतात. 

ज्ञानमार्गात परमेश्वराच्या साक्षात्कारास महत्त्व असते. 
यहुदी, ख्रिस्ती, इस्लामी धर्मांत स्वर्गप्राप्तीच्या वेळी ईश्वरी 
साक्षात्कार होतो, असे मानले जाते. सत्कर्माने व भक्‍तीने 
चित्तशुद्ध होऊन याच जन्मात परमतत्त्वाचा साक्षात्कार 
होतो, असे अद्वैती मानतात. सुफो संतही याच मताचे 
आहेत. पण विशिष्ट अद्वैती विदेहमुक्ती मानतात.” 

मोक्षमार्गाचे असे साधकबाधक विवेचन तर्कतोथांनी 
केले आहे व हे सर्व मार्ग कमीजास्त प्रमाणात सर्वच 
धर्मांत अवलंबले जातात, असे मत मांडले आहे. 
(३) धर्मप्रमाण 

ज्याने धर्माचे ज्ञान होते त्याला धर्मप्रमाण म्हणतात. 
तर्कतीर्थांनी लौकिक व अलोकिक असे प्रमाणाचे दोन 
प्रकार (अस्तित्वात असलेले) सांगून त्यांचा आढावा 
घेतला आहे. लौकिकनुसार धर्म हा मानवबुद्धिगम्य असून 
धर्मग्रंथ मानवनिर्मित आहे असे मानले जाते; तर 
अलौकिकनुसार अलौकिक बुद्धीचेच हे काम असते, 
असे सांगितले जाते. 

लोकिक प्रमाणवबादाचे पुन्हा ऐतिहासिक व 
अनैतिहासिक असे दोन प्रकार पडतात. ऐतिहासिक 
प्रमाणानुसार समाजपरिवर्तनानुसार धर्मपरिवर्तनही होत 
असते व इतर अनुभवांसारखाच धार्मिक अनुभव असतो; 
तर अनैतिहासिक धर्मप्रमाणानुसार धर्म हा प्रगल्भ बुद्धीचा 
विषय आहे असे सांगून धर्मनिर्णयाचा व परिवर्तनाचा 
आधार अशाच व्यक्‍तींना असतो, असे हे मत आहे. 

चार्बाकादी लौकिक प्रमाणवाद्यांच्या मते धर्म हा 
मानवी भ्रांती, प्रमाद असून लोकांच्या फसबणुकोसाठी 
उदयाला आला आहे. 

अवैदिक विचारप्रवाह नीतीला धर्माचा गाभा मानताना 

दिसतो. वेदांबद्दल ते अपौरुषेय आहेत या मताचा परामर्श 
घेऊन वेद हे लौकिक, मानवनिर्मित आहेत, असे सांगतात. 


अनक्रमणिका 


१९ 


परंपरेबद्दल माणसे अज्ञानी असतात आणि मग परंपरेला 
जसे ईश्वर वगैरे कारण सांगितले जाते, तसेच वेदांचे 
आहे. वेदांना अलौकिकत्व कसे बहाल केले गेले, याचे 
उत्तर तर्कतीर्थ असे देतात : “याचे उत्तर सामाजिक 
परिस्थितीच्या मीमांसेत सापडते. वैदिक त्रैवर्णिक आर्यांच्या 
धार्मिक चालीरोतींचे व सामाजिक कायद्यांचे मूळ वेदांमध्ये 
आहे. वैदिक पुरोहितवर्गाचे म्हणजेच ब्राह्मणांचे वरिष्ठत्व 
आणि शूद्रांचे दास्यत्व हे जिचे मुख्य लक्षण आहे, अशा 
समाजसंस्थेला स्थैर्य आणण्याकरिता वेदांना अलौकिक 
प्रामाण्याच्या पदबीस पोचविले. "*' 

शबरस्वामी, कुमारिलभट्ट, शंकराचार्यांच्या मतानुसार 
वेद मानवबुद्धिगम्य नाहीत. म्हणजेच जे मानवी बुद्धीला 
अगम्य ते वेद सांगतात, असे त्यांचे थोडक्यात मत 
आहे. असे मानले नाही तर धर्मसंस्थेचे स्थैर्य टिकत 
नाही, असेही आपले मत तर्कतीर्थ नमूद करतात. 

शेव, वैष्णव, बौद्ध, जैन या अवैदिक मतांचा उल्लेख 
करून शेवटी वेदप्रामाण्य नाकारले आहे. तर्कतीर्थांच्या 
मते धर्म हा अलौकिक आहे, हे वरील विवेचनाच्या 
माध्यमातून सिद्ध होते. आधुनिक मतेही (भारतीय व 
पाश्‍चात्त्य) ते लक्षात घेतात. टिळक व डों. राधाकृष्णन 
यांच्या मतांचा उल्लेख करून 'धर्मप्रमाणासाठी स्थितप्रज्ञ 
(आत्मानात्मविवेकी) व्यक्तीच योग्य असते', या 
टिळकांच्या मताचा अशी व्यक्तीच असू शकत नाही, 
असे म्हणून ते धिक्कार करतात. राधाकृष्णनांच्या 
मताबरही ते टीका करतात. पाश्‍चात्त्य धर्मप्रमाणवाद्यांत 
विल्यम जेम्स ब फायरबाखच्या मतांचा तर्कतीर्थ समाचार 
घेतात. 

जेम्सने धर्मसंस्थेपेक्षा त्यातील खाजगी-वैयक्तिक- 
-अनुभवांना (धार्मिक) महत्त्व दिले आहे. या अनुभवांच्या 
उपयुक्‍ततेवरून तो अध्यात्म, धर्म, ईश्वर या गोष्टीचे 
महत्त्व सांगतो. (यालाच फलवाद - एशणाकींझा] - 
असे तो म्हणतो.) या गोष्टींनी माणसाला समाधान 
मिळते म्हणून ते सत्य, योग्य असे काहीसे त्याला 
सांगावयाचे आहे. पण हे म्हणणे सदोष आहे. कारण 
वरील मतानुसार सर्व माणसे आजारी आहेत आणि 
त्यांना बरे वाटण्यासाठी ईश्वराची कल्पना मानली पाहिजे, 
असे मानण्यासारखे आहे. तर्कतीर्थ हे मत अमान्य 


०-2 जड 
छ्ड र द र क. आश 


"कखगंघर च्च, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१२ 


करतात.* 

फायरबाखच्या मताचा विचारही ते करतात. त्याच्या 
मतानुसार सर्व प्रचलित धर्मकल्पना मानवी मननिर्मित 
आहेत. याचे कारण अतृप्त, अपरिमित. सुप्त अशा 
वासना व भावनाच होत. जे येथील जगात मिळत नाही 
तं मनोनिर्मित जगात मिळेल, अशी आशा वाटते. धर्मात 
मानवी ध्येयवाद प्रतिबिबित झालेला असतो. (विपरीत 
रूपात) सर्व मानवी विशेषणे एकत्र आणून ईश्वर बनतो. 

धर्म हे एक स्वप्न आहे. स्वप्नात जसे वास्तवाचे 

विसंगत रूप दिसते, तद्वत धर्मात असते. धार्मिक 
विपर्यासाच्या उदरात माणसामाणसांतील गोड व श्रेयस्कर 
संबंध झाकलेले असतात. तोच खरा धर्म होय. अशा 
ध्येयासाठी स्वत:चे जीवन तृणवत मानणारे खरे धामिक 
होत. विज्ञान व तत्त्वज्ञानाच्या साह्याने मानवी जीवन 
सुखरूप करणे हेच खरे ध्येय होय. याला विज्ञानशुद्ध 
मानव्यवाद ($लंशा(तीट [॥11811511) म्हणताना 
फायरबाख दिसतो. धर्माने मानवी जीवन उदात्त करणे 
एवढीच एक गोष्ट केली आहे. म्हणून ऐहिक जोबनातील 
सर्व समस्या सोडविणे आणि त्यासाठी विज्ञान ब 
तत्त्वज्ञानाचे साहाय्य घेणे मानवाचे लक्ष्य राहिले पाहिजे, 
असे सांगून तर्कतोर्थ फायरबाखचा गोरब करतात; पण 
त्याचा दोषही दाखवितात. ज्यात अलोकिक किंबा 
पारलौकिक कल्पनांचा संबंध नाही, अशा खऱ्या 
मानव्यपूजक धर्माची स्थापना झाली पाहिज असे तो 
म्हणतो; पण अलौकिक शक्तींच्या कल्पनेशिवाय धर्म 
कसा असू शकेल, असा प्रश्‍न तर्कतीर्थ करतात. 

येथे तर्कतीथांना 'धर्म' नको आहे किंवा ही संज्ञा 
नको आहे, असे दिसते. त्यांना नुसता बिज्ञानाधिष्ठित 
मानवतावाद हवा आहे, असे म्हणता येईल. 
(इ) भौतिकवाद व विज्ञानाचा पुरस्कार 

तर्कतीर्थांच्या मते समाजधारणेसाठी किंवा मानवी 
जीवन सार्थकी लागण्यासाठी कोणत्याही इश्वरादी मूल्यांची 
गरज नसते. या मूल्यांपेक्षा ऐहिक मृल्यांनीच मानवी 
जीवन संपन्न होऊ शकते. हीच मानवी जीवनात अधिक 
फायद्याची ब हिताची ठरू शकतात, असं तर्कतीर्थांचे 
प्रतपादन आहे. 

त्यांनी धर्मात/धार्मिक मूल्यांत आढळून येणारे दोष 


अनक्रमणिका 


नवथारत। म॑ २०१५ 


दाखवून तोन प्रमुख दोषांचा उल्लेख कला आहे. 

(१) इंश्वरादी धार्मिक मूल्यांपक्षा हिक मूल्यांनी 
इतिहासातील फार मोठ्या घटना घडल्या आहेत. उदा., 
फ्रेंच राज्यक्रांती. आपलाही इतिहास असाच घडला आहे, 
असे ते सांगतात. भगतसिंग फासावर गेले ते 
स्वातंत्र्यप्रेमापोटी. नास्तिक वैज्ञानिकहो अहोरात्र मंहनत 
घेत असतात. आई मुलांसाठी खस्ता खाते ती स्वर्गासाठी 
नव्हे, तर मुलांसाठी. 

(२) विशिष्ट देशकालमर्यादेत उत्पन्न झालेल्या 
विचारांस, विधिनिषेधांस धर्म शाश्वतता वहाल करतो 
आणि समाजाच्या प्रगतीस अडथळा बनून राहतो. या 
म्हणण्याचा अर्थ असा को, अशो मृल्ये अडथळा बनतात. 

(२) धर्मसंस्थेबर सत्ताधारी वर्गाचा प्रभाव असतो. 
इतरांना-सामान्यांना-गुलामीत ठेवण्याचा प्रयत्न ते त्याद्वारे 
करतात. कोणतीही धार्मिक मूल्ये स्वहतासाठीच या 
वर्गाकडून वापरली जातात, गेलो आहेत, असं सर्वच 
धर्मांचा इतिहास सांगतो. उदा., विषमतेनसार कायदे, 
अस्पृश्यता ही धर्ममूल्यांचोच करामत आहे.< 

म्हणून तर्कतोर्थ म्हणतात, “गूढ अध्यात्मवादाच्या 
पोटी ग्राम्य ब घृणित भोतिकबाद सामावलेला असतो 
आणि विज्ञानशुद्ध भौतिकवादाच्या पोटात अत्यंत उच्च 
दर्जाचा अध्यात्मवाद साठवलेला असतो." ते पुढे आणखो 
म्हणतात, “आत्म्याचा म्हणजे मनुष्याच्या शक्‍तीचा विकास 
करणे हाच मानवी जीवनातील अध्यात्मवाद होय व ह्या 
विकासाकरिता सृष्टीतील सगळ्या शक्तींचे साहाय्य विज्ञान 
व कला यांच्याद्वारे घेणे यास 'बिज्ञानशुद्ध भोतिकवाद' 
म्हणतात. ”* 

अशा तऱ्हेने धार्मिकतेपेक्षा ऐहिकता व ऐहिक मूल्ये 
कशी श्रेष्ठ आहेत, याचे विवेचन तर्कतीर्थ करतात. 

धर्मचितनात तर्कतीर्थ 'विश्वाचे गूढ' याविषयी मानवी 
मनातल्या भावना, वृत्तो यांचा विज्ञानाशी अन्वय 
लावण्याचा प्रयत्न करतात. 

अनंताची संवेदना धर्माचा आधार मानला जाते; 
पण धमंकल्पनेत सान्त विश्वातील ज्ञान व अनुभूत अशा 
कल्पनांचे विपर्यस्त व विकृत भ्रांतिजाल धर्मसंस्थेने 
निर्माण केले आहे. ज्ञानविश्वाच्याच पाटी गर्भित अशा 
कैल्पनाचा आरांप करून बनविलेले निराळे काल्पनिक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


विश्व म्हणजे धार्मिक तत्त्वे होत.“ 

भावपूर्ण, तरल, रम्य, उदात्त अशा चमत्कारस्वरूप 
विश्वाविषयीच्या वृत्ती आत्म्याला भारून टाकतात. त्यांचा 
संस्थारूप धर्माशी कमो संबंध आहे. अशा वृत्ती कबी, 
शास्त्रज्ञ यांच्या ठिकाणीही असतात. 

खरेतर विश्वातील अथांगतेने, अज्ञाताने माणसाला 
नम्र केले व या नम्रतेने विज्ञानाला जन्म दिला; धर्माला 
नव्हे, असे तर्कतोर्थ म्हणतात. अशी नम्रता धर्माने 
क्वचितच निर्माण केली आहे.* 

तर्कतीर्थ म्हणतात, “धार्मिक विचारसरणीचा त्याग 
करून विज्ञाननिष्ठ मानब एक निराळीच विचारप्रणाली 
निर्माण करीत आहे. पृथ्वीवर कधीतरी जीवसृष्टी उदयाला 
आली. मानवाने स्वप्रयत्नाने सृष्टी वश करीत आणली. 
ती आपल्याला अनुकूल आहे, हा दृष्टिकोण सोडला. 
ज्ञातापेक्षा अज्ञात अनंतपट आहे; पण न खचता अनंताला 
ज्ञाताच्या कक्षेत ओढण्याचा प्रयत्न करीत आहे." आजच्या 
माणसाने हे करणे उचित आहे, असे तर्कतीर्थांना वाटते. 

आता धर्मसंस्थेपेक्षा उच्चस्तर सामाजिक संस्था 
उदयाला येत आहेत. म्हणून सर्वभेदातीत अशी 
समाजव्यवस्था निर्माण करण्याकडे सर्वांनी लक्ष दिले 
पाहिजे, असे तर्कतीर्थांचे मत आहे. समाजातील सवांच्या 
गरजा भागतील अशा समाजबादी तत्त्वावर लोकसत्तेच्या 
राज्यघटनेने युक्त अशी समाजसंस्था पाहिजे. यासाठी 
विज्ञानाचा उपयोग करणे युक्‍त ठरेल. 

तर्कतीर्थ म्हणतात, “अशी समाजव्यवस्था, ध्येये 
आपल्या परंपरेतच आहेत. आपल्या परंपरेचीच ही ध्येये 
नवपरिणती आहे. व्यासाने मानवी व्यवहाराला, 
लोकव्यवस्थेला आणि समाजधारणेला महत्त्व देऊन शाश्वत 
नैतिक मूल्यांनाही सापेक्ष ठरविले. बुद्धाने मानवाला केंद्रीभूत 
ठरविले. वेदांपासून ते शंकराचार्यांपर्यंत सर्वांनी सत्याच्या 
समीक्षेचा व संशोधनाचा पाठपुराबा केला हे लक्षात 
घेऊन आपण मागे न पाहता, न घुटमळता, भूतकाळात 
न अडकता पुढे गेले पाहिजे आणि नबी समाजरचना 
करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. असे तर्कतीर्थ 
यांचे धर्माच्या पुढील पाऊल आहे.* 
धर्मांचे वणीकरण - 

तर्कतीर्थांनी जगातील धर्मांचे तीन वर्ग / प्रकार 


अनुक्रमणिका मरार्ठ 


१३ 


सांगितले आहेत. 

(१) विधिप्रधान (संक्रॅमेंटल) 

(२) प्रकटनप्रधान (प्रॉफिटिक) 

(३) दिव्य साक्षात्कारप्रधान (मिस्टिकल) 

विधिप्रधान धर्मात लाकूड, दगड, संतांचे अवशेष, 
क्रांस, मंदिरे, चर्च, मशीद, नदी, पर्वत इ. वस्तूंत दिव्य 
शक्तीची कल्पना केलेली असते. पवित्र वस्तूलाच प्राथमिक 
समाजात साक्षात देव समजले जाते. 

प्रकटनप्रधान धर्मात दिव्य तत्त्व विशिष्ट ऐतिहासिक 
प्रसंगी, विशिष्ट व्यक्‍तींच्या संदेशातून प्रकट होते. पवित्र 
कर्मकांडापेक्षा ख्रिश्‍चन, यहुदी, इस्लाम व भागवत धर्मात 
देवाचे शब्द महत्त्वाचे, पवित्र मानले जातात; तर दिव्य 
साक्षात्कारप्रधान धर्मात व्यक्‍तोच्या ज्ञानशक्‍तीच्या उच्चतम 
विकासाला, साक्षात्काराला महत्त्व असते. पोर्बात्य, भारतीय 
धर्मांचा यात समावेश होतो,** असे तर्कतीथांचे प्रतिपादन 
आहे. 

सर्वधर्मसमीक्षेच्या अनुषंगाने तर्कतीथांनी सर्व आजी 
धर्मांचा ऊहापोह केला आहे. शिवाय प्राथमिक 
समाजस्तराबरील धर्मकल्पनांचा व प्रकारांचाही आढावा 
घेतला आहे. 

विविध धमांचे धर्मग्रंथ निर्माण झाल्यावर आणि 
त्यांमध्ये अंतर्गत विसंगती दिसल्यावर आपल्या धर्मातील 
सिद्धान्तांमध्ये कशी सुसंगती आहे, हे दाखवून देण्याचा 
त्या त्या धर्मतत्त्वज्ञांनी प्रयत्न केला. यातूनच धार्मिक 
तत्त्वज्ञाने उदयाला आली असे सांगून तर्कतीर्थ धार्मिक 
तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप सांगतात. 

बहुतेक धार्मिक तत्त्वज्ञाने परस्परांपासून बहुतेक 
बाबतींत भिन्न आहेत हे दाखवून देऊन तर्कतीर्थ भारतीय 
धर्ममतांचा वेगळेपणा दाखवून देतात. त्यांच्या मते भारतीय 
धर्मांत बहुतेक बाबतीत धर्ममतांच्या संदर्भात (उदा. , मोक्ष 
इ.) भिन्नता असली तरी त्यांच्या इतिहासात रक्‍तपाती 
युद्धे झाली नाहीत. उलट, भारतीय धर्मपंथ असे मानतात 
को, सर्व धर्म एकाच ईश्वराकडे, अंतिम ध्येयाकडे, 
जातात. धर्मवैचित्र्य हे मानवी प्रकृतिवैचित्र्यामुळे आवश्यक 
आहे, अशी प्राचीन भारतीय धारणा आहे. अहिंसा हा 
सर्वच भारतीय धर्मांनी परमधर्म मानल्यामुळे हे धर्म 
परधर्मसहिष्णू बनले आहेत,** असे सांगून तर्कतीर्थ 


मराठी 


संगणकीोकृत 


शड 
पाश्‍चात्त्य धर्मांबाबत म्हणतात को, उपरोक्‍त गोष्टी 
पश्‍चिमेकडील धर्मपंथांच्या ध्यानात न आल्याने त्यांचा 
इतिहास संघ्षांनी ब रक्‍तपाती युद्धांनी भरला आहे. 

असे का घडले, याची मीमांसाही तर्कतोर्थ देतात. 
पश्‍चिमी धर्मग्रंथांत मूर्तिपूजकांचा आणि बहुदेवतावाद्यांचा 
भयंकर धिक्कार केलेला असतो. ते आपल्या एका 
देवाशिवाय दुसरा देव नाही, इतर देवांची उपासना निषिद्ध 
आहे असे सांगतात. म्हणून त्यांच्यात संघर्ष झाला, असे 
तर्कतीर्थांचे प्रतिपादन आहे.“ 

धार्मिक तत्त्वज्ञानाचे दोन गट तर्कतीर्थ करतात. 
(१) धर्मग्रंथांर आधारलेली तत्त्वज्ञाने. उदा., यहुदी, 
ख्रिश्‍चन, इस्लाम, वेदान्त, शेव इ. 
(२) स्वतंत्रपणे रचलेली तत्त्वज्ञाने. उदा., वैशेषिक, 
न्याय, जैन, बोद्ध इ. 

धार्मिक तत्त्वज्ञाने मानवाच्या अंतिम हिताचा- 
मोक्षाचा- विचार करतात. शिवाय ऐहिक व सामाजिक 
अशो उदिष्टेही सांगतात. उदा., कन्फ्युशिअस नैतिक 
राजकोय जीवन सांगतो. हिंदूंना सत्ययुग तर यहुदी 
ख्रिश्चनांना पृथ्वीवर स्वर्ग हवा असतो. भारतीय जीवनात 
पुरुषार्थाला महत्त्व असते. 

तर्कतीर्थांनी धार्मिक तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगाने 
आत्मसाक्षिक मूल्ये-उदा., संसारबंधातून स्वयंमुक्‍त होणे, 
अहिंसादी महात्रते, कांटचा नैतिक पूर्णतेचा सिद्धान्त 
इ.- सांगितली आहेत, दाखवून दिली आहेत. तसेच 
समुदायवाद व व्यक्तिवाद अशा दोन वादांची चर्चा ते 
करतात आणि भारतीय धर्म व्यक्तिवादी असल्याने 
(मोक्षवादी) भारतात जन्मसिद्ध उच्चनीच भेदावर आधारित 
जातिसंस्था हजारो वर्षे टिकली, असे मत मांडतात. 

म्हणूनच विवेकानंद, गांधी, अरविंद, राधाकृष्णन 
इ. तत्त्ववेत्ते मानवतावादी समाजरचनेचा आशय सांगत 
असले तरी त्यांना (समाजरचनेसंदर्भात) यश येईल, 
असे नाही. याला एकच उपाय तर्कतीर्थ सुचवितात- 
“या सगळ्या भारतीय परंपरेपासून संबंधविच्छेद करणारी 
वैचारिक क्रांतीच भारतीय सामाजिक क्रांतीची प्रभात 
ठरेल. अन्यथा नाही."”*० | 
(ई) ऐतिहासिक पद्धतीचा अवलंब व आग्रह 

हिंदुधर्माची समीक्षा करताना तर्कतीर्थांनी ऐतिहासिक 


अनक्रमणिका 


नवभारत । म २०१५ 


पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या पद्धतीचा उदय अठराव्या 
शतकात पाश्‍चात्त्य विद्ठानांकडून झाला. जगभरच्या 
भटकंतीने धर्माचा इतिहास ज्ञात झाला आणि त्याची 
परिणती समीक्षेच्या उदयात झाली. प्रथम लेसिंग 
(1,852), हर्डर (पट) नंतर हेगेल, टेलर, फ्रेझर 
यांनी तसेच कांट, फायरबाख, मॅक्‍्सवेबर, डूररखीम, 
स्पेन्सर, रॉबर्टसन स्मिथ, मॅरेट इ. धर्ममीमांसकांनी 
धर्मसमीक्षा केल्याचे दिसून येते, असे 'हिंदुधर्मसमोक्षा' 
या ग्रंथात आरंभीच तर्कतीर्थ सांगतात. 

भारतीय धर्माचे परिशीलन विल्यम जोन्स, मॅक्समुलर, 
हॉपकिन्स, कुंटे, भांडारकर, टिळक आदींनी केले, असे 
ते सांगतात. 

ऐतिहासिक पद्धतीचा वापर करून तर्कतीर्थांनी 
हिंदुधर्माचा आढाबा घेतला आहे. हे करताना त्यातील 
गुण-दोष दोन्हीही दाखवून दिले आहेत. यानुषंगाने त्यांनी 
आरंभी धर्मसमीक्षा, ऐतिहासिक पद्धतीचे महत्त्व, स्वरूप, 
धर्मविषयक उपपत्ती या सर्वांचा ऊहापोह केला आहे. 
विषयाची मांडणी करता यावी, पुढील विषयाचे आकलन 
सुलभ व्हावे यासाठी तर्कतीर्थ धर्मसमीक्षेची पार्श्वभूमी 
मांडतात. दुसरे ब तिसरे या दोन प्रकरणांत हिंदुधर्माची 
प्रत्यक्ष चिकित्सा करतात. धर्माची व्याख्या, धर्मप्रमाण 
यांविषयी चर्चा दुसऱ्या प्रकरणात तर तिसऱ्या प्रकरणात 
हिंदुधर्माच्या सामान्य व विशेष स्वरूपाची, विविध शाखांची, 
ऐतिहासिक क्रमांची अशी मांडणी करून शेवटी सामाजिक 
प्रगतीस व जीवनात धर्ममूल्यांची गरज आहे का नाही, 
याविषयी चर्चा करून विषयाची समाप्ती केली आहे. 

येथे आपल्या अभ्यासविषयानुसार तर्कतीथांच्या फक्त 
“धर्मविषयक' विचारांचा परामर्श घ्यायचा असल्याने 
आरंभीचे प्रकरण व तिसऱ्या प्रकरणातील शेवटच्या 
भागावर (धर्ममूल्यांची चर्चा) अधिक लक्ष केंद्रित केले 
आहे. इतर गोष्टी- हिंदुधर्मविषयक त्यांची भूमिका- 
येथे अप्रस्तुत असल्याने तात्पर्यार्थ म्हणून लक्षात घेतली 
आहे. 

ऐतिहासिक पद्धतीनुसार घडणारी धर्मसमीक्षा 
पाश्‍चात्त्य पंडितांनी अठराव्या शतकात सुरू केली. 
आपल्याकडेही धर्मसमीक्षा करणारे काही विद्वान त्या 
काळच्या बरोबरीने नंतर झाले. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


मानवी मनातूनच धर्म निर्माण झाला आहे हे लक्षात 
घेऊन धर्मसमीक्षाही मानवी बुद्धीनेच केली पाहिजे, असे 
तर्कतीर्थ या पद्धतीच्या भूमिकेविषयी सांगतात. 

धमं हा समाजाचा एक भाग, अंग आहे. ती एक 
सामाजिक वस्तू आहे. समाज जसा इतिहासबद्ध आहे, 
तसा धर्मही इतिहासबद्ध आहे. इतिहासातील प्रत्येक 
घटना कार्यकारणसंबंधात जखडलेली असते. त्या दृष्टीने 
त्या त्या घटनेकडे पहावे लागते. धर्माचेही असेच आहे. 
“धर्म ही अत्यंत प्राकृत, हीन अवस्थेपासून ते अतिशय 
उच्च अशा अवस्थेप्रत परिणाम पाबलेली अशी 
ऐतिहासिक घटनांची मालिकाच आहे. त्या घटनांचा प्रत्येक 
विशिष्ट दुवा लक्षात घेऊनच त्याची अवगती करून 
घेतली पाहिजे. या अवगतीस धर्माची ऐतिहासिक समोक्षा 
म्हणतात,”*€ असे तर्कतीर्थ या समीक्षेबद्दल म्हणतात. 

ऐतिहासिक पद्धतीचे मूलभूत तंत्र ही विशेष परीक्षा 
असते. यात प्रत्येक ऐतिहासिक घटनेचे स्वतंत्र महत्त्व 
असते. म्हणून विशेष परीक्षेला इतिहासमीमांसेचे अधिष्ठान 
म्हणून महत्त्व आहे आणि हो परीक्षा करण्याचे साधन 
मानवी बुद्धी आहे, असे प्रतिपादन ते करतात.“ 

धर्मसमीक्षेच्या उपरोक्‍त साधनांशिबाय बुद्धिवादी 
पण अनैतिहासिक पद्धतीविषयीही तर्कतीर्थ सांगतात. 
ही पद्धती अठराव्या शतकात (काही) पाश्‍चात्त्य विद्वानांनी 
वापरली. आपल्याकडे चार्वाकांनी अशीच धर्माची समीक्षा 
केली होती. धर्मसंस्था ही एक सामाजिक शक्‍ती आहे 
हे, ही पद्धती लक्षात घेत नाही असे सांगून ही पद्धती 
दोषपूर्ण आहे, असे आपले मत नोंदवितात.“ 

धर्माच्या क्षेत्रात अनेक दोष आहेत; पण त्याशिवाय 
माणसे आपले जीवन व्यतीत करत नाहीत हे लक्षात 
घेतले पाहिजे, असे सांगून ते ऐतिहासिक पद्धतीचा आग्रह 
धरतात. 

धर्मसमोक्षा करताना धर्माचे / धर्मतत्त्वांचे 

(१) सत्यत्व तपासणे, 

(२) प्रयोजन तपासणे व 

(३) धर्मतत्त्वांचा, संस्थांचा ऐतिहासिक 

कारणकार्यसंबंध तपासणे 

या तीन गोष्टी धर्मसमीक्षेत सांगितल्या जातात." 


अनक्रमणिका 


शष 


जगातील धर्मसंस्था गणधर्म (1108), राष्ट्रधर्म 
(ऐएहगा8)), ब विश्वधर्म ((111/९1581) याप्रमाणे परिणत 
झाले आहेत. पहिला गणधर्म म्हणजे टोळीचा धर्म. 
अनेक टोळ्या एकत्र येऊन स्थलबद्ध झालेला राष्ट्रधर्म. 
आणि कुल, जाती, देश अशा मर्यादा नाकारून सर्व 
मानवांचा एकच धर्म तो विश्वधर्म. या दृष्टीने बौद्ध धर्म 
हा जगातील पहिला विश्वधर्म होय, असे तर्कतोथांचे 

प्रतिपादन आहे. या विवेचनातून समाजपरिवर्तन व 

धर्मपरिवर्ततही समांतर अशी गोष्ट आहे, असे ते 

दाखवितात. 

येथे तर्कतीर्थ धर्मविकासाच्या संदर्भातील एक 
महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करतात. धर्मविकास झाला कौ 
नाही, हे ओळखण्याचे गमक ते सांगतात. अर्थात आधुनिक 
धर्ममीमांसक याचा वापर करतात. 

(१) माणसाला एका विशिष्ट काळात जे ज्ञान जगाबद्दल, 
जीवनाबद्दल लाभलेले असते, त्यानुरूप धर्मविचार 
असला पाहिजे. 

(२) अशा संस्कृतीस, सामाजिक जीवनास प्रेरक असा 
धर्म असला पाहिजे.* 
तात्पर्य, विज्ञानाचा आणि धर्माचा संबंध येथे दिसतो. 

भोतिकवादी दृष्टीपासून जो धर्म दूर, तो प्रगतीपासून 

जास्त दूर असतो. हिंदुधर्म या दृष्टीने विज्ञानाला जबळचा 
आहे. कारण ब्रह्मच विश्वात परिणत होत असते, असे 
ब्रह्मवाद सांगतो. तर्कतीर्थ हे दाखवून देतात."* येथे तर्कतीर्थ 
धर्मविषयक विविध (आधुनिक) उपपत्तींचा ऊहापोह 
करतात. यामध्ये त्यांनी आरंभी धर्म हा ऐहिक गरजांतून 
उत्पन्न झाला असून भौतिक ब सामाजिक अशा दोन 
गरजा यामध्ये येतात, असे सांगितले आहे. नंतर 
सुधारलेल्या धर्माची निर्मिती झाली, असे सांगतात. 
टेलर, फ्रेझर, मॅरेट, अँन्ड््यू लेंग, स्पेन्सर, मार्क्स 
यांच्या धर्म-उपपत्तींचा समाचार घेऊन त्या ऐतिहासिक 
पद्धती स्वीकारून सांगितल्या गेल्या आहेत असे सांगून 
प्रत्येक उपपत्तीत कोणता ना कोणता दोष आहे म्हणूनच 
मार्क्सच्या मताचा अधिक विस्ताराने उल्लेख करतात. 

“निसर्गशक्‍्ती ब सामाजिक शक्‍ती यांचे मानवी 

अंत:करणावर उमटलेले विपर्यस्त भ्रांतिमय प्रतिबिंब म्हणजे 


१ 
धर्म होय.” या फायरबाखच्या मताचा उल्लेख करतात. 
सर्व विद्यमान मोठे धर्म असेच उदयाला आले आहेत, 
असे सांगतात. 

आणि शेबटी वर्गविग्रह व अंत:कलह जोपर्यंत 


समाजात राहील, तोपर्यंत समाजात धर्म राहणारच. खाजगी 


संपत्ती व धर्मसंस्था यांचे सूत पूर्वीपासूनच जुळले आहे; 
त्यामुळे धर्मसंस्थेची सूत्रे सत्ताधारी वर्गाकडे गेली व 
धर्मसंस्थेला या वर्गाने संघटित केले. समाजातील 
परस्परविरोधी हितसंबंध जपण्याचे व संपत्ती, सत्तावाल्यांचे 
हात बळकट करण्याचे कार्य धर्माने केले. 

विषमतामूलक समाजरचना व कायदा यांना पाव्त्रिय 
ब शाश्वतता देण्याचेही कार्य धर्मानेच केले. असे जगात 
सगळीकडेच झाले, असे तर्कतीर्थ प्रतिपादन करतात."* 

संपूर्ण समाजाची व्यवस्थाच बदलून समाजबादी 
पद्धतीने समाजाची रचना केल्याशिवाय धार्मिकता नष्ट 
होणार नाही. समाजवादी व्यवस्था आल्यावर सर्वांचे 
कल्याण (धार्मिक वगैरे) साधल्यावर धार्मिकतेला वाव 
राहणार नाही. योग्य, अनुकूल वातावरण विज्ञानाच्या 
साह्याने निर्माण केल्यावर (केले गेले तर) धर्मापेक्षा 
श्रेष्ठ भावना ब उच्च दर्जाची संस्कृती उदयाला येईल, 
असे तर्कती्थांना वाटते. हा तर्कतीर्थांचा युटोपिया आहे, 
असे म्हणता येईल. 
(उ) शाश्वताचा मागोवा 

तर्कतीर्थांच्या धर्मचिंतनात आधीच्या टप्प्यात म्हणजे 
हिंदुधर्माची समीक्षा करतेवेळी किंवा त्याआधी व नंतर 
काही काळ त्यांच्यावर मार्क्सवादाचा पूर्णत: पगडा होता; 
त्यामुळे त्यांची हिंदुधर्माची समीक्षा धारदार झाली आहे. 
धर्माची गरज संपली आहे किंबहुना कोणाच्या तरी 
फायद्याचे साधन म्हणून धर्म आतापर्यंत राहिला आहे 
आणि कोणाचे तरी शोषण करत आला आहे. संघर्ष व 
युद्धाशिवाय धर्माने काहीच दिले नाही किंवा धर्म हे 
भ्रांतिजाल आहे किंवा वास्तवाचे ते विपरीत रूप आहे, 
अशा प्रकारची टीका त्यांनी जडवादी भूमिकेतून केली 
होती. मार्क्स, फायरबाख, डुरखीम त्यांच्या विचारांचे 
अधिष्ठान होऊन बसले होते. पण ही भूमिका कायम 
राहिली नाही. त्यांच्या भूमिकेत झालेला बदल किंवा 
आलेली व्यापकता आपल्याला 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' 


अनक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 


या पुस्तकात दिसते. नंतर त्यांच्या झालेल्या मुलाखती, 
भाषणे, लेख किंवा सर्वधर्मांची समीक्षा (१९७६ - मुंबई 
विद्यापीठात दिलेली व्याख्याने) यातही (प्रगल्भता) 
व्यापकता दिसते. म्हणूनच व्यापक व अध्यात्मानुकूल 
धर्मचिंतन हा तर्कतीर्थांच्या धर्मचितनातील पुढचा टंप्पा 
मानता येईल. 

महात्मा गांधी आणि तर्कतीर्थांच्या पहिल्या भेटीत, 
तर्कतीर्थांनी साधारण धर्म शाश्वत आहे आणि बाकी 
इतर धर्म परिवर्तनशील आहेत असे अस्पृश्यतेच्या संदर्भात 
चर्चा करताना म्हटले होते. ही त्यांची धर्मसुधारकाची 
भूमिका होती. ह्याच भूमिकेचा विस्तार म्हणजे नंतरचे 
धर्मचिंतन होय." 

तर्कतीर्थ मानवी जीवनात युटोपियाला महत्त्व आहे, 
असे म्हणताना दिसतात. त्यांच्या मते युटोपियाची गरज 
माणसाला आहे. माणसाचा सबंध इतिहास लक्षात घेता 
माणसाला तिचा ध्यास असतोच. (युटोपिया म्हणजे 
आपल्या आवाक्याबाहेरील जे असते ते वास्तवात आणू 
पाहणे होय.) युटोपिया ही एक 'मिथ' आहे. मिथ निर्माण 
करण्याची प्रक्रिया माणसाच्या जन्मापासूनची आहे. आजही 
आहे. म्हणून मिथपासून माणूस कधी सुटू शकत नाही. 
स्वार्थी माणूस कदाचित सुटतो. पण ज्यांना भव्यदिव्य 
काही करायचे असते ते पौराणिक आदर्शबादाकडून 
प्रेरणा घेत असतात. तर्कतीर्थांचा हा दृष्टिकोण नंतरचा 
आहे." 

विज्ञानाला अनाकलनीय अशी गोष्ट म्हणजे 'सेल्फ 
कॉन्शसनेस,' तिचा विज्ञानाच्या पद्धतीने अर्थ लावता 
येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या दृष्टीने ते 
अध्यात्मवादाकडे झुकलेले दिसतात." अशा अनेक 
गोष्टींबाबत विज्ञानाच्या मर्यादा आहेत, असे तर्कतीर्थांचे 
म्हणणे आहे. 

मा्क्सची मूल्यविषयक सापेक्षताबादी भूमिका 
तर्कतीर्थांना मान्य नाही. 'इंद्रियनिग्रह', चित्तशुद्धी, 
सर्वभूतानुकंपना इ. धार्मिक वा नैतिक मूल्ये मनुष्य- 
जातीच्या अंतिम मयदेपर्यंत टिकतील, असे मानण्यास 
पुष्कळ आधार आहे. ""< ट 

ते पुढे म्हणतात, हौ/अशी मूल्ये एकदा निर्माण 
झाली व विकास पावली आणि कायम स्थिर झाली, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


इहवादी धर्मसमीक्षक लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


को त्यांच्यात बदल होण्याचे कारण नाही." 

“श्रद्धा मनास धोर देत असते व चिकित्सा सावध 
ठेवीत असते."* मार्क्सचा सापेक्षतावाद या सावधपणाला 
मदत करतो या म्हणण्यात दोन्हीही गोष्टी त्यांना हव्या 
आहेत. नव्याबरोबर परंपरेचा तथ्यपूर्ण भाग स्वीकारणे 
योग्यच असा त्यांचा निर्वाळा आहे. अन्यथा स्नानपात्रातील 
पाण्याबरोबर लहान बालकहो फेकून देण्यासारखे ठरेल. 
तात्पर्य, शाश्वताला त्यागून चालणार नाही, असे त्यांचे 
मत आहे. 

'बैदिक संस्कृतीचा विकास' या पुस्तकाच्या 
प्रस्तावनेत त्यांचे प्रतिपादन असे आहे. आध्यात्मिक किंवा 
वैचारिक स्थिर मूल्यांचो शक्‍ती समाजातील भौतिक 
प्रवृत्तीबरही आधिपत्य गाजवू शकते, या कल्पनेला त्यांनी 
महत्त्व दिले आहे. आर्थिक उत्पादन पद्धतीत अनेक 
स्थित्यंतरे झाली तरी युगानुयुगे आपले सामर्थ्य किंबा 
प्रभुत्व टिकवणारी काही मानसिक मूल्ये असू शकतात, 
हे लक्षात घेऊनच त्यांनी प्रस्तुत पुस्तक लिहिले आहे. 

प्रत्येक भाषा, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संस्कृती स्वरूपाने 
भिन्न असली तरी सर्व भाषा, सर्व धर्म, सर्व संस्कृती या 
एकाच सामान्य मानवी संस्कृतीचे विशेष आविष्कार 
होत.** आजच्या यांत्रिक युगात, सत्तास्पर्धेच्या काळात 
जनतेच्या हितास धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात 
घेता आध्यात्मिक शक्‍तीना आवाहन देणाऱ्या सत्प्रवृत्तीच 
या भावी प्रलयकारी संग्रामास टाळू शकतील.€* 

ते आणखी पुढे म्हणतात, विश्वव्यापी मानवसंस्कृती 


१७ 


जडबादाच्या भूमिकेतून धर्मभावना-धर्म-धर्मसंस्था ते 
नाकारतात, त्याच्याच प्रस्तावनेत ते असे म्हणतात. या 
म्हणण्याचा ब वरोल इतर मतांचा एक सबळ निष्कर्ष, 
तर्कतीथांचा ...कोल धर्माकडे, त्यातील चिरभागाकडे - 
शाश्वताकडे ओढा होता, असे सांगतो. याचा अर्थ त्यांना 
पारंपरिक धर्म जसाच्या तसा हवा होता, असे मात्र 
नव्हे. उलट, उद्याच्या नव्या समाजात ऐतिहासिक बा 
प्राथमिक धर्मांना स्थानही उरणार नाही. धर्मातीत असा 
समाज असेल; पण तो कसा असेल? त्यात सर्वांच्या 
सर्ब गरजा-कल्याण साधलेले असेल, असा समाज तो 
असेल. विज्ञानाधिष्ठित समाज असेल; पण त्यात 
शाश्वताला - मानसिक - नेतिक मूल्यांना को जी चिरंजीवी 
आहेत, त्यांना स्थान असेल, असे काहोसे तर्कतीर्थांना 
म्हणावयाचे आहे, असे दिसते. 

तर्कतोर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे धर्मचिंतन आनंद 
मीमांसा, हिंदुधर्माची समीक्षा, सर्वधर्मसमीक्षा, जडवाद 
अर्थात अनीश्वरवाद आणि वैदिक संस्कृतीचा विकास 
इ. पुस्तकांच्या माध्यमातून घडते. हे तटस्थपणे बुद्धिवादी, 
जडवादी आणि ऐतिहासिक पद्धतीच्या माध्यमातून ते 
करतात; पण जसजसे ते पुढे जातात तसतसे त्यांच्या 
दृष्टीत, चिकित्सेत आणि चिंतनात व्यापकता आलेली 
दिसते. 
संदर्भ 
(१४) डॉ. अंतरकर शि. स. जन्मशताब्दी - गोरव 

अंक ३७ 


उत्पन्न होऊ पाहत आहे. पण हे कसे घडेल? सर्व (१५) डॉ. शं. रा. तळघटी कित्ता ४५-४६ 
संस्कृतींना आत्मसात करून को विसर्जित करून? (१६) तर्कतीर्थ ल. जोशी लेखसंग्रह ४३९ 
मार्क्सवाद विसर्जन करायला तयार आहे; परंतु त्याने (१७) तर्कतीर्थ ल. जोशी लेखसंग्रह ४४९ 
हाती काही लागणार नाही. (येथे त्यांचा मार्क्सविरोध (१८) कित्ता कित्ता ४६१ 
दिसतो.) पुढे ते म्हणतात, 'परंपरेतील स्थिर मूल्यांना (१९) कित्ता कित्ता ४६६ 
आत्मसात करण्याचे तंत्र हस्तगत करूनच प्रगतीच्या (२०) कित्ता आनंद मीमांसा ४३७- 
शक्‍ती यशस्वी होऊ शकतात." ४६९ 

“धार्मिक श्रद्धा ही मानवी मनातील गुंतागुंतीची, (२९) कित्ता लेखक १३७ 
पण समर्थ अशी प्रवृत्ती आहे. मानवी मनाचा धार्मिकतेकडे (२२) कित्ता कित्ता १३्ट 
विलक्षण असा स्वाभाविक ओढा असतो, असे लक्षात (२३) कित्ता हिंदुधर्मसमीक्षा (२००५ 
येते. किंबहुना मानवी स्वभावाचा धर्मभावना हा दुर्दम्य चौ. आ.) ५८ 
असा भाग दिसतो."* ज्या पुस्तकात-व्याख्यानांत (२४) कित्ता 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१८ 


(२५) अरुंधती खंडकर 


(२६) तर्कतोर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


(२७) कित्ता 
(२८) कित्ता 


(२९) कित्ता 
(३०) कित्ता 


(३१) कित्ता 
(३२) कित्ता 
(३३) कित्ता 
(३४) कित्ता 


(३५) कित्ता 
(३६) कित्ता 


(३७) कित्ता 
(३८) कित्ता 
(३९) कित्ता 
(४०) कित्ता 
(४९) कित्ता 
(४२) कित्ता 
(४३) कित्ता 
(४४) कित्ता 
(४५) कित्ता 


(४६) कित्ता 


(४७) कित्ता 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री 
जोशो शड 
सवंधर्मसमोक्षा 
(२००५ तृ. 
आ.) २-३ 
कित्ता ७-८ 
कित्ता १०- 
१२ 
हिंदुधर्मसमीक्षा ६६ 
कित्ता ९६- 
९८ 
कित्ता १९ 
कित्ता १ 
कित्ता १५ 
कित्ता ६श- 
७१ 
कित्ता हड 
कित्ता टज- 
न ९५ 
कित्ता ९५- 
९९ 
लेखसंग्रह-जडवाद ४१- 
३ 
कित्ता डर 
हिंदुधर्मसमीक्षा १७२ 
कित्ता १७२- 
१७२ 
कित्ता १७१- 
१७६ 
कित्ता २९- 
२३२ 
कित्ता ३८ 
कित्ता ३९ 
कित्ता ४र- 
डड 
कित्ता ३ 


महाराष्ट्राचे शिल्पकार 


(४८) कित्ता 
(४९) कित्ता 
(५०) कित्ता 
(५१) कित्ता 
(५२) कित्ता 
(५३) कित्ता 
(५४) कित्ता 
(५५) कित्ता 


(५६) कित्ता | 


(५७) कित्ता 
(५८) कित्ता 
(५९) कित्ता 
(६०) कित्ता 
(६१) कित्ता 


(६२) कित्ता 


(६३) कित्ता 
(६४) कित्ता 
(६५) कित्ता 
(६६) कित्ता 


(६६) (अ) तर्कतीर्थांच्या उपरोक्त विचारांतून विसंगती 


नवभारत । म॑ २०१५ 


कित्ता ३ 
कित्ता (प 
कित्ता हर्से 
कित्ता ११ 
कित्ता १६ 
कित्ता १७ 
कित्ता व 


प्राज्षमाठशाळा आणि तिचो १४३ 
परंपरा 


कित्ता १५५- 
१५६ 
कित्ता १५७ 
लेखसंग्रह ७१ 
कित्ता ७१ 
कित्ता ७२ 
कित्ता ७२- 
७३ 


वैदिक संस्कृतीचा विकास- 
प्रस्तावना डु 
कित्ता वी 
कित्ता व 
कित्ता टं 
हिंदुधर्माची समीक्षा - 
प्रस्तावना २ 


दिसून येते. (उपरोक्त पुस्तकांतच ही दिसते.) 


अनक्रमणिका 


९४९४५७४ 


न्य 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


६ डू 
४६ 
चया ) र्क प्रणय श्र 
5? नवभारत . ९ 
सुध ७८ ६ 
न््« ॥ ुततहोत्ाता 

) “च. वर्ष ४9 
९» शश “१ 
“7३ ७ 

4. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


अविनाश आवलगावकर 


'लोळाचरित्र' हा मराठी भाषेतोल पहिलाच ग्रंथ 
असल्याने त्याला साहित्यनिर्मितोची पूर्वपरंपरा नाही. तरीही 
मराठो साहित्यातील तो मानदंड ठरावा, इतका तो परिपक्व 
आहे. चरित्रनायकाचे सर्वार्थाने भारावून टाकणारे 
विलोभनीय व्यक्तिमत्त्व हाच या चरित्रग्रंथाचा केंद्रबिंदू 
आहे आणि विशेष म्हणजे चरित्रलेखकाने हे समर्थ 
व्यक्तिमत्त्व तेवढ्याच सामर्थ्याने आपल्या शब्दकुंचल्यातून 
अभिव्यक्त केले आहे. आशय आणि अभिव्यक्तीच्या 
एकरूपतेचे सोंदर्यमूल्य लाभलेल्या या कलाकृतीचे 
वाड्मयीन सामर्थ्य आजही तेवढेच तुल्यबळ ठरलेले 
आहे. सर्वज्ञ श्रौचक्रधरस्वामींचे श्रीमंत व्यक्तिमत्त्व 
साकारताना त्याला लाभलेले तत्कालीन सामाजिक/ 
सांस्कृतिक जीवनाचे संदर्भ हे साहित्यकृती म्हणून 
लोळाचरित्राच्या श्रेष्ठत्वाचेच गमक ठरले आहेत. महानुभाव 
साहित्याच्या अभ्यासक डॉ. सुमन बेलवलकर म्हणतात 
त्याप्रमाणे, “मराठो साहित्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक संचित्ताचे रक्षण केलेला तो बहुमूल्य ठेवा 
ऱ ट्क! पढ 

सामाजिक आणि सांस्कृतिक आशयविश्वातूनच 
कलाकृतीची निर्मिती होत असते. संस्कृतिविरहित 
कलाकृतीचा आविष्कार संभवणे अशक्य आहे. साहित्य 
हो अधिक आशयप्रधान कला असल्याने संस्कृतीची 
व्यापकताही तिच्यातून तितक्‍याच समर्थपणे अभिव्यक्त 
होत असते. “लीळाचरित्र निर्मितोमागेही एक सांस्कृतिक 
संचित आहे. अध्यात्म हा त्याचा प्राण असला, तरी 
“लोळाचरित्र' हा ग्रंथ संबंध महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचा 
सांस्कृतिक आरसा ठरला आहे. लोकाविष्काराचो, 
लोकसंस्कृतीची अनेक स्पंदने 'लोळाचरित्रा'त उमटलेली 
आहेत. म्हणूनच यादवकालीन सांस्कृतिक दस्तावेज म्हणून 
“लीळाचरित्रा'चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 

याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'लोळाचरित्रा'चे 
नायक असणाऱ्या श्रीचक्रधरस्वामीचा बाबर समाजातील 


अनुक्रमणिका 


सर्वं स्तरांमधून होता. त्यामुळे श्रोचक्रधरांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा, सर्वज्ञ म्हणून असलेल्या त्यांच्या 
अस्तित्वाचा वेध घेताना आपोआपच समाजाच्या विविध 
स्तरांतील अनेक पेलू उलगडत जातात. यथे सवज्ञांचे 
व्यक्तिमत्त्व हे केंद्रबिदू असले, तरी समाजातील विविध 
जाती-जमातोंचे आणि वृत्ती-प्रवृत्तीचे एक जग त्यांच्या 
भोवताली आहे आणि म्हणूनच लोकसमूहाचे असणारे 
मानसशास्त्रही येथे अभ्यासाचा भाग ठरते. भारतोय 
संस्कृतीच्या अभ्यासक डॉ. इरावती कर्वे म्हणतात 
त्याप्रमाणे, “कोणत्याहो समाजाची संस्कृती काय आहे, 
हे ठरवायचे झाल्यास त्यातील व्यक्‍तोच्या जीवनक्रमाचे 
सूक्ष्म परीक्षण करावे लागते व बऱ्याच व्यक्‍्तोना साधारण 
असे आचारविचारांचे रूप करून त्याला संस्कृतो हे 
नाव द्यावे लागते." '"लीळाचरित्रा'चे या दृष्टीने मूल्यमापन 
केल्यास, त्याची विशालता सहजपणे लक्षात येईल. 
लोकजोवनाचे अनेक आयाम 'लीळाचरित्रा'ला असल्याने 
त्याचे लोकसंस्कृतीच्या अंगाने मूल्यमापन करणे हा स्वतंत्र 
प्रबंधाचाच विषय होईल, याची मला कल्पना आहे; म्हणून 
काही विशिष्ट संदर्भ घेऊन त्याचे आकलन करण्याचा 
हा प्रयत्न आहे. 

'लोळाचरित्रा'तील हा विशाल जनसमूह सवज्ञांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाशी जोडला गेला आहे. येथे खऱ्या अर्थाने 
सर्वज्ञ हे लोकनायक आहेत. म्हणून यातील प्रत्येक 
लोळा लोकसमूहाचा आविष्कार ठरते. लोकसंस्कृती व 
लोकसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. मधुकर वाकोडे या संदर्भात 
लिहितात, “ श्रोचक्रधरांचे 'लोळाचरित्र' एका अर्थाने 
जनसामान्यांच्या खास प्रश्नासातूनच साकारले आहे आणि 
ह्यामुळेच मातोतून फुलारलेल्या लोकप्रतिभेच्या असंख्य 
'लोळां'ना मृद्गंध प्राप्त झालेला आहे."”* “लोळाचरित्र ' 
हे देशीबादी साहित्याचे पहिले अपत्य ठरते, ते याच 
अर्थाने. 

श्रीचक्रधरस्वामो एकांकातून लोकान्तात आले आणि 


०: गा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 
अल्पावधीतच त्यांच्या भोवती मोठा लोकसमूह गोळा 
झाला. चातुर्वर्ण्य नाकारणाऱ्या स्वामोंच्या या समूहात 
ब्राह्मण, वाणी, मातंग, महार, चांभार, गुरव, कुणबी 
अशा विविध जातो-जमातींचे प्रतिनिधी दिसतात. स्वामींचा 
वावर प्रामुख्याने ग्रामजीबनातच अधिक होता. त्यामुळे 
ग्रामजीवबनाशी संबंधित असणाऱ्या बारीकसारीक गोष्टींचे 
तपशील 'लीळाचरित्रा'त येतात. अर्थात हे तपशोल केवळ 
सूचिवजा येत नाहीत, तर मानवी जीवनाचा अविभाज्य 
घटक म्हणून येतात. त्यामुळे कोटुंबिक नाती, त्यांचे 
परस्परसंबंध, त्यांचे सुखदुःख, मुंज, विवाह, सण, उत्सव 
इत्यादींचे अनेक तपशील एखाद्या चलच्यचित्रासारखे उभे 
राहतात. त्याचबरोबर गावे, गावातील रस्ते, बाजारहाट, 
बाजारहाटाशी संबंधित तेली, खाती, धोबी, विणकर, 
रांधवनकार, माळी इत्यादींचे संदर्भ; पाणीपुरवठ्याच्या 
सोयी म्हणजे घाट, तलाव, विहिरी, विहिरींचे बिविध 
प्रकार; गावाचे पार, स्मशान, मंदिरे, मंदिरांचे विविध 
प्रकार उदा., आडे, माड, मठ, मढु, मढी; तसेच मंदिरांच्या 
विविध भागांची नावे उदा., जगती (आवर), पोळी 
(आवाराची भिंत), दारबठा (प्रवेशद्वार), रायांगण 
(आवारातील प्रशस्त अंगण), चौक (मंदिराचा गाभारा), 
चांदोबा (चौकाचे शोभिवंत छत) इत्यादी. 'लीळाचरित्रा'तील 
हे सारे संदर्भ मुळातूनच पाहण्यासारखे आहेत. 
यावरून श्रीचक्रधरस्वामी लोकजीवनाशी किती 
एकरूप झाले होते, हे स्पष्ट होते. मुख्य म्हणजे त्यांनी 
लोकभाषेला धर्मभाषेचे स्थान देऊन सर्वसामान्य 
माणसालाही धर्माचा अधिकार दिला. संस्कृत ही ज्ञानभाषा 
असल्याने सर्वसामान्य माणसाला कधीच ज्ञानोपासना 
करता आली नाही. सर्वज्ञांनी आपले सर्व तत्त्वज्ञान 
लोकभाषेतून सांगितले, आणि विशेष म्हणजे नागदेवाचार्य, 
म्हाइंभट, महदाइसा यांसारख्या संस्कृत पंडितांना सांगितले. 
लोकभाषेला धर्मभाषेचे स्थान देऊन भाषिक बंडखोरी 
करणारा हा पहिला संप्रदाय होय. सर्वज्ञांची ही भूमिका 
आचार्यपदी विराजमान झालेल्या नागदेवाचार्यांना समजली 
होती. म्हणूनच सर्वज्ञांच्या पश्‍चात त्यांनी आपल्या सर्व 
परिवारास मराठी भाषा सक्तीची केली. संस्कृतमधून 
साहित्यनिर्मिती करू इच्छिणाऱ्या केशिराजव्यासांना 
आचार्यांनी “नको गा केशबदया : एणें मार्गिचीया माझिया 


अनुक्रमणिका 


नवधारत। म॑ २०१५ 


म्हांतारीया नागवतिल”* असे स्पष्टपणे नाकारले. माझा 
पुढील परिवार या ज्ञानापासून वंचित राहील, हे भविष्य 
त्यांनी आधोच वर्तबले आणि मराठो भाषेतूनच 
साहित्यनिर्मितीची प्रेरणा दिली. तेव्हा महानुभावांनी सर्वार्थाने 
मराठी भाषेला म्हणजे जनभाषेला धर्मभाषेचे स्थान देऊन 
मोठीच क्रांती केली, यात शंका नाहो. भाषा हे संस्कृतीचे 
एक प्रभावी अंग आहे. श्रीचक्रधरस्वामी जनसामान्यांमध्ये 
मिसळले, त्यांच्या भाषेतून त्यांनी जनसामान्यांशी संवाद 
साधला, त्यांची सुखदुःखे समजून घेतली आणि म्हणूनच 
ते या जनसमूहाचे एक प्रतिनिधी ठरले. ही जनभाषा 
त्यांच्या सांस्कृतिक आविष्काराचे माध्यम ठरली. 
“लीळाचरित्रा'ची भाषा ही यादवकालीन लोकसमूहाची 
भाषा आहे. लोकभाषेतूनच लोकसंस्कृतीचे जतन अधिक 
समर्थपणे होत असते. 'लीळाचरित्र' याचे जिवंत उदाहरण 
म्हणावे लागेल. 

धर्म हा लोकसंस्कृतीचा दुसरा महत्त्वाचा घटक 
आहे. यादवकालीन सामाजिक जीवनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे जीवनातील प्रत्येक घटकावर धर्माचा प्रभाव होता. 
म्हणूनच धर्म हा एकूणच मानवी जीवनाचा अविभाज्य 
घटक असल्याचे लक्षात येते. लोकसंस्कृतीच्या 
जडणघडणीत म्हणूनच देवदेवता, दैवतसंकल्पना, 
उपासनाविधी, व्रतवैकल्ये, पूजा-अर्चा, दान-धर्म यांना 
अधिक महत्त्व आहे. मध्ययुगीन कालखंडात धर्मसंस्कृतीचे 
समाजमनावर खूपच बर्चस्ब होते, हे तत्कालीन 
साधुपुरुषांविषयी असणारी श्रद्धा व त्या काळातील मंदिरे 
यांचे महत्त्व लक्षात घेतल्यावर स्पष्ट होते. राजसत्तादेखील 
मंदिरउभारणीला महत्त्व देत होती. यादवनृपती 
महादेवरायाची पत्नी राणी वैजाई हिने वैजनाथाचे देऊळ 
बांधण्यासाठी द्रव्य दिल्याची नोंद 'लीळाचरित्रा'त आलेली 
आहे (लीळा क्रमांक पूर्वार्ध ११६) राजा कान्हरदेवाने 
स्वामींची भेट झाल्यावर त्यांना द्रव्याची थेली अर्पण 
केली. परंतु स्वामींनी ती स्वीकारली नाही. म्हणून राजा 
कान्हरदेवाने ते द्रव्य आपल्या भांडारात न टाकता त्या 
द्रव्याने कुमारेश्वराच्या मंदिराची पोळी म्हणजे आवाराची 
भिंत बांधली (लीळा क्रमांक पूर्बार्धि ६१). राजसत्तेने 
धर्मसत्तेचे महत्त्व आधीपासूनच मान्य केल्याचे हे द्योतक 
म्हणावे लागेल. यादवकाळात  यादतपूर्व काळातही 


$ 


(ट 
॥ 
शे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीोक॒त 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


म्हणजे विविध राजसत्तांच्या काळात महाराष्ट्रात मंदिरे 
उभारल्याच्या नोंदो आढळतात.* 

'लोळाचरित्रा'त अनेक मंदिरांचा उल्लेख येतो. 
सर्वज्ञांचा मुक्काम प्रामुख्याने मंदिरांमध्येच असायचा. 
त्यात 'लिंगाचा देऊळी'चा संदर्भ अनेक लीळांमधून येतो. 
उदा., “रामां लिंगाचा देऊळों आसन” (पूर्वार्ध १६१), 
“आलंगाबी लिंगाचा देऊळी वस्ति” (पूर्वार्ध १४६), 
“तळवेली लिंगाचा देऊळो आसन" (पूर्वार्ध १६३), “पुढीली 
लिंगाचीए देऊळीये पुजाअवस्बरू : आरोगणा होए : " 
(पूर्वार्ध -५४४) इत्यादी. '“लीळाचरित्राःत अनेक देवी- 
देवतांचे उल्लेख येतात. उदा., अग्नी (उत्तरार्ध ४३६), 
इंद्र (पूबार्ध ३७२, उत्तरार्ध ६, ४६०), चित्ररथ 
(गंधरवंदेवता) (उत्तरार्ध ४६०), जय (विष्णूचा द्वारपाळ) 
(अज्ञात लोळा ३३), ब्रह्मा (पूर्वार्ध ३३०, उत्तरार्ध ३१८, 
५७१, अज्ञात १२१, १५१), महेश (उत्तरार्ध ८४), 
वरुण (अज्ञात लीळा ९६), वसु (अज्ञात लीळा १४४), 
वायो (उत्तरार्ध ४३६), विष्णु (पूवार्ध ३१०, उत्तरार्ध 
८४, ४६०, अज्ञात ३३, १२१, १३१, १५१) इत्यादी. 

पुराणप्रसिद्ध असणाऱ्या या दैवतांच्या उल्लेखांबरोबरच 
गावोगावी असणाऱ्या मंदिरांचे येणारे उल्लेख सांस्कृतिक 
दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरतात. सर्वज्ञ श्रीचक्रधरांचा 
वावर प्रामुख्याने ग्रामजीबनातच अधिक असल्याने 
ग्रामजोवनाचे आध्यात्मिक अस्तित्व असणाऱ्या देवी- 
देवतांचे अनेक उल्लेख 'लोळाचरित्रा'त येतात. उदा., 
भोगनारायण (पूर्वार्ध १७६), नागनाथ (पूर्बार्धि १७०, 
उत्तरार्ध ५७६), संकनाथ (पूर्बार्धि १६९), कोडेस्वर 
(पूर्वार्ध १५९४, १५६), वैजनाथ (पूर्वार्ध १४७, ११६), 
उत्तरेस्वर (पूर्वार्ध १४८), पानेस्वर (उत्तरार्ध ५२७), 
कोळेस्वर (उत्तरार्ध ३१२), विज्ञानेस्वर (पूर्वार्ध ५३२), 
सोमनाथ (पूर्वार्ध ५३०), गणपति (उत्तरार्ध ५२१), ढोरेश्वर 
(उत्तरार्ध ३९०-३९२, ४८०, ५१७), गोपाळ (उत्तरार्ध 
२५४), सायागोपाळ (उत्तरार्ध ४७३), संकरेस्वर (पूर्वार्ध 
२१२), माणिकेस्वर (पूर्वार्ध १८७, २१४), ताएस्वर 
(उत्तरार्ध ५२६), कुसमेस्वर (उत्तरार्ध २२३), लक्षणेस्वरी 
(पूर्वार्ध १५०), एकबोरे (उत्तरार्ध ४५५), बऱ्हारदेवी 
(पूर्वार्ध १७४), महालक्ष्मी (पूर्वार्ध १४०, १७२, उत्तरार्ध 
२५६, २५७), जोगेश्वरी (उत्तरार्ध ६७, ५४४), म्हाळसा 


अनक्रमणिका 


२९ 


(उत्तरार्ध २४७), पार्वती (उत्तरार्ध ४७२), आवंढा 
नागनाथ, चांडी (चंडिकादेबी) (उत्तराधं॑ ३७७), 
सुंदरनारायण (पूर्वार्ध २४७) अशा कितोतरी देवी-देवतांची 
नावे व त्यांच्या मंदिरांचे उल्लेख सबंध *लोळाचरित्र'भर 
आलेले आहेत. यांतील बहुतांश देवतांची नावे शिवाशी 
संलग्न असल्याचे दिसून येते. पार्वतीच्या मंदिराचा (उत्तरार्ध 
४७२) आलेला उल्लेख हा विशेष महत्त्वाचा वाटतो, 
कारण पावंतोचे स्वतंत्र मंदिर असल्याचा उल्लेख माझ्या 
पाहण्यात नाहो. यावरून या काळात शिवपूजेचे प्राबल्य 
असल्याचे स्पष्ट होते. यांतील बरीच मंदिरे भंगलेली 
असल्याचे उल्लेखही '“लोळाचरित्रा'त आलेले आहेत. 
यावरून या मंदिरांना बरीच जुनो परंपरा असल्याचेही 
स्पष्ट होते. काही मंदिरे बंद असल्याची, तर काहोंतोल 
पूजा बंद असल्याचे उल्लेखदेखोल लीळाचरित्रातून आलेले 
आहेत. एकदा सकाळी पूजावसर झाल्यावर स्वामी 
फिरायला गेले असताना बाइसांनी प्रश्‍न केला “बाबा : 
या लेणेयांचा एसणा दारवठा काइसा?” त्यावर स्वामी 
म्हणाले, “ए देवतेसि हस्तीवरि बोणे ए गा :” (पूर्वार्ध 
२१२.) म्हणजे हत्तीवरून नेवेद्य येत होता. यावरून 
आता येत नसल्याचे दिसून येते. एकदा स्वामोच्या 
आज्ञेवरून नाथोबांनी पुजाऱ्याकडून किल्ली घेऊन मंदिर 
उघडले. एवढेच नव्हे, तर ते स्वच्छ केले. “मदु उघडिला 
: घागरि मागीतली : मढु आंतुबाहीरि धुतला : कापडे 
अवघा मढु दाटिला : मग सांघावेया आले : मग गोसावी 
बीर्जे केलें : पुर्वामुखें मढी : पुरादित्याचां : गोसाबीयांसि 
अवस्थान जालें : दखीणीले भीतीसी पुर्षपसीम ओटा : 
मां नावेक पांकुळियांची घाणि होती : मग सर्व्ज्ञे म्हणीतलें 
: “तुपाभाताचा धुपु दाबा :" मां तुपाभाताचा धुपु दाविला 
: मग घाणि गेली : ।।” या वर्णनावरून हा मदु बरेच 
दिवस बंद अवस्थेत असल्याचे दिसून येते. सर्वज्ञ 
त्यांच्या परिवाराह अशा  मठ-मंदिरांमधूनच 
वास्तव्य करीत असत. लोकसंस्कृती आणि लोकदैवते 
यांचाच हा अनुबंध म्हणावा लागेल. 

*लोळाचरित्रा'त या लोकदेवतांचे अनेक संदर्भ आलेले 
आहेत. लोकदैवते हा लोकमानसाचाच एक अविभाज्य 
घटक आहे. या संदर्भात डॉ. शरद व्यवहारे म्हणतात, 
“या लोकदैवतांचा लोकांना एक प्रकारचा मानसिक आधार 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रर 

वाटतो. या मानसिक गरजांतूनही लोकदेवतांचे विश्व 
गजबजलेले दिसते. लोकदेवतांच्या या विश्वात विविध 
- आकृतींचो, प्रकृतीची दैवते आहेत. 'जळो, स्थळी, काष्ठी, 


पाषाणी' या सर्व ठायी लोकदेवतांचे वास्तव्य आहे. . 


आजही नदी, तलाब, ओढा, डोह, बारव, डोंगरावर, 
डोंगरकपारीतून, टेकडीबर, माळरानावर, शेताच्या 
बांधावर, गावाच्या शिवेवर, मोकळ्या जागी, वृक्षावर 
लोकदैवतांचे वास्तव्य असल्याच्या लोकश्रद्धेतून या पूजारूप 
प्रतीकांची विधिवत पूजा मांडली जाते.”* लोकदेवते ही 
समूहमनाची निर्मिती आहे, हे खरे आहे. म्हणूनच गाव 
आणि गावाच्या आजूबाजूला अनेक दैवतांचे वास्तव्य 
निर्माण होते. यामागे लोकश्रद्धा असली, तरी महानुभाव 
तत्त्वज्ञानाप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी लोकदैवतांची 
प्रतिकरूपात मांडणी होते आणि पूजा-अर्चा सुरू होते, 
त्या त्या ठिकाणी त्या त्या स्थळीची देवताशकक्‍्ती अभिमान 
घेते आणि आपले सामर्थ्य प्रस्थापित करते. 

देवतांच्या ठिकाणी असणाऱ्या या सामर्थ्याची जाणीव 
महानुभावांना आहे. महानुभाव तत्त्वज्ञानात देवतांचे 
अस्तित्व आणि सामर्थ्य सर्वज्ञ श्रीचक्रधरांनी स्पष्टपणे 
सांगितले आहे. ते म्हणतात, “एथोनि देवताचक्र नीरोपितां 
पृथ्वीएसणी कडती आणि मेरुएसणी खडी न पुरे :” 
(पूर्वा धि १४५) एकदा सर्वज्ञांच्या दर्शनाला म्हाळसा 
देवता येणार असते. ती तुम्हाला पाहता येणार नाही 
म्हणून आधीच ते सर्व भक्‍्तपरिवाराला डोळे बंद करायला 
सांगतात. “जी जी : आम्हीं देखोनि :” म्हणून भक्‍त 
इच्छा व्यक्त करतात. त्यावर स्वामी म्हणतात, “ते 
देवता को गा : ते कां आपणेयांते देखो देइल?” “मग 
तेही अवघां डोळे झांकिले : मग म्हाळसी आली : 
अवघेया मढांतु प्रकासु पडिला : अंदुचा घवघवाटु : 
अनेग परिमळ : आली : गोसावीयांचें दरीसन जालें : 
मग नीगाली :” त्या वेळी दाइंबा नामक शिष्याने डोळ्यांवरची 
बोटे फाकवून बघितले तेव्हा त्याचे डोळे प्रकाशाने भरले. 
“काहीं देखोचि ना :” म्हणून त्यांनी सर्वज्ञांना सांगितले. 
त्यावर सर्वज्ञ म्हणाले, “तयाचां ठाइ काइ इतुलेंही सामर्थ्य 
नाही जे आपणपे देखो नेदिजे?” (उत्तरार्ध २४७) एकदा 
अरण्यातून जाताना. सर्वज्ञ महदाइसांना म्हणाले, “बाइ र 
तुम्ही पुढे चाला : मागील वास नको पाहों :” माहादाइसें 


अनक्रमणिका 


नवथारत। मे २०१५ 
पुढा चालतें असेति : गोसावी मागां : माहादाइसीं म्हणीतलें 
: “गोसावी मातें कां पां बारिले?" म्हणोनि मागील वास 
पाहिली : गोसावीयांमागां होळीएएसना गगनचुंबीतु प्रकासु 
देखिला. ते काय होते म्हणून महदाइसांनी विचारल्यावर 
सर्वज्ञ म्हणाले - “बाइ : तीए स्थानीची देवता : एथिचें 
अनुवर्जन (वाटे लावणे) करीत एत होती : तुम्ही माघोतें 
पाहिले : ते तेथेचि रहिली :” (पूर्वार्ध ५८६) प्रस्तुत 
लीळेतही देवता जीबाला आपल्या सामर्थ्याने दिसत 
नसल्याचे स्पष्ट होते. 

देवतासामर्थ्याची आणखी एक लीळा पाहू या. एकदा 
नाथोबा (मंडळिक) प्रवासात असताना एका देवळात 
गेले, तेव्हा तेथे डांका वाजत होता. म्हणजे देवीचा 
गोंधळ सुरू होता. म्हणून नाथोबा दुसऱ्या देवळात गेले, 
तर तिथे सर्वत्र देवता होत्या. याचा अर्थ सर्व देऊळ 
देवतांनी (देवतांच्या मूतींनी) भरलेले होते. त्या वेळी 
नाथोबा म्हणाले, “कैसीया या रांडा भंवतीया बेसलीया 
असति : कवणे ठाईं पाठि घालु?” आणि देवतांचा कोप 
झाला व नाथोबांना लगेच ताप भरला. “आंगी जरू : 
रगतांबर डोळे :" अशा अवस्थेत ते स्वामीजबळ आले. 
पण तत्पूवीच त्या ठाईची “देवता गाऱ्हाणे सांघावेया 
आलीया : गोसावीयांपुढां सांघों लागलीया : गोसावी “हु 
हु ऐसें म्हणताति : मग बाइसी म्हणीतलें : “बाबा : हे 
कवर्णेसी बोलीजताए?" सर्वज्ञे म्हणीतलें : “बाइ : 
मंडळिकाचें एथ गाऱ्हाणे आलें :" “गाऱ्हाणें काइसें 
बाबा?" सर्वज्ञे म्हणीतलें : “मंडळिकें देवतेसि सबीया 
दीधलीया : तयासि तेथ ज्वरु आणिला :” नाथोबा 
आल्यावर स्वामीनी त्यांची कानउघाडणी केली. ते म्हणाले 
“ते स्थान न पळे तरि आपण आणिका स्थाना जाइजे : 
परि देवतेसि सवी नेदीजे कोंगा . आपण कव्हणाची 
तांति न कोजे : ...... एथिचे म्हणौनि उपसाहिले :" 
(उत्तरार्ध २४२) कोणत्याही देवतेचा उपमर्द करू नका. 
तुम्ही आमचे म्हणून एवढ्यावरच निभावले, अन्यथा 
नाथोबांना आणखीही शिक्षा होऊ शकली असती. 

त्या त्या स्थानाची म्हणून असणारी देवता ही एका 
अर्थाने क्षेत्रपाळ म्हणजे क्षेत्ररक्षणाचे काम करीत असते. 
अजूनही अनेक ठिकाणी गावाच्या सीमेवर ग्रामदेवतांची 
म्हणजे क्षेत्ररक्षक देवतांची मंदिरे असतात. “राणाइ वेसी 


"उता 


द 
कव आ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


पाओ लावणें" (पूर्वार्ध ५३७) या लीळेत असाच संदर्भ 
आलेला आहे. एकदा राणाइसे रात्री अवेळीच सर्वज्ञांच्या 
दर्शनाला येते. वेळी-अवेळी येताना आपल्याला भीती 
वाटत नसल्याचेही ती सांगते. तव्हा सर्वज्ञ तिला म्हणाले 
“तरि बेसी पाओ लार्डन या पां :” आणि तीएं गेली : 
वेसोसि पाओ लाविला : तवं बाबरझांटि : गुंजावर्ण 
डोळे : खांदावरि मुदगलु : माहाप्रचंडु : ऐसा पुरुष 
देखिला : आणि बीहालीं : तेसीचि गोसाबोयांपासि आली 
: गोसावीयांपुढां सांघों लागलीं ....... हांजी: तरि तो 
कोनु?" सर्वज्ञे म्हणीतलें : “बाइ : तो ब्रह्मनाथू : एथिचोए 
ओळगेसि आला असे :" (पूर्वार्ध ५३७.) यासंबंधी डॉ. 
मधुकर वाकोडे लिहितात, “विशात्न जटासंभार असलेला 
हा 'महाप्रचंडू' ब्रह्मनाथू बह्योद्य परंपरतील यक्षच होय. "< 
त्यांनी सिद्धार्थ जातक कथेच्या आधारे तसे स्पष्ट केले 
आहे. यक्ष म्हणजे क्षेत्रपाळ, म्हणजे वेशीचा रक्षक 
होय. म्हणूनच सर्वज्ञांनी राणाइसाला वेशीला पाय लावून 
येण्यास सांगितले होते. वेळी-अवेळी येणे उचित नव्हे, 
याची जाणीव त्यांनी राणाइसाला करून दिली. 

देवता हा महानुभाव तत्त्वज्ञानातील एक महत्त्वाचा 
घटक असून त्याचे लोकजीवनाशी असणारे बंध हे 
लीळाचरित्राच्या माध्यमातून अधिक स्पष्ट होतात. 
लीळाचरित्रातील या सबंध देवताविषयक संदर्भामध्ये 
देवतांची कोठेही अबहेलना केलेली नाही. उलट, त्यांच्या 
ठिकाणी असणाऱ्या सामर्थ्याची व ऐश्वर्याची स्वामींनी 
वेळोवेळी जाणीव करून दिलेली आहे. असे असताना- 
सुद्धा डॉ. अमिता मुजुमदार या संदर्भात लिहितात, 
“महानुभावीयांना देवतांचे वावडे असूनही श्रीकृष्णचरित्रात 
देवतांचा उल्लेख येतो." महानुभावांना देवतांचे वावडे 
आहे म्हणजे काय? महानुभावांना देवतांचे वाबडे 
असल्याचे संदर्भ यांना कोठे प्राप्त झाले? वास्तविक 
महानुभावांना देवतांचे वाबडे असल्याचे कोठेही दिसून 
येत नाही. सबंध लीळाचरित्रातही दिसून येत नाही. 
“श्रीकृष्णचरित्र' हा “लीळाचरित्रा'चाच एक भाग आहे. 
कारण चचिक आणि जिज्ञासक असणाऱ्या महदाइसांनी 
वेळोवेळी स्वामींना श्रीकृष्णचरित्राविषयी विचारणा केली, 
आणि स्वामींनी प्रसंगोपात्त श्रीकृष्णलीला सांगितल्यात. 
त्यामुळे साहजिकच आवश्यक तेथे देवतांचे संदर्भ आलेले 


अनक्रमणिका 


२३ 


आहेत. देवतांविषयी आपल्या परिवाराला माहिती देताना 
स्वामींनी कोठेही देवतांचा अधिक्षेप केलेला नाही. उलट, 
देवतांच्या ठिकाणी असलेल्या सामर्थ्याची व ऐश्वर्याची 
त्यांनी वेळोवेळी जाणीब करून दिलेली आहे. स्वामींच्या 
दर्शनाला अनेकदा देवता आल्याचे आपण पाहिले आहेच. 
नाथोबांनी चूक केल्यामुळे त्यांनी नाथोबांना पाठीशी घातले 
नाही; उलट. देवतांचा उपमर्द करू नये म्हणून समज 
दिली. महानुभावांनी देवताभक्ती नाकारली, म्हणून देवतांचे 
अस्तित्व नाकारले असे नाही, किंबा त्यांचे सामर्थ्य 
नाकारले असेही नाही आणि देवताभक्ती नाकारण्याची 
कारणे महानुभाव तत्त्वज्ञानात आलेली आहेत. महानुभावांची 
देवताविषयक भूमिका इतको स्वच्छ असताना महानुभावांना 
देवतांचे वावडे होते, अशी विधाने केली जातात, याचे 
आश्‍चर्य बाटते. आमच्याच काही अभ्यासकांनी 
महानुभावपंथाविषयी गेरसमज निर्माण करून ठेवले आहेत. 
अर्थातच यामागे त्यांचा हेतू स्वच्छ नव्हता हे जितके 
खरे, तितकेच त्याला त्यांचे अज्ञानत्वही कारणीभूत आहे. 
पुढच्या पिढीने तरी मूळ साहित्य गंभीरपणे वाचून त्याचा 
विचार करायला हवा; परंतु दुर्दैवाने तेही त्यांच्याच भूमिकेवर 
उड्या मारतात. संशोधकाने मूळ संदर्भ पाहिल्याशिवाय 
विधाने करू नयेत, ही संशोधनातील साधी समजही 
यांना नसावी, याचे आश्‍चर्य वाटते. 

“लीळाचरित्राः'तील 'बीठलु बीर कथन' (उत्तरार्ध 
५१९) या लोळेचा संदर्भ घेत डॉ. रा. चिं. ढेरे लिहितात, 
- “विठ्ठलाला नीचतम ठरवून भागणार नाही, तर 
त्याचबरोबर ख्यातनाम विठ्ठलोपासकांनाही निंद्य ठरविले 
पाहिजे, असा त्याचा (लीळाकाराचा) दुष्ट अट्टाहास 


आहे. विठ्ठलाच्या पुत्रांनी त्याला दैवतप्रतिष्ठा प्राप्त करून 


दिल्यानंतर आपल्या माता-पित्याची, विठ्ठल-रुक्मिणी ही 
नावे समाप्तिमुद्रेत गोवून, त्यांनी भक्तिपर पदे रचली, 
असे हा लोळाकार सांगतो. प्राचीन मराठी भक्तिपर 
वाडूमयात, ज्ञानदेवांच्या नावावर मोडणाऱ्या अनेक 
अभंगांमध्ये समाप्तिमुद्रेत 'बाप-रखुमादेबीबर' हे नाव 
गुंफलेले आहे आणि ज्ञानदेवांच्या माता-पित्यांची नावे . 
“'विठ्ठल-रुकमिणी'- अशोच आहेत. ही वस्तुस्थिती ध्यानी 
घेता, प्रस्तुत लीळेचा रोख ज्ञानदेवादी भावंडांकडे आहे, 


. हे समजायला अडचण उरत नाही." प्रस्तुत “बीठलु 


०१2 जड 
वड र ् ल”. ! 


"करखगघरचिछनचन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ड 


बोरु कथन' हो लोळा जर आपण पाहिलो तर त्यात 
महदाइसाने स्वामींना विचारले आणि त्यांनी विडठुलाचो 
अगदी थोडक्यात माहिती दिली एवढेच. यात विठ्ठलाला 
नीचतम ठरविण्याचा प्रयत्न कोठे झाला हेच कळत 
नाही. मुख्य म्हणजे 'हे देखिले तेसे आठविजे' या 
स्मरणभक्तीच्या प्रेरणेतूनच 'लीळाचरित्रा'ची निर्मिती झाली, 
हे सर्वश्रुत असावे आणि 'देखिले तेसे' म्हणण्याचे कारण 
म्हणजे त्यात ईश्वरी स्मरण करताना कोठेही विकल्पाला 
थारा नसावा. म्हणूनच प्रत्येक लोळा नागदेवाचायांनी 
तपासून दिली. त्यामुळे प्रस्तुत लोळेचे एतिहासिक महत्त्व 
लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय इतर देवी-देवतांचा 
अपमानास्पद उल्लेख कोठेही स्वामींनी केलेला नाही. 
याही लोळेत तो नाहो. डॉ. ढरंना तो काठे दिसला? 
दुसरे असे को, वबिठ्ठलोपासकांनाही निंद्य ठरविण्याचा 
दुष्ट अट्टाहास तरी डॉ. ढेरेंना कोठे दिसून आला? 
ज्याच्या नावे भडखंबा उभारला त्या विठ्ठलाच्या पुत्रांनी 
आपल्या माता-पित्याचो म्हणजे विठुल-रुक्मिणोची नावे 
गोवून पदे रचली. अर्थात हा उल्लेख 'लीळार्चारत्रा'तील 
प्रस्तुत लीळेत नाही, परंतु डो. कोलते यांनो तळटिपेत 
दिलेल्या अन्य पाठातील लीळेत आलेला आहे. परंतु 
यातील विठ्ठल-रुक्मिणी ही नावे ज्ञानदेवांच्या माता- 
पित्याची होत, असे म्हणण्याचे कारण काय? वीरगती 
प्राप्त झालेल्या विठ्ठलाच्या पत्नीचे नाव रुक्मिणी नसेल 
कशावरून? आणि विशेष म्हणजे 'बाप रखुमादेबीवर' 
म्हणणाऱ्या ज्ञानेश्वरांचे आगमनच स्वामींच्या जाण्यानंतर 
झालेले आहे. तेव्हा स्वामींच्या नंतर आलेल्या ज्ञानदेवांच्या 
अभंगातील नाममुद्रा स्वामी त्यापूर्वीच कशी वापरणार ? 
डॉ. ढेरे यांचा हा बादरायण संबंध कोणत्या कसोटीवर 
टिकणार आहे? विठ्ठलाविषयी किंवा संत ज्ञानदेवांविषयी 
आपल्या अनुयायांच्या मनात 'निंदाभाव' निर्माण करण्याचे 
कारण तरी काय? असा निंदाभाव निर्माण करण्याचे 
आणखी दुसरे उदाहरण डॉं. ढेरे यांना 'लोळाचरित्रा त 
किंवा इतर महानुभाव वाडुममयात आढळले का ? 
“महानुभाव वाडूममयात विठठल आणि विठ्ठलभक्त यांच्या 
निंदेच्या अनेक खोट्या कथा आढळून येतात”, असेही 
डॉ. ढेर लिहितात.“ मग त्यांनी त्याचे सबळ पुरावे का 
दिले नाहोत. संशोधन म्हणजे हवेतल्या गप्पा होत नाहीत, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 
त्याला पुरावे हवे असतात. 'निदाभाव'च निर्माण 
करावयाचा होता, तर तो आणखोही वेगवेगळ्या पद्धतोंनी 
करता आला असता. तसे एक तरी उदाहरण डॉ. ढेरे 
यांनी दाखवावे आणि विशेष म्हणजे कोणत्याही देवी- 
देवतांचा उपमर्द हा स्वत: स्वामीनीच सहन केला नाही, 
हे डॉ. ढेरे लक्षात का घेत नाहीत? 

मुख्य म्हणजे डॉ. रा. चि. ढेरे यांच्या मते “ श्रोकृष्ण 
हेच महानुभाव संप्रदायाचेही आराध्य देवत असल्यामुळ, 
बिठ्ठल हा श्रीकृष्णाचा अनतार ठरला , तर 
महानुभावीयांनाही तो उपासनेचा विषय मानावा लागेल, 
हो या प्रश्‍नामागील बोच आहे. "* विठ्ठल हा श्रीकृष्णाचा 
अवतार मानाबा लागेल म्हणजे काय? श्रोकृष्ण हे भारतीय 
संस्कृतीचेच आराध्य दैवत आहे. त्यामुळे भारतीय 
संस्कृतीतील अनेक दैवतांवर श्रीकृष्णाचा हेत्वारोप झालेला 
आहे. म्हणून काय त्या सर्व देवतांना श्रीकृष्ण मानणार 
काय? आणि असे मानून अवतार सिद्ध होतो का > 
विठ्ठलावरदेखील श्रीकृष्णाचा हेत्वारांप केलेला आहे. 
सावळी मूर्ती, रुक्मिणी पत्नी त्याचेच द्योतक आहे. 
श्रीकृष्ण हे जगप्रसिद्ध दैवत असल्याने असे हेत्वाराप 
करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु महानुभाबांची भूमिकाच 
मुळात वेगळी आहे. परमेश्वर आणि देवता यांचे स्वतंत्र 
अस्तित्व महानुभावांनी स्पष्ट केलेले आहे. तोनमुखो 
दत्तसुद्धा महानुभावांनी स्वीकारला नाही. त्यासंबंधीचा 
'निंदाभाव'ही कोठे व्यक्‍त केलेला नाहो. अर्थात कोणत्याही 
जगप्रसिद्ध दैवताचा आपल्या देवतावर हेत्वारोप करणे 
हा लोकश्रद्धेचाच भाग आहे. विठ्ठलाच्या संदर्भातही तेच 
झाले आहे. कारण कोणत्याही पुराणादी ग्रंथांत विठठल 
हा श्रीकृष्ण असल्याची नोंद आलेली नाही आणि डॉं. 
ढेरे तरी विठ्ठल हा श्रीकृष्णाचा अवतार असल्याचे सिद्ध 
करू शकले का? श्रीकृष्ण आणि त्याची श्रोमद्भगवदगीता 
जगाच्या पाठीवर सर्वत्र पोचली. महानुभाव भारतभर 
पसरले. तसा विठठल देशभर का पसरला नाहो ? श्रीकृष्ण 
भारतीय संस्कृतीचे आराध्य देवत ठरले. म्हणून इतर 
देवी-देवतांवर त्याचा हेत्वारोप झालेला आहे. अनेक 
लोकगीतांमधून विठ्ठलावर श्रीकृष्णाचा हेत्वारोप झालेला 
आहे. तो लोकसमूहाचा आविष्कार आहे. भागवतधर्माचा 
प्रभाव मराठी लोकसंस्कृतीवर कसा होता, याचे प्रस्तुत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृ॒त 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


लीळा हे उदाहरण ठरावे. विडल हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध 
लोकदैवत. लोकसमूहाने या खडखांबूलाचे अस्तित्व 
स्वीकारले, आणि विठ्ठल ही खऱ्या अर्थाने लोकदेवता 
झाली. “लीळाचरित्रा'तील बिडुलाचा उल्लेख या अर्थाचाच 
द्योतक आहे. संशोधकांनी पुरेशा गांभीर्याने संशोधन 
केले नाही, तर अनेक चुकोचे संदर्भ समाजापर्यंत पोचू 
शकतात. 

महानुभाव संप्रदायाविषयी असे अनेक चुकीचे समज 
संशोधकांनी निर्माण केल्याचे दिसून येतात. उदाहरणार्थ, 
डॉ. मधुकर वाकोडेंचे हे विधान पहा. ते लिहितात, 
“तत्त्वज्ञान, आचारधर्म आणि सामाजिक क्षेत्रांत अत्यंत 
बंडखोर असलेले म. चक्रधर पंथीय प्रसाराकरिता मात्र 
लोकधारणा व लोकतत्त्वांचा आश्रय घेताना दिसतात 
आणि तत्कालीन लोकमानसाचा विचार करता त्यांनी 
वापरलेले तंत्र प्रभावीसुद्धा ठरले. "* तत्त्वज्ञान, आचारधर्म 
आणि सामजिक क्षेत्रातील त्यांची भूमिका ही अत्यंत 
बंडखोर आहे, यात शंकाच नाही. लोकभाषेला धर्मभाषेचे 
स्थान देणारे पहिले बंडखोर श्रीचक्रधरच ठरलेत. परंतु 
यामागे त्यांची कोठेही पंथीय प्रसाराची भावना नव्हती. 
महानुभाव संप्रदाय हा बुद्धिप्रामाण्यबादी असल्याने, तो 
केवळ भावनेच्या आहारी जाणारा संप्रदाय नाही. म्हणूनच 
महानुभावांकडे येणारा वर्गही बुद्धीच्या कसोटीवर येत 
होता. आपण सर्वज्ञानसंपञ्न आहोत, असे वाटणाऱ्या 
म्हाइंभटांनादेखील स्वामीशी चर्चा झाल्यावर आपण अपूर्ण 
असल्याची जाणीव झाली. त्या वेळचा विद्वान पंडित हा 
सर्वज्ञांच्या तत्त्वज्ञानाकडे आपोआपच आकर्षित होत होता. 
त्यासाठी त्यांना कोठेही पंथप्रचाराची भूमिका घ्यावी लागली 
नाही आणि विशेष म्हणजे पंडित वर्ग हा प्रचाराने आकर्षित 
होत नसतो; तो केवळ ज्ञानाने आकर्षित होत असतो. 
सर्वज्ञ समाजातील सर्व स्तरांत वावरत होते, त्यामुळे 
त्यांना मानवी जीवनाचे अनेक पैलू माहीत होते. त्यात 
लोकधारणांपासून लोकतत्त्वांपयंत सारेच आले; पण 
त्याचा त्यांनी पंथप्रचारासाठी कोठेही वापर केला असे 
नाही. तसे असते तर डॉ. वाकोडेंनासुद्धा आपली भूमिका 
स्पष्ट करण्याकरिता काही उदाहरणे देता आली असती. 

सर्वज्ञांचा लोकजीवनातील वावर तितकाच महत्त्वाचा 
ठरला. त्यामुळे समाजातील अनेक पैलू त्यांना न्याहाळता 


अनक्रमणिका 


२५ 


आलेत. सामाजिक विषमता हा त्यांतीलच एक महत्त्वाचा 
घटक ठरला. स्त्री-पुरुष समानतेचा महामंत्र देणाऱ्या 
सर्वज्ञांनी सर्वच स्तरांवरची सामाजिक विषमताही 
नाकारली. चातुवर्ण्यव्यबस्था ही यादवकाळातही प्रबळ 
होती. परंतु सर्वज्ञांनी आपल्या सर्व परिवाराला चातुर्वर्ण्य 
नाकारण्यासंबंधीची दोक्षा दिली. घर निवडीत भिक्षा करू 
नये, चारही वणांच्या घरी भिक्षा कराबी, असे त्यांनी 
सर्व परिवारालाच सांगितले होते, आणि परिवारही आज्ञेचे 
पालन करीत होता. एकदा परसनाएकासोबत द्वारावतीला 
जा असे स्वामींनी मार्कंडाला सांगितले त्यावर मार्कडाचे 
उत्तर, “जी जी : वाटे भौक्षा नाहो : ब्राह्मणाचे गांव 
नाहीं” सर्वज्ञे म्हणीतलें : “याचाही भगवा करा" (उत्तरार्ध 
२२७) आणि मग मार्कंडाने संन्यास घेतला. यावर भाष्य 
करताना डो. सुमन बेलबलकर लिहितात, “.... परंतु 
संन्यास घेतल्याशिवाय चातुर्वर्ण्यातील भिक्षा चालणार 
नाही. अशा स्थितीत ज्या मार्गावर ब्राह्मणांची घरे असण्याची 
शक्‍यता कमी त्या मार्गाची यात्रा करण्यापूवी चक्रधर 
यात्रेकरूला संन्यास घ्यायला लावत. ..... चक्रधरांचे 
ब्राह्मण शिष्य केवळ ब्राह्मणां घरी भिक्षा करीत असत. 
जिथे ब्राह्मणांची घरे नाहीत तिथे कोरान्न भिक्षा मागत. 
संन्यास घेतल्यानंतर मात्र 'चातुवर्ण्य चरेद्‌ भैक्ष्यम' हा 
त्यांचा दंडक होता.”* याचा अर्थ स्वामीना 'चातुर्वर्ण्य 
चरेद भैक्ष्यम्‌'' हा आचार फक्त संन्याशांपुरताच अपेक्षित 
होता का? डॉ. बेलबलकरांना यामागील सूत्रच नेमके 
कळाले नाही. एकदा स्वामींनी आउसांना विचारले, “नाएका 
(आउसा) : अनो नीका कीं मार्कंड नीका>” “जी जी : 
स्वामी जगंनाथा : अनो निका नव्हे : तो चातुर्वणी भिक्षा 
करी : मार्कंडु निका :” सर्वज्ञे म्हणीतलें : “ढोरे राखा 
हो नाएका : एथिचेया दरीसनाचीया चाडा ब्रम्हण्यांचें 
सर्वस्व सौखासुत्र सांडिले तो अनो ओखटा? मां मार्कंडु 
चांग?” (उत्तरार्ध २४५) म्हणजे ज्याने ब्राह्मणत्वाचा 
त्याग केला तो अनो चांगला नाही आणि ब्राह्मणत्व 
पाळणारा मार्कंड मात्र चांगला. यावरून ब्राह्मणत्ब 
पाळणाऱ्या मार्कडाबद्दल स्वामी नाराज असल्याचे दिसून 
येते. परसनाएकासोबत जाताना जेव्हा भिक्षेचा प्रश्‍न मार्कड 
उपस्थित करतो, तेव्हा स्वामी “याचाही भगवा करा” 
म्हणजे याला आता संन्यास द्या, त्याशिबाय तो 


०-2. 
ज्र डु र क): 


-करखगघरचि्ठज्चज' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२६ 


'सिखासुत्राचा' त्याग करणार नाही, म्हणजे त्याशिवाय 
ब्राह्मणत्व सोडणार नाहो, असा त्याचा अर्थ आह. याचा 
अर्थ संन्यास घेतल्याशिवाय चारही वणांच्या घरो भिक्षा 
मागता येत नाही, असा नाही. स्वामींना सबंध समाजातीलच 
चातुर्वर्ण्यव्यवस्था नको होतो. डॉ. बेलबलकरांनी केलेल्या 
भाष्याचा अर्थ फक्त संन्याशांनी चातुर्वर्ण्य टाळावा आणि 
इतरांनी पाळावा, असा होतो. स्वामोना असे कोठेच 
अपेक्षित नाही. स्वामोचे शिष्य फक्त ब्राह्मणांघरी भिक्षा 
करीत असत हा अनोखा शोध तरी डॉ. बेलवलकरांनी 
कोठून लावला? इतक्या स्पष्टपणे चातुर्वर्ण्यांला विरोध 
करणाऱ्या स्वामींबद्दल किंवा त्यांच्या शिष्याबद्दल असे 
लेखन करणे म्हणजे स्वामींची भूमिकाच समजली 
नसल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. आयुष्यभर चातुर्वर्ण्य 
पाळणाऱ्या शिष्यांना स्वामी चातु्वर्ण्यापासून परावृत्त 
करीत होते. स्वामोंनी सांगितल्यावर आउसांनाही ते 
कळाले आणि आपले ब्राह्मणत्व विसरण्यासाठी मार्कडानेही 
संन्यास घेतला. कोणत्याही साहित्याचे संशोधन करीत 
असताना, आणि त्यातही विशेषत: मध्ययुगीन साहित्याचे 
संशोधन करीत असताना, त्याचे सर्व पैलू नीटपणे लक्षात 
घेण्याची गरज असते. 

चातुर्बर्ण्यव्यबस्थेबरोबरच यादवकालीन रूढी, 
व्रतवैकल्ये यांचे संदर्भही 'लीळाचरित्रा'त आलेले आहेत. 
या काळात ब्राह्मणवर्ग षट्कर्म करण्याला अधिक महत्त्व 
देत असायचा. स्वामोंनी एका ब्राह्मणाला स्तिती दिली 
असता, तो षट्कर्म करणारा ब्राह्मण घरी आल्यावर 
आपले कर्म विसरू लागला. नातेवाइकांनी पुन्हा 
स्वामींजबळ जाऊन विनवणी केल्यास तू पूर्ववत होशील 
असे सांगितल्यावर त्याने स्वामींना प्रार्थना केलीं. त्यावर 
“सर्वज्ञे म्हणीतलें : “भटो : काहीं असुख होत असे? : 
“ना जी : असुख तरि काहीं नव्हे : सुखचि होत असे : 
परि हे माझे जावं :” (पूर्वार्ध ५६०-५६१) अशो विनंती 
करतो. स्तितीमुळे सुख वाटते तरी हे माझे जावे म्हणून 
तो पुन्हा प्रार्थना करतो; कारण या स्तितीपेक्षा त्याला 
त्याचे षट्कर्म महत्त्वाचे बाटतात. सवंज्ञांच्या या षट्कर्मांनाच 
विरोध होता. मुख्य म्हणजे स्वामींचा ब्राह्मणत्वालाच 
विरोंध होता. म्हणूनच इंद्रोबांना “तुम्हासि काइ 
टीळेयाजानिवेयाबोन भोौक्षा नैए” (पूर्वार्ध २२२) असा 


अनक्रमणिका 


नवधारत। म॑ २०१५ 


प्रश्‍न सर्वज्ञांनी विचारला होता आणि एवढेच नव्हे तर 
टोळा, जाणिंबे पुरायला सांगितले. नाथोबांनी ते पुरले, 
म्हणजेच टिळा आणि जानव्याचाच त्यांनी त्याग केला. 
ब्रतवेकल्याचाच एक भाग असलेल्या उपवासाला 
एकूण भारतीय संस्कृतीतच महत्त्वाचे स्थान आहे. 
गोकुळाष्टमीचा उपवास असो को एकादशीचे प्रत असो, 
ते तितक्‍याच आत्मीयतेने केले जायचे. एकादशीच्या दिवशी 
तर पुरुष जागरणासाठी देवळात जात (पूर्वार्ध ४३.) 
मासोपवास म्हणजे महिनाभर उपवास करण्याची पद्धती 
होती आणि हा खडतर उपवास प्रामुख्याने स्त्रियाच करीत. 
लोळाचरित्रात अनेक ठिकाणी मासोपवासाचे संदर्भ येतात. 
(उदाहरणार्थ, पूर्वार्ध लीळा ३८५, उत्तरार्ध लीळा १२३ ी 
१६८, ४२६ इत्यादी.) स्वामींनी या उपबासांना विरोध 
केला आहे. जन्माष्टमीचा उपवास करणाऱ्या नागाइसांना 
स्वामी म्हणाले, “बाइ : देवकीए देवीसि श्रीकृष्ण जन्मले 
तै काइ तीही उपवासु केला? पेज तर्ऱ्ही प्यालीचि की :" 
(पूर्वार्ध ९५.) गोकुळाष्टमी कशी केली जायची त्याचे 
सुंदर चित्रण 'लीळाचरित्रांत आलेले आहे. ही माती 
कशाला आणली असे स्वामींनी बोणेबाइंना विचारले 
असता, बोणेबाइ म्हणतात, “बा मोन्यदेव हो : तुम्ही 
नेणा? आजि गोकुळाष्टमी : आजि श्रीकृष्ण जन्मले : 
याचा श्रीकृष्णु करूनि : नंदु : एस्बदा : बसुदेओ : 
देवको करूनि : गोकुळ कर्रून बा : फुलवबरा कोजे : 
ब्रज कोजे :” त्यावर स्वामींनी “बाइ : श्रीकृष्णु तो दोह 
मातीएचा? नंदु : एस्वदा : वसुदेओ : देवकी : तीएं काइ 
मातीएर्ची? गोकुळ काइ मातीएचें २” (पूर्वार्ध ९५) 
प्रतिप्रश्‍न करून या प्रथेला विरोध केला. एकूणच 
अध्यात्मात वाढत जाणारी ही अंधश्रद्धा त्यांनी नाकारली 
महानुभाव संप्रदाय हा अतिशय बुद्धिवादी संप्रदाय असल्याने 
भक्ती आणि अंधश्रद्धा यांत या संप्रदायाने नेहमीच अंतर 


कीक आहे. हे खरे असले, तरी यादवकालीन 


असा 


करणे, सोमवतीला पिंडप्रदान करणे (उत्तरार्ध ९९) 
गंगास्नान करणे, लोणार येथील वरजे नदोत स्नान करणेही 
पवित्र मानले जायचे, (पूर्वार्ध ४१५) तसेच तर्पण करणे 
इत्यादी विधी “लीळाचरित्रा'त आलेले असून ते 


२-१ £-2 आ 
ज्ञ डु दळ चि 


"करखगघरचि्जचज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


लोकसंस्कृतीचेच द्योतक आहेत. 

पुराण सांगण्याची परंपरा यादवकाळातही होती. 
गदोनायकासारख्या श्रीमंताच्या घरी जाऊन पुराणिक रोज 
पुराण ऐकवबीत असत (पूर्वार्ध ११५.) मंदिरांमध्येही 
पुराण सांगितले जात असायचे. पुराणांवर लोकांची विशेष 
श्रद्धा होती. पुराण ऐकूनच “गुरुवांचोनि मुंचणे नाही"ची 
प्रचिती देमाइसांना आली, आणि त्या गुरूचा शोध घेत 
घेत सर्वज्ञांकडे आल्या (पूर्वार्ध १२७.) पुराण ऐकण्यामुळेच 
महदाइसांच्या मनात अनेक प्रश्‍न निर्माण होत, आणि 
त्यांचे निरसन त्या सर्वज्ञांकडून करून घेत (लीळाचरित्र 
पृ. ७३८.) श्रीचक्रधरनिरूपित 'श्रीकृष्णचरित्रा'ची निर्मिती 
झाली, ती यातूनच. पुराण सांगणाऱ्या पुराणिकाला वृत्ती 
(मानधन) दिलो जायची. दानधर्म करणे हे या काळाचे 
वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल, ब्राह्मणभोजन घालणे, दक्षिणा 
देणे, गोदान करणे, भूदान करणे एवढेच नव्हे तर गुरुकुल 
पद्धतीने अध्यापन होत असल्याने विद्वान ब्राह्मणांना त्यांचा 
योगक्षेम नीट चालावा म्हणून पाण्याची सोय असलेली 
कसदार जमीन दानात दिली जात असे. राणी वैजाई 
करीत असलेल्या दानाचा हा वृत्तांत पहा- “जी जी : 
रायाची राणी वैजाए : जी जी : ते ब्राह्मणा वृति देति 
असे जी : सेत : घर : आंधूरण : बाज : म्हैसि : 
बटीकि : साटि आसु : ऐसी वृति देति असे जी :” 
(पूर्वार्ध १९६.) यावरून तत्कालीन दानधर्मात दिल्या 
जाणाऱ्या सर्व वस्तुंचा तपशील स्पष्ट होतो. 

धर्मप्रमाण असणाऱ्या या समाजजीवनात विविध 
विधींना जसे महत्त्व होते, तसे तंत्र-मंत्र आणि विद्यांनाही 
महत्त्व होते. उदाहरणार्थ, आगम म्हणजे तंत्रविद्या (पूर्वार्ध 
१८७), शरीराबयव पुन्हा प्राप्त करून देणारी चौरंगी 
विद्या (पूर्वार्ध २६०, उत्तरार्ध ३२५), वय रोखून धरणारी 
ब एक हजार वर्षांचे आयुष्य देणारी वयस्तंभिनी विद्या 
(पूर्वार्ध २५), प्रल्हादविद्या (पूर्वार्ध १८९), घुटिकासिद्धी 
विद्या (पूर्वार्ध ६६) इत्यादी. यादवकाळात तंत्रमंत्रादी 
विद्यांवर विशेष भर होता, असे दिसून येते. त्यासाठी 
देवतांना पाचारण करून 'यंत्रासन' रचले जायचे (उत्तरार्ध 
४७६). 

लोकसमूहमनाचाच एक लक्षणीय भाग म्हणजे 
लोकसमजुती होत. लोकसमूहाच्या आध्यात्मिक 


अनक्रमणिका 


२७ 


मानसिकतेचीच ही दुसरी बाजू म्हणावी लागेल. भूतपिशाच, 
शुभाशुभ, शकुन-अपशकुन यांसंबंधीच्या काही 
लोकसमजुती पिढ्यान्‌ पिढ्यांपासून चालत आलेल्या आहेत. 
त्या अंधश्रद्धा म्हणून नव्हे, तर लोकजीवनाचा एक 
अंगभूत घटक म्हणूनच लोकजीवनाशी तादात्म्य पावलेल्या 
आहेत. हत्येचे पातक लागल्याने पंचकोळ आचार्य म्हणजे 
पाच कुळांचा आचार्य ग्रहो होतो, आणि त्यातून सुटका 
होण्यासाठी तो सर्वज्ञांना उच्छिष्ट प्रसाद मागतो (पूर्वार्ध 
३५.) तसेच सारंगपाणीभटास दोन ग्रह लागल्याने त्यांना 
ग्रहे सारंगपाणी म्हणूनच संबोधले जायचे. भाताच्या दोन 
मुदा करून त्यांच्या अंगावरून ओवाळून फेकल्याने त्यांच्या 
अंगातील ग्रहो निघून गेला. परंतु आला त्याच रस्त्याने 
पुन्हा परत गेलात तर तेच ग्रहो पुन्हा तुमची बाट पहात 
थांबल्याचे स्वामी सारंगपाणींभटास सांगतात (पूर्वार्ध 
१११.) गळनींबा येथील निंबाच्या झाडावर असलेले ग्रहो 
तेथे माणसांना बस्तीच करू देत नव्हते. स्वामींनी त्या 
ग्रहांना तेथून घालवले (उत्तरार्ध ३११.) भूताखेतांना वश 
करण्याची शक्‍ती काहींजवळ असायची. म्हणूनच स्वामींनी 
बामदेबांना “आपणेयां काइ वैस्य?” असा प्रश्‍न 
विचारल्यावर “भूतसृष्टि' वश असंल्याचे त्यांनी सांगितले. 
स्वामींनी त्यांना दाखवायला सांगितली; परंतु वामदेवाने 
आवाहन करूनही कोणीच आले नाही. स्वामोनी बोलावले 
असता दृष्टे, सृते, डोके नसलेले, धड नसलेले, 
खिंकाळणारे, वेताळे अशी सारी भूतंसृष्टीच अवतरली. 
त्यांचे विक्राळरूप पाहून वामदेव घाबरले. खाऊ की 
गिळू करणारे, ब्रह्मांड गिळून टाकेल असे त्यांचे स्वरूप 
होते (पूर्वार्धि १३४.) डो. मधुकर वाकोडे म्हणतात 
त्याप्रमाणे, “सामान्यांच्या जीवोद्धारासाठी सामान्यजीवन 
जगणाऱ्या श्रीचक्रधरांच्या चरित्रातील काही घटना 
लोकमानसाने अद्‌भुताच्या पातळीवर अनुभवलेल्या 
आहेत.”"* | 
शकुन-अपशकुनाच्या कल्पनाही यातूनच वाढीला 
लागल्या असाव्यात. एकदा महादेवराय राजा स्वामींच्या 
दर्शनाला निघाला असता, “पाटाचा हाति सरला : अपसगुणु 
जाला : म्हणौनि राहीला :” (पूर्वार्ध २२६.) राखेच्या 
ढिगाऱ्यातून स्वामी बाहेर आले तेव्हा “उकरडा माणुस 
बीयाला : गावांसि अरौष्ट उठिले : आतां सांतीक करुं 


स्कल. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ट 
या :” म्हणून सगळ्या गावाने मिळून सडासंमार्जन 
केले, होम केला आणि गावजेवण दिले (पूर्वार्ध ७०.) 
अशा प्रकारचे अरिष्ट येऊ नये म्हणून नवस करण्याची 
पद्धती तर होतोच, परंतु पुत्रप्राप्तीसाठीही नबससायास 
केले जात असावचे. सत्पुरुषाच्या ठिकाणी नवस केल्यास 
आपल्याला पुत्र होईल, अशीही भावना या समाजात 
होती. ओरंगळचा (आंध्रप्रदेश) मालु (मल्ल) तर “जरि 
मज पुत्रु होईल तरि मी गोसाबीयांचा ठाईं पांचां सहस््रां 
सोनेयांची पुजा करीन :” (पूर्वार्ध ३०) असा मनोमन 
नवस करतो. आपल्याला सात मुली असल्याची, पर्यायाने 
पुत्रप्राप्ती नसल्याची भावना भुतानंद व्यक्‍त करतो (उत्तरार्ध 
४७८.) एका ठाक्राने तर पुत्रप्राप्ती नसल्याने आपल्या 
दोन्ही पत्नींना स्वामींकडे पाठविले होते. स्वामींनी त्या 
दोघींनाही परत पाठविले, तेव्हा ठाकूराने स्वत: येऊन 
आपल्याला पुत्रप्राप्ती नसल्याचे दुःख स्वामीजवळ व्यक्‍त 
केले. स्वामींनी त्याला पुत्रप्राप्ती होईल असा आशीर्वाद 
दिला (पूर्वार्ध ६३.) 

या सर्व विवेचनावरून यादवकाळातही पुरुषप्रधान 
संस्कृती असल्याचे दिसून येते. पुत्रप्राप्ती हा कुटुंबाच्या 
दृष्टीने आनंदाचा सोहळा असायचा आणि पुत्रप्राप्ती झाली 
नाही, तर पुरुषांना बहुपत्नीकत्वाची परवानगी होती. 
स्त्रियांना मात्र पुनर्विवाहाचा अधिकार नव्हता. विधवा 
स्त्रियांना समाजात मानाचे स्थान नसायचेच. उलट त्यांनी 
उपासतापास, व्रतवैकल्ये करीत कडक ब्रह्मचर्याचे पालन 
करायचे. त्यांना स्वयंपाकघरात वाबरायलादेखील मनाई 
असायची. त्यांच्या हातचे अन्नसुद्धा अपवित्र समजले 
जायचे. “लोळाचरित्रात'त सर्वज्ञांच्या परिवारात अशा 
अनेक स्त्रियांना न्याय्य हक्क मिळाला होता. सर्वज्ञांचा 
सहवास हा त्यांना माहेरपेक्षाही हक्काचा वाटत होता. 
स्त्रियांच्या दुःखाची व त्यांच्या सामाजिक हक्काची जाणीव 
'लीळाचरित्रा'त पहावयास मिळते. स्त्री-पुरुष समानतेचे 
सूत्र हे सर्वप्रथम श्रोचक्रधरस्वामीनीच मांडले, म्हणून 
त्यांच्या परिवारात स्त्री-पुरुषांना समान तत्त्वानेच वागवले 
जात होते. समाजातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या 'सामान्य 
स्त्रीला देखील स्वामींबद्दल आत्मीयता होती, ती यामुळेच. 
यादवकालीन अन्य कोणत्याही ग्रंथात स्त्रियांबद्दलची ही 
कणव दिसून येत नाही. म्हणूनच डो. सुमन बेलबलकर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 
म्हणतात त्याप्रमाणे, “जिकडे कोणाचे लक्षही गेले नव्हते 
अशा स्त्रीच्या दुःखाच्या किती परी या महात्म्याने 
संवेदनशीलतेने जाणल्या होत्या, हे पाहून आश्‍चर्य 
वाटते.” हे अगदीच खरे आहे. नुसती स्त्रियांच्या दुःखाची 
आणि त्यांच्या हक्काची त्यांनी फक्त दखल घतली असे 
नाही, तर परंपरेने नाकारलेला धर्माचा अधिकार त्यांना 
मिळवून दिला. मध्ययुगीन काळात स्त्रियांच्या संदर्भातील 
क्रांतीचे हे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल. 

“लीळाचरित्र' हा ग्रंथ असा सर्वच दृष्टीने व्यापक 
आहे. लौकिकापासून-अलोकिकापर्यंत अनेक संदर्भ यात 
पाहवयास मिळतात. अध्यात्म हा त्याचा पाया असला, 
तरी समाजातील विविध घटकांचा त्यात समावेश झाल्याने 
त्याची व्यापकता अधिक वाढली आहे. म्हणूनच 
अध्यात्मापासून ते विविध व्यवसाय करणाऱ्या समाजातील 
सर्व घटकांचे चित्रण 'लीळाचरित्रा 'त येते. समाजातील 
विविध लोकाविष्कारांचे उल्लेख *लीळाचरित्रा'त आलेले 
आहेत. उदाहरणार्थ, पहाटेच्या वेळी देवाची करुणा भाकीत 
फिरणारा 'पांगुळ' (उत्तरार्ध ३ ५), वासुदेबासारखाच 
असणारा व शीघ्रकवित्व करणारा 'भगत' (पूर्वार्ध ४१८), 
देवीच्या मंदिरात गोंधळ घालणारा 'गोंधळी' (उत्तरार्ध 
२४२) इत्यादी. दोरीबरून चालण्याची कला हो 
यादवकाळात होती. सर्वज्ञांनी 'बतेच्या दृष्टांता'त त्याचा 
योग्य तो बापर केलेला आहे. 'लीळाचरित्रा'त सूत्रांच्या 

| आलेल्या दृष्टान्तकथाही लोकसंस्कृतीचा 
एक सुदर आविष्कार ठरल्या आहेत. 

सर्वज्ञ श्रीचक्रधरांचा बावर समाजातील सर्व स्तरांत 
असल्याने यादवकालीन लोकसंस्कृतीचे एक समृद्ध असे 
प्रतिबिंब 'लीळाचरित्रा त उमटलेले आहे. 'लीळाचरित्र' 
हा मयी चरित्रग्रंथ असला, तरी तो 
एक भाष्यकार म्हणावा 
ककी त्यात केवळ चित्रण नाही; तर लोकरूढी, 
, लोकसंकेतांचा अन्वयार्थ आहे आणि म्हणूनच 
हा ग्रंथ म्हणजे मराठी भाषा, 


साहित्य आणि संस्कृतीच्या इतिहासातील एक सुबर्णपान 
ठरला आहे. 


संदर्भ आणि टिपा 


१. लीळाचरित्रातील समाजदर्शन, सुमन बेलवलकर, 


दट, 
क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लीळाचरित्रातील लोकसंस्कृती : काही संदर्भ 


पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००९, पृष्ठ क्रमांक ३४. 
२. आमची संस्कृती, इरावती कर्वे, देशमुख आणि 
कंपनी, पुणे, पुनर्मुद्रण २०१०, पृष्ठ क्रमांक ९. 

३. लोकधाटीच्या बहिवाटी, डॉ. मधुकर वाकोडे, स्वरूप 
प्रकाशन, औरंगाबाद, २००५, पृष्ठ क्रमांक ११. 

४. स्मृतिस्थळ, संपादक- डॉ. रमेश आवलगांवकर, 
चंद्रकला प्रकाशन, पुणे, १९९९, स्मृती क्रमांक ४७. 
५. लीळाचरित्र, संपादक- डॉ. वि. भि. कोलते, महाराष्ट्र 
' राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ, मुंबई, द्वितीयावृती, १९८२, 
लीळा क्रमांक पूर्वार्ध ११६. प्रस्तुत शोधलेखात 
लोळाचरित्रातील आलेले संदर्भ याच प्रतीतून वापरलेले 
आहे. म्हणून जेथे लीळेचा संदर्भ आला असेल तेथे 
कंसात फक्त लीळा क्रमांकाचाच उल्लेख केलेला आहे. 
६. स्थानपोथी : एक पुरातत्त्वीय अभ्यास (यादवकालीन 
महाराष्ट्र), डो. अरुणचंद्र शं. पाठक, महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, २०१३, पृष्ठे 
१२९ ते १४८. 

७. लोकसंस्कृतीचा अंत:प्रबाह, डॉ. शरद व्यवहारे, 


२९ 


प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, १९९९, पृष्ठ क्रमांक १९. 

८. लोकधाटीच्या बहिवाटी, डॉ. मधुकर बाकोडे, स्वरूप 
प्रकाशन, औरंगाबाद, २००५, पृष्ठे १६-१७. 

९, प्राचीन मराठी वाडूमयातील लोकतत्त्व, डॉ. अमिता 
मुजुमदार, सविता प्रकाशन, औरंगाबाद, १९८८, पृष्ठ 
क्रमांक २०९. 

१०. श्रीविठ्ठल : एक महासमन्वय, डॉ. रा. चिं. ढेरे, 
पद्‌मगंधा प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती २००५, पृष्ठ क्रमांक 
१६७. | 

११. तत्रैव, पृष्ठ क्रमांक १७५. 

१२. तत्रेब, पृष्ठ क्रमांक १६५. 

१३. लोकधाटीच्या वहिवाटी, डॉ. मधुकर वाकोडे, स्वरूप 
प्रकाशन, औरंगाबाद, २००५, पृष्ठ क्रमांक २०. 

१४. लीळाचरित्रातील समाजदर्शन, सुमन बेलवलकर, 
पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००९, पृष्ठ क्रमांक ११६. 
१५. लोकधाटीच्या वहिवाटी, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्र. ११. 
१६. लीळाचरित्रातील समाजदर्शन, पूर्वोक्त, पृ. क्र.२१८. 


९४९४९४. 


सर्व धर्म अध्ययन केंद्र 
बोद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार 
प. ल. वैद्य 
(या विषयावरील एका मौलिक परंतु दुर्मिळ ग्रंथाचे पुनर्मुद्रण. किंमत रू. ५0.00) 
धर्मश्रद्धा : एक पुनर्विचार 


दि. के. बेडेकर 
(आवृत्ती दुसरी; पृष्ठे ६४--८; किंमत रू. ३0.00) 


सपरकासाठी फत्ता : सचिव, प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, 
३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 


अनक्रमणिका 


| 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रांतीचा जयजयकार 


सुरेश भृगुवार 

ब्रिटिशांनी भारतावर सुमारे दीडशे वष राज्य केले. ७) तडिताघाते कोसळेल का तारांचा संभार. 
ह्या प्रदीर्घ काळात प्रजेवर अतोनात जुलूम केले. या ८) कधीही तारांचा संभार. 
जुलमांविरुद्ध लढा देण्यासाठी संपूर्ण देशातून राजकोय ९) गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जाजयजयकार ! 
विचारबंत ब गुलामगिरीपूर्वीच्या विविध प्रांतांतील 
संस्थानिक व राजे यांनी एकत्र येऊन १८५७ साली १०) कुुद्ध भूक पोटात घालु द्या खुशाल थैमान. 
ब्रिटिश राजसत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारले. ब्रिटिश ११) कुरतडु द्या आतडी करू द्या रक्‍ताचे पान. 
राजसत्तेला हे सहन झाले नाही. या स्वातंत्र्ययुद्धाला १२) संहारक काली, तुज देती बळीच आव्हान. 
त्यांनी राजसत्तेविरुद्धचे बंड (१॥॥५॥॥%) असे मानून त्या १३) बलशाली मरणाहुन आहे अमुचा अभिमान. 
सर्वांना राजद्रोही ठरविले व हिंदू संस्थानिकांची संस्थाने १४) मृत्युंजय आम्ही! अम्हांला कसले कारागार ! 
एका मागोमाग खालसा केली. १५) अहो हे कसले कारागार | 

१८५७ सालापासून जे स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाले, ते १६) गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 


भारताला १९४७ मध्ये स्वतंत्र करूनच थांबले. 


कुसुमाग्रजांना क्रांतिकारकांविषयी स्नेहादर होता. साहसी १७) पदोपदी पसरून निखारे आपुल्याच हाती. 


बोरांचे त्यांना कोतुक होते. १८)  होउनिया बेहोष धावलो ध्येयपथावरती. 

'क्रांतीचा जयजयकार' ही कुसुमाग्रजांची अत्यंत १९) कधिन थांबलो विश्रांतीस्तब, पाहिले न मागे. 
गाजलेली कविता आहे. हौ कविता त्यांनी नाशिकला २०) बांधु न शकले प्रीतीचे वा कोतीचे धागे. 
१९३९ साली म्हणजे त्यांच्या बयाच्या २८ व्या वर्षी २१) एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार. 
लिहिलेलो आहे. म्हणजे पारतंत्र्य्काळातच हो कविता २२) होता पायतळी अंगार. 


लिहिली गेली. संपूर्ण देशातील तरुण ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा २३) 


्ा गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार ! 
आक्रोश आपआपल्या परीने व्यक्‍त करीत होते व काही 


साहसी बीर लढा देत होते. कुसुमाग्रजांनी आपल्या २४) श्वासांनो, जा बायूसंगे ओलांडुनि भिंत 
लेखणीद्वारे या क्रांतिकारकांच्या कामगिरीचे साभिमान २५) अन्‌ आईला कळवा अमुच्या इवयांतिल खंत 
कौतुक केले, त्यांना मानवंदना दिली. ही मानवंदना २६) सांगा वेडी तुझी मुले ही या अंधारात | 
म्हणजेच 'क्रांतीचा जयजयकार' ही कविता होय. २७) बद्ध करांनी अखेरचा तुज करिती यका 
आता कवितेकडे वळू. कवितेची शेलीवैज्ञानिक २८) तुझ्या मुक्तिचे एकच होते बेड परी अनिवार 
समीक्षा करण्यापूवी वाचकांच्या सोयीसाठी त्वरित संदर्भ २९) तयांना वेड परी अनिवार | 
(२९89 ०1९10९) म्हणून कविता पुढे देत आहे :- ३०) गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गग जयजयकार ! 
'क्रांतीचा जयजयकार ' | 
१) गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार. ३१) नाचविता ध्वज तुझा गुंतले शृंखलेत हात 
२) अन्‌ वज्रांचे छातीवरती घ्या झेलून प्रहार ! ३ेर) तुझ्या यशाचे पाड गाता गळ्यात ये तात 
३) खळखळु द्या या अदय शंखला हातापायांत. ३३) चरणांचे तव पूजन केले म्हणुनि गुन्हेगार. 
४) पोलादाची काय तमा मरणाच्या दारात? ३४) देता जीवन-अर्घ्य तुला ठरलो बेडेपीर 
५) सर्पांनो उद्दाम - आवळा कसूनिया पाश. ३५) देशिलना पण तुझ्या कुशीचा वेड्यांना ] 
६) पिचेल मनगट परी उरातिल अभंग आवेश. ३६) आई, बेड्यांना ९-0 अड ता | 
अनकेग शिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
जग म राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे बड 
संगणकीकृत 


क्रांतीचा जयजयकार 
३७) गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार ! 


३८) कशास आई, भिजविसि डोळे, उजळ तुझे 
भाल. 

३९) रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषःकाल. 

४०) सरणावरती आज आमुचो पेटताच प्रेते. 

४१) उठतिल त्या ज्वालांतुन भावी क्रांतीचे नेते. 

४२)  लोहदण्ड तब पायांमधले खळाखळा तुटणार . 

४३) आई, खळाखळा तुटणार. 

४४) गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार ! 


४५) आता कर ओंकारा, तांडब गिळावया घास. 
४६) नाचत गर्जत टाक बळींच्या गळ्यांवरी फास. 
४७) रक्‍क्तमांस लुटण्यास गिधाडे येउ देत क्रूर. 
४८) पहा मोकळे केले आता त्यासाठी ऊर. 
४९) शरिरांचा कर सुखेनेव या सुखेनैव संहार. 
५०) मरणा, सुखेनैव संहार. 
५१) गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार ! 
१.९ 

५१ ओळींची ही कविता सात कडव्यांची आहे. 
पहिल्या कडव्यात ९ ओळी असून बाकोच्या सहा कडव्यांत 
एकूण ४२ ओळी आहेत. प्रत्येक कडव्यात ७ (सात) 
ओळी आहेत. ही कविता चन्द्रकांता ह्या मात्रा-वृत्तात 
रचलेली आहे. या वृत्तात २६ मात्रा आहेत. हे वृत्त 
प्रवाही आहे. हे द्रुतगतीने चालते. वीररसात्मक कविता 
सामान्यत: या वृत्तात केली जाते. या वृत्तात जोश, 
उत्साह व काहीशी आक्रमकताही जाणवते. 'क्रांतीचा 
जयजयकार' ह्या कवितेसाठी कविवर्य कुसुमाग्रजांनी 
'चन्द्रकांता' ह्या वृत्ताची निवड केली हे यथोचित झाले. 
शब्दयोजनाही भावानुकूल झालेली आहे. 

आता कवितेत उपयोजित प्रमुख शैलीउपायांच्या 
निवडक उदाहरणांची शेलीवैज्ञानिक समीक्षा (50/॥51” 
6119515) करू. 
(एक) शब्दविवेक - (61101०९ ०1 ४/०05) 

कवितेत शब्दनिवडीला अत्यंत महत्त्व आहे. (3851 
ए९ण०05 11 ॥९ 8251 01065.) कवितेतील भावानुकूल 
नेमक्या (१५०5 1७) शब्दांच्या शोधात कवी असतात. 


अनक्रमणिका 


३१९ 


श्रेष्ठ कबींना नेमके शब्द सहज सुचतात. उचित 
शब्दयोजनेतूनच कबीचो शेलो प्रकट होत असते. यांची 
शब्दांवर हुकमत असते. त्यांना 'शब्दप्रभु' म्हणतात. 
त्यांना शब्दसृष्टीचे ईश्वर म्हणून मान्यता मिळते. 

शब्दविवेक ह्या शेलीउपायांतर्गत पुढील शब्दजाती 
येतात. :- 
१) विशेषणे, २) क्रियाविशेषणे, ३) क्रियापदे, ४) शब्दलोप 
इत्यादी. 
१) विशेषणे - सामान्यतः कवितेत विशेषणांचा अधिक 
वापर करण्याकडे बहुतेक कवोंची प्रवृत्ती असते. काही 
कवी तर विशेषणांची अनावश्यक गर्दी करतात. समर्पक 
व नेमको विशेषणे योजण्यात श्रेष्ठ कवींचा कल असतो. 
ह्या योजनेतून कवीची शेलीच प्रकट होते. 

प्रस्तुत कवितेत कुसुमाग्रजांनी पुढील सहा विशेषणे 
योजिली आहेत :- 
१) अदय, २) उद्दाम, ३) क्रुद्ध, ४) बलशाली, ५) बद्ध, 
६) क्रुर. 

यांपैकी निवडक दोन उदाहरणांची शेलोवैज्ञानिक 
चर्चा करू :- 


* १) अदय - हे विशेषण तिसऱ्या ओळीत असून ते 


शृंखला या नामाचे आहे. या विशेषणाऐबजी 'निर्दय' हे 
बिशेषण अधिक प्रचलित असल्यामुळे 'अदय' च्या स्थानी 
कुणाला कदाचित ठेवावेसे वाटेल. परंतु त्यासाठी अन्य 
शब्दांच्या स्थानांत बदल करावा लागेल. कारण 'अदय' 
हे विशेषण तीन मात्रांचे आहे तर 'निर्दय' ह्या शब्दांत 
चार मात्रा आहेत. 'चन्द्रकांता' हे मात्रावृत्त असल्याने 
मात्रांचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. अर्थातच 'अदय' 
च्या स्थानी 'निर्दय' हे विशेषण बसू शकत नाही. 'अदय' 
या विशेषणाची केलेली निवड यथोचित आहे. कवीने हा 
नवीन शब्द स्वतः निर्माण केलेला आहे. 

शिवाय 'निर्दय' हे विशेषण 'अदय' च्या तुलनेत 
कठोर व कर्णकटू वाटते. 'निर्दय' ह्या शब्दात दयाहीनतेची 
पराकाष्ठा अंतर्भूत आहे. 

'अदय' हे 'शुंखला' शब्दाचे विशेषण आहे. ह्या 
शुंखला तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या राजबंद्यांच्या हातापायांत 
जखडलेल्या आहेत. राजबंद्यांचे व्यवहार शुंखलाबद्ध 
हातापायांनी होताना शुंखलांचा नाद होणारच. शुंखलांमुळे 


5-2 
ज्ञ डा ळा 


"कखगघरचि्ठजचज' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३२ 


हातांची हालचाल हळू होईल. त्यामुळे शुंखलांचा होणारा 
नाद सौम्य राहील. ह्या सौम्य नादामुळे राजबंद्यांना होणारे 
कष्ट काहीसे सुसह्य होतील. (“गाण्याने श्रम वाटतात. 
हलके हेही नसे थोडके” -केशवसुत) 

बेचाळिसाव्या ओळीत लोहदंड हा शब्द वापरलेला 
आहे. ह्या सहाव्या कडव्याचा प्रारंभ “कशास आई 
भिजविसी डोळे, उजळ तुझे भाल” ह्या ओळीने होतो 
आणि शेबट “लोहदण्ड तब पायांमधले खळाखळा 
तुटणार” ओळीने होतो. पारतंत्र्यात दीड शतक खितपत 
पडलेल्या मायभूमीला उज्ज्वल भवितव्याची जाणीव देत 
पायातील लोहदण्ड खळाखळा तुटतील, असा सुखद 
दिलासा राजबंदी देत आहेत. लोहदण्ड अत्यंत जड 
असतील म्हणून ते तोडताना खळाखळा तुटतील. शृंखलांचे 
वजन त्या मानाने बरेच हलके असेल म्हणून कबीने 
'खळखलळु द्या' हे शब्द वापरले आहेत. 

शृंखला खळखळतात, तर लोहदण्ड खळाखळा 
तुटतात. कुसुमाग्रजांनी योग्य जागी योग्य शब्द वापरून 
आपले शब्दकोौशल्य प्रकट केले आहे. 'शब्दविवेक' ह्या 
शैली-उपायाचे (50/11512 19९५1८6) सौंदर्य उलगडून 
दाखविले आहे. 

तात्पर्य, शुंखलेच्या संदर्भात 'अदय' या शब्दाची 
योजना समर्थनीय ठरते. 
२) क्रुद्ध :- हे भूक या नामाचे विशेषण आहे. (ओळ 
क्र. १०) कारावासात राजबंद्यांना मिळणारे अन्न सहसा 
रुचकर व स्वादिष्ट नसतेच. ते जाडेभरडे व बेचव 
असते. त्यामुळे राजबंद्यांची अन्नाबरची वासनाच मरते. 
उपासमार होत असल्याने पोटात भुकेचा डोंब उसळत 
असेल. भुकेमुळे ब्रिटिश सरकारविरुद्ध राजबंद्यांचा 
क्रोधाग्नी भडकत असेल. हे लक्षात घेऊन कवीने 'क्रुद्ध' 


नवधारत। मे २०१५ 


या दोन्ही भूकांमुळे त्यांची उपासमारच होत आहे. तरीही 
राजबंदी म्हणतात, 

“क्रुद्ध भूक पोटात घालु द्या खुशाल थेमान | 

कुरतडु द्या आतडी करू द्या रक्‍ताचे पान” । 

डोक्यात स्वातंत्र्याची भूक व पोटात अन्नाची भूक. 
अशा त्यांच्या दयनीय अवस्थेचे वर्णन 'क्रुद्ध भूक' या 
दोन शब्दांत सामावले आहे. येथे 'क्रुद्ध' हे विशेषण 
एकूण परिस्थिती पाहता अगदी समर्पक आहे. 'क्रुद्ध' या 
विशेषणाने राजबंद्याची कष्टद व दु:खद अवस्था सूचित 
होते. 

परंतु देशस्वातंत्र्याचे वेड डोक्यात घेऊन लढणाऱ्या 
क्रांतिकारकांचे एकच ध्येय असते, एकच भूक असते- 
देशस्वातंत्र्याची ! ध्येयपूर्तीसाठी वाटेलं ती किंमत मोजायला 
व प्रसंगी प्राणार्पण करायला त्यांची सहर्ष तयारी असते. 

कुसुमाग्रजांनी समर्पक व नेमके (॥०७( 1151) 
विशेषण घालून त्या विशेषणाची अर्थव्याप्ती निर्देशित 
केलेली आहे. 

तात्पर्य, योग्य जागी योग्य शब्द ठेवून कबीने आपले 
शब्दविवेककौशल्य पुन्हा एकदा प्रकट केलेले आहे. 
क्रियाविशेषण 


“आता कर ओंकारा, तांडव गिळावया घास” (ओळ 
क्र.-४५) 

'आता' या कालदर्शक क्रियाविशेषणाने वरील 
ओळीची सुरुवात झालेली आहे. येथे 'आता कर' हे 
शब्द (म्हणजे क्रियाविशेषण व क्रियापद) ओंकाराला 
संबोधून कृतिप्रवृत्त करण्यासाठी कर्त्याच्या पूबी ओळीच्या 
आरंभी टाकलेले आहे. येथे क्रमबिपर्यय हा शेलोउपाय 
आहे. (याविषयी पुढे विवेचन येईल. ) 'ओंकारा आता 
कर...' च्या ऐबजी “आता कर ओऔंकारा" ही मांडणी 


भूक असा शब्दप्रयोग केलेला आहे. वरील १० व्या अधिक प्रभावी असून यामुळे राजबंद्यांची कृती 
ओळींवरून भूक म्हणजे पोटाची भूक हा विचार सामान्यतः करण्याची घाईसुद्धा दिसून येते. ओंकाराने डबी 
वाचकांच्या मनांत येईल. परंतु सूक्ष्मपणे विचार केल्यास तांडवनृत्य करावे. क्रियापद कर्त्याच्या पूर्वी आल्याने अविलंबे 
देशभक्त राजबंद्याच्या मनांत राष्ट्रस्वातंत्र्याची भूक असल्याने कृती व्हावी ही राजबंद्यांची इच्छा सूचित होते. विवेचनाच्या 
कवीला हाही अर्थ अभिप्रेत आहे. देशाला स्वतंत्र अंती विषयाचा समारोप करताना कवी आ 
करण्याच्या ध्येयाने भारलेल्या राजबंद्यांच्या मनांत पोटाच्या कालदर्शक क्रियाविशेषणाने प्रारंभ करतात वा का 
भुकेचा विचारही येत नसेल. ज्ञानेश्वरीचा शेवट करताना १८ व्या अध्यायात मन 
डोक्यांत स्वातंत्र्याची भूक व पोटात अन्नाची भूक. "योत 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास र्‍ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रांतीचा जयजयकार 
लिहिताना आरंभोचो आवी ' आता' शब्दाने सुरू केलेली 
आहे. तो ओबो अशो - 

आता विश्वात्मक दवे । एणें वाग्यज्ञे तोषावें । 

तोर्षोन मज द्यावं । पसायदान हं।। (ओ. १८.१७७२) 

ज्ञानेश्वरांनी विश्वात्मक देवाजवळ पसायदानातून 
विश्वकल्याणासाठी प्रार्थना कलेलो आहे. जगाच्या 
कल्याणाची तळमळ असणाऱ्या एका संतश्रेष्ठान 
इंश्वराजवळ हा प्रसाद मागितला. 

प्रस्तुत ओळोतून राजबंद्यांनो आंकाराजवळ ज 
मागितले आहे, ते त्यांच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीनुसार 
उचितच होते. मायभूमोला पारतंत्र्यातून मुक्‍त करण्याचे 
एकच ध्येय बाळगुन प्राणपणाने लढणाऱ्या राजबंद्यांनी 
डोळ्यादेखत आपला मृत्यू बघून मृत्यूपूवीचे अपयश 
आल्याची खंत व्यक्‍त करूनही आईला जो धोर दिला व 
“कशास आई भिजर्वास डोळे उजळ तुझे भाल । रात्रीच्या 
गर्भात उद्याचा असे उष:काल" असा दिलासा देवून 
सरणावर आज आमचो प्रेत पेटताच त्या ज्वालामधून 
भावी क्रांतीचे नेते उठतोल व आमच्याकडून अपूर्ण राहिलेले 
कार्य ते पूण करतील. “लोहदण्ड तव पायांमधले खळाखळा 
तुटणार” हे अखेरचे शब्द उच्चारून राजबंद्यांनी प्राण 
सोडले. 

ह्यानंतर “आता कर आकारा ...” हे शब्द कवीने 
राजबंद्यांच्या तोंडी घातले आहेत. अर्थात प्राण गेल्यानंतर 
राजबंदी काय विचार करत असतील ह्याची कल्पना 
करून कवोने हे सातवे कडवे लिहिलेले आहे, असे 
मला वाटते. ह्या कडव्यातील काही वाक्ये अत्यंत संतापाने, 
क्रोधाने ब हताश होऊन व्यक्‍त झाली आहेत. 

“आता” पूर्वीच्या सहा कडव्यांमध्ये राजबद्यांची 
वीरोचित उत्साहाने भरलेली उत्तुंग अशी प्रतिमा दिसून 
येते. तसेच वीरोचित शब्द त्यांच्या मुखातून बाहेर पडतात. 
“आता" ने सुरू होणाऱ्या सातव्या कडव्यात राजबंद्यांच्या 
तोंडी कवीने घातलेल्या शब्दांतून क्रोध, आक्रोश, दु:खावेग 
व हताशा जाणवते. युद्धांत पराभूत झालेल्या वीर 
योदुध्यांप्रमाणे त्यांची स्थिती झाल्याचे जाणवते. ह्या संपूर्ण 
कडव्यातून हे ओपरोधिक बोलणे आहे, हे लक्षात येते. 

“आता'पूर्वबोचो स्थितो ब नंतरची स्थिती ही दोन 


अनुक्रमणिका 


३३ 


स्थित्यंतरे. यामध्ये 'आता' हे क्रियाविशेषण महत्त्वाची 
भूमिका बजावते. 'आता' हा भावनांदोलनामधील टर्निंग 
पॉइंट आहे. 

“आता' ह्या नेमक्या क्रियाविशेषणाची योजना करून 
कवोने शेलोय सोंदर्य बाढविले आहे. 
(२) “क्रुद्ध भूक ... खुशाल थेमान” (ओ. क्र. १०) 

ह्या ओळोत 'घालू द्या' ह्या क्रियापदाचे 'खुशाल' हे 
क्रियाविशेषण आहे. राजबंदी तहानभुकेची पर्वा न करता 
- एवढेच नव्हे तर जीविताचोही तमा न बाळगता आपला 
लढा अखेरपर्यंत चालवितात. याच मनोबस्थेत त्यांच्या 
तोंडो प्रस्तुत ओळ घातली आहे. प्रस्तुत ओळीतील 
'खुशाल' हे क्रियाविशेषण अर्थगर्भ व अर्थव्याप्ती करणारेही 
आहे. आमच्या कार्यात कितीही अडचणी आल्या, कितीही 
व्यवधाने आली तरी खुशाल येवोत, आम्हाला त्याची 
फिकोर नाही. आमच्यापुढे एकच लक्ष्य, एकच ध्येय 
आहे. एकच निर्धार आहे. हे शब्द व याहूनही अधिक 
शब्द 'खुशाल' ह्या क्रियाविशेषणात अंतर्भूत आहेत. ह्या 
शब्दांतून राजबंद्यांच्या मनातील ध्येयप्रीती, ध्येयनिष्ठा, 
स्वाभिमान, आत्मविश्वास व जिद्द इत्यादी भाबोर्मी 
उचंबळून आलेल्या आहेत. 'खुशाल' ह्या एका साध्या 
क्रियाविशेषणातून राजबंद्यांच्या जुझारू व्यक्तिमत्त्वाचे 
सर्व पैलू प्रकाशित झालेले आहेत. 

अर्थात ह्या शब्दाची योजना करण्यात कुसुमाग्रजांचे 
शेलीय सामर्थ्य प्रकट झालेले आहे. 'आता' ब “घुशाल' 
ह्या दोन्ही शब्दांची निवड करण्यात कवीचे शब्दविवेक- 
कौशल्य निर्देशित होते. 
(३) क्रियापदे 

“नाचविता ध्वज तुझा गुंतले शुंखलेत हात” 

ह्या ओळोत 'गुंतले' हे क्रियापद आहे. 'नाचविता' 
हा क्रियासाधित प्रत्यय आहे. मायभूमीचा ध्वज नाचविताना 
राजबंद्यांचे हात शुंखलाबद्ध झालेत. क्रांतिकारकांनी हातात 
ध्वज घेऊन नार्चावले. ही त्यांची कृती ब्रिटिश राजसत्तेला 
मानवली नाही त्यामुळे त्यांनी राजबंद्यांचे हात शुंखलाबद्ध 
केलेत. प्रस्तुत ओळोतील 'गुंतले' या क्रियापदाचा विचार 
करावयाचा आहे. ही आळ लक्षपूर्वक बाचली तर असे 
लक्षांत येते को 'गुंतले' हे क्रियापद मधोमध येते. डाव्या 
बाजूला 'नाचविता ध्वज तुझा' च्या अकरा मात्रा येतात 
क, नवनसना, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकत 


ऱ्डॅ 


आणि उजव्या बाजूला “शुंखलेत हात' च्या दहा मात्रा 
येतात. (एका मात्रेचा फरक पडतो. 'गुंतले'च्या पाच 
मात्रा धरून सव्बीस मात्रा होतात.) 

'गुंतले' ह्या क्रियापदाचा संबंध दोन्हीकडे येतो. ध्वज 
नाचविताना तो घट्ट पकडून ठेवण्यात हात गुंतले आहेत 
आणि उजवीकडे शुंखलेत हात 'गुंतले' आहेत. कवीने 
'गुंतले'चा संबंध नाचविता ध्वज तुझा आणि शुंखलेत 
हात असा दोन्हीकडे फक्त एकदाच वापरून शब्दांचा 
मितव्यय साधला आहे. ध्वज नाचविण्यात हात गुंतले 
ह्याचा परिणाम म्हणून शुंखलेत हात गुंतलेत. 

'गुंतले' हा शब्द मधोमध घेवून त्यांनी नेमका शब्द 
योग्य जागी ठेवून आपले शब्दविवेककोशल्य पुन्हा एकदा 
सिद्ध केले आहे. 

मायभूमीच्या मुक्‍तीसाठी क्रांतीचा जयजयकार करीत 
तिचे ध्वज अधिकाधिक उंच नाचवून आपले ध्येय पूर्ण 
करणे ही बाब क्रांतिकारकांना स्वाभिमानाची आहे. 
आपल्या वीरोचित धाडसाचे प्रदर्शन ब समर्थन करणे हे 
न्यायोचित आहे. पण हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचाच 
प्रयत्न ब्रिटिश राज्यकत्यांचा असेल. सरकारने 
आंदोलनकारांच्या हातांत बेड्या ठोकल्या. जे हात एका 
बिधायक कार्यात गुंतले होते, ते अखेर शुंखलेत गुंतले. 
शृंखलेत गुंतलेले हात अखेरपर्यंत मोकळे झाले नाहीत. 

'गुंतले' ह्या क्रियापदाने एकूण परिस्थितीची गंभीरता 
व परिणामाची भीषणता दिग्दर्शित केलेली आहे. आपल्या 
मायभूमीचे गोडवे गाणे आणि उत्साहाने जल्लोष करणे 
व जनजागृती करणे याचे फळ अखेर मृत्युदंड ठरते. हा 
दैवदुर्विलास होय. 

(२) “तुझ्या मुकतिचे एकच होते वेड परी अनिवार” 
(ओ. क्र. - २८) कि 

ह्या ओळीत 'होते' हे क्रियापद कवीने भूतकाळातील 
वापरलेले आहे. यापूवीच्या ओळींमधून मायभूमीच्या 
मुक्तीसाठी ते काय काय करीत आहेत, हे सारे 
वर्तनमानकालीन क्रियापद वापरून सांगितले गेले आहे. 
राजबंद्यांचे धाडसी प्रयत्न ब लढा चालूच आहे. पण 
आपण अपयशी ठरू ही जाणीवही त्यांना हळूहळू होत 
चाललेली आहे, हे खालील ओळींमधून व्यक्‍त होते :- 
(राजबंदी वायूसंगे आपला संदेश मायभूमीला पोचवतात.) 


अनक्रमणिका 


नवथारत। मे २०१५ 


“सांगा वेडी तुझी मुले ही या अंधारात 

बद्ध करांनी अखेरचा तुज करिती प्रणिपात” 

राजबंदी आईला अखेरचा प्रणिपात करीत आहेत. 
अर्थात त्यांना आपल्या जीवनाची अखेर येऊन ठेपली 
आहे, हे कळून चुकले होते ब आता आपण आईला 
मुक्त करू शकत नाही, हेही कळून चुकले. परंतु आपण 
आपल्या ध्येयपूतीच्या प्रयत्नात कमी पडलो नाही. 
अखेरपर्यंत प्रयत्न चालूच होते. 

राजबंद्यांनी प्रामाणिकपणे लढूनही त्यांना अपयशच 
आले याची खंत मनात ठेवून आपल्या प्रामाणिकतेची 
खात्री आईला देण्यासाठी “तुझ्या मुकतिचे एकच होते 
बेड परी अनिवार" या शब्दांत दिलगिरी व्यक्‍त केली. 
ही दिलगिरी व्यक्‍त करताना राजबंद्यांचे कंठ दाटून आले 
असतील. 'होते' या क्रियापपातून आता आपण पूर्णपणे 
असहाय व अपयशी ठरलो या दु:खद जाणिवेचा डंख 
आत्मग्लानीने भरलेल्या मनांत ठेवून ते या जगाचा निरोप 
घेतील. 

कबीने प्रस्तुत ओळीत 'होते' हे भूतकाळी क्रियापद 
जाणीवपूर्वक वापरले आहे. 'होते' या क्रियापदामुळे 
राजबंद्यांची अपयशामुळे झालेली शोकाकुल अवस्था ब 
अपयशाची खंत यथावत व्यक्‍त झालेली आहे. 
र. अनिवार वेड त्यांना आहे. असे 'आहे' हे 
वत क्रियापद बापरण्याची वेळ केव्हाच निघुन 

कुसुमाग्रजांनी 'होते' या क्रियापदाची योजना करून 
राजबंद्यांची भावस्पंदने व भाबांदोलने नेमकी टिपली 
आहेत. कवीने उचित स्थानी उचित शब्द योजण्यात 
टा सिद्ध केलेले आहे. 

1 कडव्या अड्ठाविसाव्या ठु 

रव अनिवार वेड त नज य 
ली आता आईला मुक्‍त करणे अशक्य आहे, 


हे अशक्य का आहे हे पाचव्या 
कडव्यातील पहिल्या 
दोन ओळींवरून स्पष्ट होते. राजबंद्यांची अगतिकता, 


असहायता ब असमर्थता 
मा आना ता सूचित करणाऱ्या दोन ओळी 


नाचविता ध्वज तुझा गुंतले शृंखलेत हात 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रांतीचा जयजयकार 


तुझ्या यशाचे पवाड गाता गळ्यात ये तात” 

ह्यानंतरच्याहा दोन ओळी ह्याच भावना सूचित 
करणाऱ्या आहेत. (पहा ओ. क्र. ३३, ३४) यानंतर 
राजबंदो आपले जोवन-अघ्यं देऊन मृत्यूनंतर 'आईच्या 
कुशोचा' आधार मिळेल ना, अशो याचना करतात. 

या दान कडव्यांनंतर सहावे कडवे सुरू होते. 
आता चर्चेला घेतलेल्या आळोंकडे वळू. यातील 
“भर्जावसो' ह्या क्रियापदाचे शेलीविश्लेषण करावयाचे 
आहे. 'तुझ्या कुशीचा आधार देशील ना?' हा प्रश्‍न 
विचारताच राजबंद्यांचे हृदय भरून आले असेल वब हे 
ऐकल्यानंतर आईच्याही दु:खाचा बांध फुटला असेल. हे 
लगेच लक्षात येऊन कवीने सहाव्या कडव्याच्या दोन 
आळी त्यांच्या तोंडी घातल्या :- 

“कशास आई, भिजविसि डोळे, उजळ तुझे भाल 

रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल” 

आईचे डोळे अश्रूंनी भरून येतील व अखंड अश्रुपात 
होईलच हे गृहोत धरून राजबंदी “कशास आई भिजविसि 
डोळे”? तू दुःख करू नकोस इत्यादी शब्दांनी आईचे 
सांत्वन करून रात्रीनंतर उष:काल हा येणारच व दिवस 
उजाडेल, असा दिलासाही देतात. दुःखालाही केव्हातरी 
शेवट आहेच व सुखाचेही दिवस येतीलच. आम्ही नसलो 
तरीही आमची प्रेते सरणावर पेटताच त्या ज्वालांमधून 
भावी क्रांतिकारक जन्म घेतील ब आमचे अपूर्ण राहिलेले 
कार्य पूर्ण करतील. म्हणून मातें, तुझ्या पायांतील लोहदंड 
तुटतील व तू स्वतंत्र होशील. त्यामुळे तू रडू नकोस, 
शोक आवर. 

“कशास आई भिजविसि डोळे' ? हा प्रश्‍न व यातील 
'भिजविसि' हे क्रियापद हा या करुणरसनाट्याचा मर्मबिंदू 
आहे. हे नाट्य कवीने चवथ्या. पाचव्या व सहाव्या 
कडव्यांमधून उभे केले आहे. 

कुसुमाग्रज कबो तर आहेतच ब यशस्वी 
नाटककारही आहेत. 'भिजर्विरसि' हे क्रियापद केंद्रस्थानी 
ठेवून त्याभोवती करुणनाट्य उभे करून क्रियापदाची 
अर्थव्याप्ती वाढविलो आहे. 

वर आपण तीन क्रियापदांची शैलीविश्लेषणात्म 
चर्चा केलेली आहेच. विशेषणे व क्रियाबिशेषणे यांच्या 
तुलनेत क्रियापदांची हाताळणी कुसुमाग्रजांनी आपल्या 


अनुक्रमणिका 


३५ 
कुसुमकोमल करांनी नाजूकपणे केलेलो आहे. 
“शब्दविवेक' ह्या शेलीउपायांच्या उदाहरणांचे विवेचन 
येथे संपवितो. यानंतर ' आवृत्ती' ह्या शेलीउपायाच्या निवडक 
उदाहरणांची चर्चा करू. 
(दोन) आवृत्ती (२ळकुलाएयआा) 
आवृत्ती म्हणजे एकच गोष्ट पुन्हा वा पुन्हा पुन्हा 
सांगणे. कवो आपले काव्य चित्ताकर्षक करण्यासाठी 
मुद्दाम काही शब्दांची आवृत्ती करतात. लेखन श्रुतिमधुर 
करण्यासाठी वर्णावृत्ती व लयबद्ध करण्यासाठी शब्दावृत्ती 
केली जाते. "1॥८ ९6101 0 ४/ण05 15 0५९0१ छि 
€11॥8515" असे मार्जोरी बोल्टन म्हणते. मनाच्या 
उत्कटावस्थेत पुनरावृत्तो होते, असे ती म्हणते. 
कवी एखादा शब्द, शब्दसंहतो, एक वा अधिक 
काव्यपंक्ती तर कधी संपूर्ण कडवे गरजेनुसार सहेतुक 
आवृत्त करोत असतात. (मर्ढेकरांच्या अनेक कवितांतून 
कडव्यांचो आवृत्ती केलेली दिसून येते. पहिल्या कडव्याची 
आवृत्ती अंतिम कडव्यात करणे हे मढकरांच्या शेलीचे 
पृथगात्म वैशिष्ट्य होय.) 
कुसुमाग्रजांनी 'क्रांतीचा जयजयकार' या कवितेतून 
आवृत्तीचा अभिनव प्रकार आणला आहे. ह्या कवितेच्या 
प्रत्येक कडव्याची अंतिम ओळ (ओळ - ५ बी) ही 
सहाव्या ओळीत आवृत्त करताना पाचव्या ओळीतील 
काही शब्द फक्त आवृत्त केलेले आहेत. उदा., :- (आकडे 
कवितेतील कडव्यांचे आहेत.) 
१) तडिताघाते कोसळेल का तारांचा संभार ।। 
कधीही तारांचा संभार ।। 
२) मृत्युंजय आम्ही ! आम्हांला कसले कारागार ।। 
अहो हे कसले कारागार ।। 
३) एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार ।। 
होता पायतळी अंगार ।। 
४) तुझ्या मुकतिचे एकच होते वेड परी अनिवार ।। 
तयांना वेड परी अनिवार ।। 
५) देशिल ना पण तुझ्या कुशीचा वेड्यांना आधार । । 
आई, वेड्यांना आधार 
६) लोहदण्ड तब पायांमधले खळाखळा तुटणार ।। 
आई खळाखळा तुटणार ।। 
७) शरिरांचा कर सुखेनैव या सुखेनैव संहार । । 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३६ 
मरणा सुखेनेव संहार ।। 

बरील उदाहरणांव्यतिरिक्‍्त “गर्जा जयजयकार 
क्रांतीचा गर्जा जयजयकार” ही धृवपदाचो आरंभोचो 
ओळ प्रत्येक कडव्याच्या अंती आवृत्त झालेली आहे. 
म्हणजे ह्या कवितेत आठ वेळा आवृत्त झालेली आहे. 
क्रांतिकारक मातृभूमीला स्वतंत्र करण्याचे वेड घेऊन 
निघालेले आहेत. सर्व राजबंदी एकमेकांना उत्साह देत 
क्रांतीचे गीत गात वीरोचित उत्साहाने जात आहेत. ब्रिटिश 
राजसत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारले आहे. मोचांत सहभागी 
होणाऱ्या क्रांतिकारकांचा उत्साह, सतत वाढता 
ठेवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा 'गर्जा जयजय...' हा नारा सतत 
गात गात पुढे जाणे आवश्यकच होते. कारण क्रांतीचा 
मार्ग किती लांबचा आहे, हे क्रांतिकारकांना माहीत 
नाही. हे क्रांतियुद्ध किती काळ चालेल व या युद्धाचा 
शेबट काय होईल, हे माहीत नाही. म्हणून “गर्जा 
जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार” ह्या ओळीत 
क्रांतिकारकांना प्रेरणा देत, त्यांना उत्साह देत अनंत 
काळपर्यंत ह्या ओळी गायिल्या जातील. क्रांतिकारकांची 
एक पिढी गेली. त्यांच्या पुढच्या पिढ्या स्वातंत्र्याचे वेड 
डोक्यांत घेऊन अखंड गातच राहतील, चालतच राहतील. 

धृवपदाच्या ओळीची आठ वेळा आवृत्ती करून 
तिचो अनिवार्यता व अपरिहार्यता वर केलेल्या विवेचनातून 
स्पष्ट होते. 

आता कवीने प्रत्येक कडव्याच्या ऑतम ओळीची 
जी वैशिष्ट्यपूर्ण आवृत्ती केलेली आहे, त्याचे शेलीविश्‍्लेषण 
(5/॥1512 4113819515) करू. वर प्रत्येक कडव्यातील 
आवृत्त ओळी दिलेल्या आहेत. मनाच्या उत्कट अवस्थेत 
पुनरावृत्ती होते हे मार्जोरी बोल्टनचे मत वर नोंदविले 
आहेच. या पार्श्वभूमीवर कडवे एक ते सातमधल्या 
पुनरावृत्तीची चर्चा करू. पाचव्या ओळीतोल संपूर्ण शब्दांची 
पुनरावृत्ती न होता अंतिम शब्दांची आवृत्ती होते. हे शब्द 
आवृत्त होताना प्रत्येक वेळी कवीने एक नबा शब्द 
टाकलेला आहे. हे शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत.:- 

१) कधीही, २) अहो, ३) होता, ४) तयांना, ५) 
आई,६) आई, ७) मरणा. 
१) क्रांतिकारकांचे कार्य चालू असतांना ब्रिटिश राजसत्तेने 
त्यांची अडवणूक करून त्यांना शुंखलाबद्ध केले; पण 


अनक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 


मरणाच्या दारात उभे असणाऱ्यांना पोलादाची तमा 
बाळगण्याचे कारण नाही, हे शब्द उच्चारले आणि 
आकाशातील विद्युल्लतेचे उदाहरण देऊन आपला 
बाणेदारपणा स्पष्ट केला. विजेच्या आघाताने तारांगण 
कोसळत नाही, कधीही कोसळत नाही. तसाच आमचा 
निर्धार कायम राहील. 

देशप्रेम, ध्येयवेड, स्वातंत्र्यपूतासाठी बलिदान देण्याची 
तयारी ठेवून क्रांतियुद्धात उडी घेतलेल्या क्रांतिकारकांचा 
अदम्य उत्साह, बेबंद आवेग व अपूर्व आवेश या मनाच्या 
उत्कट भावना व्यक्त करण्यासाठी कबोने शब्दांचो आवृत्ती 
केलेली आहे आणि ती प्रभावपूर्ण ठरली आहे. 'कधीही' 
या शब्दाने आवृत्तीची अपरिहार्यताच सिद्ध केलेली आहे. 
२) दुसऱ्या कडव्यात कारागारात बंदिस्त राजबंद्यांनी 
कारावासाची आम्हाला पर्वा नाही, या शब्दांत आपली 
निर्भयता व्यक्‍त केली. मृत्युंजय आम्ही आम्हाला कसले 
कारागार एवढेच म्हणून ते थांबत नाहोत, तर “अहो, हे 
कसले कारागार" अशी पुनरावृत्तोही करतात. ह्या 
पुनरावृत्तीतून “आमचा मार्ग या कारागृहाच्या भिंती अडवू 
शकणार नाहीत. मृत्युंजयांना कोण रांधू शकतील?” 
हेच राजबंद्यांच्या मनातले विचार जणू काही व्यक्‍त होतात. 

क्रांतिकारक राजबंदी स्वत:ला मृत्युंजय म्हणतात. 
ह्यात त्यांची आत्मप्रोढो नसून त्यांचा स्वाभिमान व अभेद्य 
मनोबलच व्यक्‍त होत आहे. ही आवृत्तो बघून स्वातंत्र्यवीर 
सावरकरांच्या 'आत्मबल' या कवितेच्या धृवपदांच्या आळी 
येथे द्याव्याशा वाटतात :- 

“अनादि मी अनंत मी अवध्य मी मला । 

मारिल रिपु जर्गति असा कवण जन्मला” || 

क्रांतिकारकांची भाषा ही एकच असते. त्यांची 
राष्ट्रभक्ती, देशाभिमान, निर्धार व ध्येयासक्ती सारखीच 
प्रखर असते व सारेच क्रांतिकारक मृत्युंजय असतात. 
३) एकेच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार । | 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रांतीचा जयजयकार 


ह्या आवृत्तीतून त्यांच्या झुंजारू वृत्तीचे व अनंत ध्येयासक्‍्तीचे 
दर्शन होते. पायतळो अंगार असताना- सुद्धा राजबंदी 
ध्येयापासून ढळत नाहोत. “पायतळी अंगार' हे दोन 
शब्द आवृत्त करून ब मध्ये 'होता' हा शब्द ठेवून 
त्यांचा क्रांतिमार्ग हा अग्निपथच असतो, हे आवृत्तीतून 
अधिक स्पष्ट झाले आहे. 

४) “तुझ्या मुक्‍तिचे एकच होते वेड परी अनिवार । 

तयांना वेड परी अनिवार”।। 

मायभूच्या मुक्तीचे अनिवार वेड डोक्यात घेऊन 
राजबंद्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली; पण दुर्दैवाने त्यांना 
अपयश आले. याबद्दल आईजवळ खंत व्यक्‍त करताना 
त्यांनी प्रस्तुत ओळीतून आईच्या मुक्तीचे अनिवार वेड 
होते, हे ठासून सांगितले ब जोर देण्यासाठी “वेड परी 
अनिवार” ह्या शब्दांची आवृत्ती केली. ह्या आवृत्तीपूर्वी 
'तयांना' हा शब्द कुसुमाग्रजांनी आणला आहे. वस्तुतः 
राजबंद्यांच्या तोंडी हौ ओळ असल्याने 'अम्हाला' हा 
शब्द कवी वापरू शकले असते परंतु 'होते' हे क्रियापद 
बापरल्यामुळे कवीने 'तयांना' हा तृतीयपुरुषी शब्द 
वापरलेला आहे आणि ते उचितच आहे. 

पहिल्या चार कडव्यांतील ओळ क्र. ५व ६ 
यांमधील आवृत्तींची शेलीविश्लेषणात्मक चर्चा केली 
आहे. अंतिम तीन कडव्यांतील आवृत्तींची चर्चा 
विस्तारभयास्तव केलेली नाही. या आवृत्तींकडे सूक्ष्मपणे 
पाहिल्यास असे लक्षात येते की, प्रत्येक कडव्यातील 
आवृत्तीमध्ये राजबंद्यांच्या एकेका गुणवैशिष्ट्याचा परिचय 
करून दिलेला आहे. तो पुढीलप्रमाणे :- 

१) प्रबळ आत्मविश्वास, २) स्वाभिमान, ३) 
ध्येयकेंद्रितता, ४) ध्येयनिष्ठा, ५) मातृभक्ती, ६) 
आशावाद, ७) निर्भयता. 

प्रस्तुत कवितेत पालुपदापासून प्रत्येक कडव्याच्या 
अंतिम दोन ओळींमध्ये कुसुमाग्रजांनी आवृत्ती साधलेली 
आहे. ह्या आवृत्त्या शब्दातील ठामपणा आणण्यासाठी, 
जे सांगायचे आहे त्यावर अधिक जोर देण्यासाठी केलेल्या 
आहेत. हे तर खरेच; परंतु आवृत्तीसाठी आवृत्ती केलेली 
नसून प्रत्येक कडव्यातील आवृत्तीमधून राजबंद्यांच्या 
गुणांचेही दर्शन घडविले आहे. 

आवृत्ती ह्या शैलीउपायाची अभिनव योजना केलेली 


अनक्रमणिका 


२३७ 


पाहून कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या व्युत्पन्न प्रतिभाशक्तीला 
व अंद्भुत योजनकोशल्याला दाद द्यावी लागते. 

अस्तु. आवृत्ती ह्या शेलीउपायावरील विवेचन आटोपते 
घेऊन पुढच्या शैलीउपायाकडे वळू. 
(तोन) - क्रमबिपर्यय - (]ए७०र50४) 

गद्यलेखनातील वाक्यांचा शब्दक्रम हा व्याकरणानुसार 
असतो. काव्यपंक्‍्तीतील शब्दांचा क्रम अनिर्बंध असतो. 
तो कवीच्या लहरीनुसार ठरतो. म्हणूनच कवीला 'निरंकुश: 
कवय:' म्हणतात. कवितेतील शब्दांचा क्रम बदलणे 
म्हणजेच क्रमविपर्यय करणे होय. ह्यालाच शब्दक्रमभंग 
किंवा व्युत्क्रम असेही म्हणतात. शब्दक्रमभंग हा 
रचनाप्रधान शेलीउपायांतील एक महत्त्वाचा शैलीउपाय 
आहे. अक्षरगणवृत्तबद्ध आणि मात्रावृत्तबद्ध कवितांमध्ये 
ओळींतील शब्दक्रम हा वृत्तऊंदादी नियमांवर अवलंबून 
असतो. तेथे वृत्ताच्या बा छंदाच्या सोयीसाठी शब्दक्रमभंग 
अपरिहार्य असतो. त्यामुळे अशा कवितांमधील 
क्रमविपर्ययाची उदाहरणे शैलीविश्‍्लेषणाचा विषय होऊ 
शकत नाहीत. कारण अशा उदाहरणांतून कवीची शैली 
दिसून येत नाही. 

शेलीवर प्रभुत्व असणाऱ्या श्रेष्ठ कवींच्या वृत्तबद्ध- 
छंदोबद्ध कवितांमधूनही शैलीविश्लेषणासाठी विपुल 
उदाहरणे दिसून येतात. मात्र अशी उदाहरणे शोधून 
काढण्यात शेलीविश्लेषकाचे कसब पणाला लागते. 

'क्रांतीचा जयजयकार' ही कविता 'चन्द्रकांता' ह्या 
सव्बीस मात्रांच्या मात्रावृत्तात बंदिस्त असूनही 
शेलीविश्लेषणयोग्य अशी उदाहरणे दिसून येतात. त्यांपैकी 
निवडक चार उदाहरणांची चर्चा करू :- 

१) “मृत्युंजय आम्ही अम्हाला कसले कारागार" ! 

(ओ. क्र. १४) 

२) “श्वासांनो जा वायूसंगे ओलांडूनि भिंत” ! 

(ओ. क्र. २४) 

(३) “अन्‌ आईला कळवा अमुच्या हृदयातिल 

खंत!” (ओ. क्र. २५) 

४) “सांगा वेडी तुझी मुले ही या अंधारात !” 

(ओ. क्र. २६) 

बरील उदाहरणांची चर्चा :- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३८ 


१) “मृत्युंजय आम्ही अम्हाला कसले कारागार"” 
ह्या ओळोत 'मृत्युंजय' हा शब्द ओळीच्या आरंभी ठेवला 
आहे. ह्या शब्दाकडे वाचकांचे लक्ष लगेच वेधावे ह्यासाठी 
असा शब्द आरंभी ठेवण्याची सामान्यत: कवोची प्रवृत्ती 
असते. कवीच्या ओळोतील शब्दक्रमात शब्दांचा क्रम 
बदलून पुढील दोन प्रकारे ओळ लिहिता येईल :- 

अ) आम्ही मृत्युंजय अम्हाला कसले कारागार ! 

ब) कसले कारागार अम्हाला मृत्युंजय आम्ही ! 

दुसरी परिवर्तित रचना स्वीकारता येत नाही; कारण 
अंत्य यमक जुळत नाही. म्हणून आपण 'अ' या परिवर्तित 
रचनेची चर्चा करू. 

*अ' ओळीतील सर्व शब्दांवर नजर टाकल्यास व 
ह्या ओळीच्या पूर्वीच्या ओळींतील भावाशय पाहिल्यास 
असे लक्षात येते को, राजबंद्यांनी स्वत:साठी लावलेला 
मृत्युंजय हा शब्द त्यांना अत्यंत प्रिय आहे. हसत हसत 
देशासाठी फासावर चढणारे राजबंदी मृत्यूची पर्वा करीत 
नाहीत. मरणाच्या दारात उभे असलेले राजबंदी मरणाची 
पर्वा करत नाहीत. अर्थात ते मृत्युंजय आहेत. म्हणूनच 
कवोने ह्या शब्दाला प्रथमस्थान दिले आहे. ते उचितच 
आहे. 'मृत्युंजय' हा ह्या ओळीतील प्रभावी शब्द (1८ 
१/०0) आहे. 

पहिल्या परिवर्तित रचनेत 'मृत्युंजय आम्ही' ऐवजी 
आम्ही मृत्युंजय असा बदल केला आहे. हाही बदल 
स्वीकारता येत नाही. असे का ह्याची चर्चा करू. 

ही ओळ सव्वीस मात्रांची आहे. अर्थात छंदातील 
मात्रा. ही ओळ गायची झाल्यास संगीतातील त्रितालांत 
म्हणजे सोळा मात्रांत बांधता येते. पहिल्या मात्रेवर सम 
आहे. म्हणजे मृत्युंजय या शब्दातील 'मृ' हे अक्षर समेवर 
येते. 

ओळीतील अत्यंत महत्त्वाचा मृत्युंजय हा प्रभावी 
शब्द ओळोच्या आरंभी ब समेवर ठेवून कुसुमाग्रजांनी 
क्रमविपर्यय या शेलीउपायाचे औचित्यसौंदर्य साधले आहे. 
राजबंदी मृत्युंजय आहेत, आपल्या कृतीने ते अमर झाले 
आहेत, हे 'मृत्युंजय' हा शब्द प्रथमस्थानी आणून ठामपणे 
सांगितले आहे. तात्पर्य, प्रतिभाबान कवीच्या शब्दांचा 
क्रम अटळ असतो व तो शब्दक्रम बदलता येत नाही, 
हेच खरे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । म॑ २०१५ 


बरोल क्रमांक २, ३, ४ ह्या ओळांमधोील 
'क्रमविपर्यय' ह्या शेलीउपायाच्या उदाहरणांची चर्चा सलग 
करू. 

ह्या तीनही ओळींकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यास असे 
दिसून येते की, ओळोंच्या आरंभी क्रमश: दुसऱ्या, तिसऱ्या 
व पहिल्या स्थानी 'जा, कळवा व सांगा' अशी तीन 
क्रियापदे आलेली आहेत. सामान्यत: क्रियापद वाक्याच्या 
शेवटी येते. या तीनही ओळोंत शब्दक्रमभंग करून व 
क्रियापदे आधी आणून कवीने क्रमविपर्यय साधला आहे. 

क्रांतिकारक आपला लढा नेटाने लढत असताना 
ब्रिटिशांनी त्यांना पकडले व शृंखलाबद्ध करून कारागृहात 
टाकले. आता आपली ध्येयपू्ती होऊ शकत नाही, हे 
त्यांच्या लक्षात आले. मायभूच्या मुक्तीचे अनिवार वेड 
खंडित झाले, ही खंत त्यांना आईला कळबायची होती. 
त्याच दिवशी त्यांना फाशी दिले जाणार होते. तत्पूर्वी 
आपल्या हृदयातील खंत आईला त्वरेने कळवावी, असे 
राजबंद्यांना वाटले. 

आपला संदेश आईला पोचविण्यासाठी त्यांनी आपल्या 
श्वासांना दूत करून वायुवेगाने जाऊन आईला ती खंत 
कळविण्यास सांगितले आणि तिला शृंखलाबद्ध करांनी 
“तुझी मुले तुला हा अखेरचा प्रणिपात करीत आहेत”, 
हा निरोप यथाशीघ्र पोचविण्यास सांगितले. 

हा संदेश द्रुतगतीने पोचवायचा असल्याने श्वासदूतांना 
तत्परतेने कृतिसिद्ध करण्यासाठी क्रियापदे आरंभी आणणे 
यथोचितच होते. 

आरंभी क्रियापदे आणून क्रमविपर्यय साधला गेला 
व हा क्रमविपर्यय करून औचित्यसोंदर्य साधले गेले. 

योग्य जागी योग्य शब्द आणून योग्य ठिकाणी 
क्रमविपर्यय करून कवी कुसुमाग्रजांनी ह्या शेलोउपायाचे 
सामर्थ्य सिद्ध केलेले आहे. 

कुसुमाग्रजांनी शब्दविवेक (विशेषणे, क्रियाविशेषणे 
व क्रियापदे), आवृत्ती आणि क्रमविपर्यय ह्या प्रमुख 

शैलीउपायांचे दर्शन 'क्रांतीचा जयजयकार' ह्या कवितेत 


घडविले न ह्या कवितेतून व अन्य कवितांमधूनही 
त्यांच्या शेलीचा प्रच्छन्न विलास प्रकट होतो. 


९२७७७७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


पुस्तक परीक्षण : 


“इतिहासातील नवे प्रवाह' 
मृणाल जोशी 


इतिहास म्हणजे पिढ्यान्‌ पिढ्या कोणत्याही 
बदलाविना हस्तांतरित होत आलेली माहिती नव्हे. 
ऐतिहासिक घटितांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. ही 
स्पष्टीकरणे पुराव्यांचे विश्लेषण करून दिली जातात. 
नवोन पुरावे उजेडात आले किंवा नवे अन्वयार्थ लावले 
गेले कौ, भूतकाळाचे नव्याने आकलन होऊ शकते. 
म्हणूनच इतिहास ही विद्याशाखा यथार्थ रीत्या समजावून 
घेण्याआधी इतिहासलेखनशास्त्राची (5०9) 
योग्य समज असणे आवश्यक आहे - रोमिला थापर. 

प्राचीन काळापासून आजपर्यंत इतिहासलेखनाची 
पद्धत खूप बदलत गेलो. इतिहासलेखनाचा हा इतिहास 
खूप रंजक आहे. आधुनिक पद्धतीच्या इतिहासलेखनाचा 
पाया प्रबोधनकाळात घातला गेला. मानव्यविद्येतील एक 
विद्याशाखा म्हणून इतिहासाचो उत्क्रांती युरोपमध्ये 
प्रबोधनकाळापासून (1२18155310) घडून आली. पूर्वी 
राजकीव इतिहास हाच खरा इतिहास, असे समजले 
जात होते. मात्र हो धारणा १11315 परंपरेने बदलली. 
मानवी जीवनाला व्यापून राहणाऱ्या सर्वच पैलूंचा समावेश 
इतिहासलेखनात केला पाहिजे, असे 11815 परंपरेचे 
म्हणणे होते. 

आज इतिहासाच्या कक्षा खूप रुंदावल्या आहेत. 
इतिहास वेगवेगळ्या विषयांचा त्निहिला जातो. जसे देशाचा 
इतिहास, एखाद्या शहराचा इतिहास, संगीताचा इतिहास, 
कलेचा इतिहास वगैरे. तसेच इतिहास वेगवेगळ्या 
परिप्रेक्ष्यांतून पण लिहिला जातो. जसे मार्क्सवादी इतिहास, 
स्त्रीवादी इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास वगैरे. इतिहासातील 
ह्या वेगवेगळ्या प्रवाहांचा वेध प्रा. जास्वंदी बांबूरकर- 
संपादित “इतिहासातील नवे प्रवाह' या पुस्तकात घेतला 
गेला आहे. 

ज्या नवीन विषयांचा इतिहास लिहिला जातो, त्यांपैकी 
स्थानिक इतिहास, प्रादेशिक इतिहास, पर्यावरणाचा 
इतिहास व खाद्यसंस्कृतीचा इतिहास यांची चर्चा ह्या 
पुस्तकात करण्यात आली आहे. इतिहास हा अतिव्याप्त 


अनुक्रमणिका 


विषय आहे. अभ्यासाच्या सोयोसाठी वेगवेगळ्या एरकारे 
त्याची विभागणी केली जाते. उदा., प्राचीन, मध्ययुगीन, 
आधुनिक अशो काळाच्या निकषावर कलो जाणारी 
विभागणो. अशीच स्थळाच्या निकषाबर केलो जाणारो 
विभागणी म्हणजे जागतिक इतिहास, राष्ट्रोय इत्हिस, 
प्रादेशिक इतिहास आणि स्थानिक इतिहास, असे डॉ. 
लहू गायकवाड 'स्थानिक इतिहासलेखन' या आणल्या 
लेखात नमूद करतात. स्थानिक इतिहास, अर्थात एखाद्या 
शहराचा/ गावाचा इतिहास. परंतु एखाद्या पेठेचा इतिहास 
किंवा एखाद्या विद्यापीठाचा इतिहास हासुद्धा स्थानिक 
इतिहास म्हणून गणला जाऊ शकतो. स्थानिक 
इतिहासलेखनाचा आढावा घेताना लेखकाने बरीच 
मनोरंजक माहितीसुद्धा दिली आहे. अनेकदा गावाच्या 
नावातच त्या गावाचा इतिहास दडलेला असतो. उदा.. 
जुन्नर हे गाव पाण्याशी संबंधित आहे. जुन्नरचे प्राचोन 
नाव जुनेर होते. नेर हा शब्द 'पाणी' ह्या शब्दापासून 
बनला आहे. नेर म्हणजे वस्तो करण्यास योग्य प्रदश. 
तसेच नेर हा शब्द नगर या प्राकृत शब्दाचे रूप आहे 

स्थानिक इतिहास हा प्रादेशिक इतिहासच ग्रक 
उपविभाग आहे. प्रादेशिक इतिहासाचो तात्त्रिक चर्चा 
डॉ. राजा दीक्षित यांनी त्यांच्या 'प्रादेशिक डंतिहास' या 
लेखात केली आहे. ते म्हणतात -- “ भव्य एळत्बाशी 
जोडलेल्या 'विभागा' च्या अतिविशिष्टत्वाचा वेध प्रदेशिळ 
इतिहास घेतो.... भारत हे भव्य एकत्ज मानल्ने तर उत्तर 
भारत, दक्षिण भारत, काश्मीर, महाराष्ट्र .... इ. कितोतरी' 
प्रकारच्या विभागांचा समावेश 'प्रादेशिक' या सदरात 
होऊ शकतो.” जागतिकोकरणाच्या लाटेमुळे एळरंशे 
संस्कृती घडू पाहत आहे अणि राष्ट्रीय, प्रादेशिळ व 
स्थानिक संस्कृतींबर/उपसंस्कृतींबर आघात होत भाहेर, 
सांस्कृतिक सपाटीकरणाचे प्रयत्न मुरू आहेत. ८४ 
परिस्थितोत राष्ट्रोय, ॥देशिक ब स्थानिक अम्मिता 
जपण्याची गरज आहे. ह्यासाठो प्रादांशक इतिहास खूप 
महत्त्वपूर्ण आहे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


स्थानिक/ प्रादेशिक वेशिष्ट्यांचा बिचार करता 
त्या त्या ठिकाणचे खाद्यपदार्थ हेदखोल त्या त्या संस्कृतांचा 
एक अविभाज्य भाग असतात. हे जरी खरे असले तरी 
'खाद्यसंस्कृतीचा इतिहास' हो सांस्कृतिक इतिहासाची 
उपशाखा नसून एक स्वतंत्र ज्ञानशाखा आहे, असे डा. 
मोहसिना मुकादम त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीचा इतिहास' 
या लेखात सांगतात. डॉ. मोहसिना मुकादम यांनो लिहिलेला 
हा लेख वाचून काहो वर्षांपूर्वी त्यांनी 'लोकसत्ता'मध्ये 
लिहिलेली लेखमालिका आठवली. त्या लेखनामागे किती 
गहन संशोधन होते, हे या लेखातून समजते. पाश्‍चिमात्य 
संशोधन क्षेत्रात या ज्ञानशाखेला 'हिस्ट्रो ऑफ डायेट', 
“हिस्ट्रो ऑफ फूड' किंवा 'कुलिनरो हिस्ट्री' असे म्हणतात. 
खाद्यसंस्कृतोच्या माध्यमातून समाज कसा व्यक्‍त होत 
असतो, ह समजावण्याचा प्रयत्न हा इतहास करतो. 
वर आपण पाहिले आहे को, इतिहास वेगवेगळ्या 
विषयांचा लिंहिला जातो, तसाच तां वगवेगळ्या 
दृष्टिकोणांतूनदेखील लिहिला जातो. इतिहासावर आज 
ज्या ज्या विचारप्रणालोचा प्रभाब आहे, त्यापैको 
पोर्बात्यबाद/ प्राच्यप्रणालो, स्त्रोबाद, लिंगभाव आणि 
पुरुषत्व, अब्राह्मणी इतिहास, नवमार्क्संवाद, वंचितांचा 
(5॥७१॥९॥)) दृष्टिकोण, उत्तराधुनिकताबाद आणि 
जमातवाद यांचा समावेश ह्या पुस्तकात केलेला आहे. 
0101131191] या शब्दासाठी पोर्बात्यवाद व प्राच्य- 
प्रणाली या दोन्ही शब्दांचा प्रयोग कला जातो. या 
विचारप्रणालीची चर्चा डॉ. राजा दोक्षित आणि डॉ. श्रद्धा 
कुंभोजकर यांनो वेगवेगळ्या लेखांमध्ये कली आहे. 
भारतातील प्राच्यप्रणालीविषयोचो चर्चा करणारे लेखन 
मराठोत फारसे उपलब्ध नाहो. डॉ. राजा दोक्षित यांनी 
त्यांच्या अभ्यासपूर्ण पण तितक्‍याच सोप्या भाषत लिहिलेल्या 
लेखात याचा परामर्ष घेतला आहें. प्राच्यप्रणालीकार 
कोणाला म्हणाबे ह्यासाठी डा. दोक्षित यांनी 
प्राच्यविद्याभ्यासक आणि आंग्लबादी (उदारमतवादी, 
उपयुक्‍्तताबादी, शुभवर्तमानवादी) असे दोन ठळक गट 
केले आहेत. मात्र त्यांच्या पूवबेबिषयीच्या (अर्थातच 
भारताविषयोच्यासुद्धा) दृष्टिकाणांमध्ये भिन्नता होती. परंतु 
मूलत: हे दोन्ही गट पाश्‍चात्त्य साम्राज्यवादाचे प्रतिनिधी 
होते, समर्थक होते आणि पृवेकड पाहण्यासाठी पश्‍चिमी 


नवभारत । म॑ २०१५ 
वर्चस्ववादाचा चष्मा त्यांनो लावला होता, अशो मांडणी 
त्यांनी केली आहे. 

पोर्बात्यवादी लेखन केवळ आधुनिक काळापुरते 
मर्यादित नाही; त्याला एक प्राचीन बारसा आहे. ही बाब 
डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर यांनो अधोरेखित केलो आहे. 
ढोबळमानाने युरोप हे जगाच्या मध्यावर मानून त्याच्या 
मानाने पूर्वेला असणाऱ्या बिविध संस्कृतातील विविध 
अंगांचा विचार आणि अभ्यास करणे याला १९७८ पर्यंत 
पोर्वात्य अभ्यास किंबा पोर्वात्यवाद म्हटले जाई, असे 
डॉ. कुंभोजकर आपल्याला सांगतात. १९७८ मध्ये एडवर्ड 
"ज्षव््ळन (01611811311' हे पुस्तक प्रकाशित झाले 
आणि.पोर्वात्यवाद या संकल्पनेत आमूलाग्र बदल झाला. 
पश्यात्त्य अभ्यासकांनी केलेल्या पूर्वविषयीच्या अभ्यासात 
जेतेपणाचा आणि आपल्या बसाहतीवर असणाऱ्या 
आपल्या सत्तेसाठी समर्थन मिळवून देण्याचा उद्देश स्पष्ट 
होतो, ही बाब सेद यांच्या लिखाणामुळे अधोरेखित झाली. 
गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून भारतोयांना स्त्रीवाद, 
स्त्रीवादी इतिहास ब लिंगभाव इतिहास हे शब्द काहीसे 
माहितीचे झाले असले, तरी त्यांबाबत संद्धान्तिक स्पष्टता 
सवसाधारणपणे खूपशी नसते. प्रा. जास्वंदी बांबूरकर 
यांनी 'स्त्रीबाद' व 'स्त्रोवादी इतिहास' या दोन लेखांत 
आपल्याला स्त्रीवाद व स्त्रीवादी इतिहासाची खूप चांगली 
ओळख करून दिली आहे. स्त्रोबादाचा उगम पाश्‍चिमात्य 
जगात १९ व्या शतकात झाला. तिथपासून ते आजपर्यंतचा 
इतिहास आणि स्त्रीबादातील वेगवेगळे बिचार- 
प्रवाह यांचा आढावा प्रा. बांबूरकर यांनी 'स्त्रीबाद' या 
त्यांच्या लेखात घेतला आहे. 'स्त्रोवादी इतिहास' या 
त्याच्या दुसऱ्या लेखात प्रा. बांबूरकर सांगतात, 
स्त्रिया भूतकाळात काय करत हो का त 
नळा त हात्या, हे जाणून घेण्याची 
न ' कारण मुख्य प्रवाही इतिहासात ही माहिती 
त्यांना कुठे सापडलीच नाही. त्या स्त्रियांचा इतिहास 
लिहू लागल्या. ' स्त्रियांच्या 
इतिहासापासून सुरुवात करून, 


आता स्त्रीबादी इतिहास/लिंगभाव इतिहास इथपर्यंत हा 


प्रवास येऊन पोचला आहे. आज इतिहासलेखनशास्त्रातील 


सर्वांत प्रभावी ज्ञानशाखा म्हणून स्त्रीवादी इतिहासाचा 


उल्लेख करता येईल. 


"कुखग्ूगनिधन पना, 


९३5 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
र स क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


'इतिहासातील नवे प्रवाह' 


लिंगभाव अभ्यासात स्त्रीत्व आणि पुरुषत्व अशा 
दोन्ही शाखांचा अभ्यास अभिप्रेत आहे; पण 
सर्वसाधारणपणे लिंगभाव अभ्यासात स्त्रीत्वाचाच अभ्यास 
केलेला दिसतो. मात्र १९७० च्या दशकापासून पुरुष व 
पुरुषत्व यांचा अभ्यास पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये सुरू झाला. 
केदार देशमुख यांनी पुरुष व पुरुषत्व या विषयावरोल 
संशोधनाचो ओळख आपल्याला त्यांच्या 'लिंगभाव आणि 
पुरुषत्वाचा अभ्यास' या लेखात करून दिलेली आहे. 
स्त्रीबादसमर्थक व पुरुष हक्कांचे समर्थक अशा दोन्ही 
पद्धतींच्या पुरुषत्वाचे राजकारण विकसित झाले. भारतात- 
देखोल साधारणपणे ८० च्या दशकापासून हे दोन्ही गट 
दिसू लागले, अशी माहिती देशमुखांच्या लेखातून मिळते. 
मात्र भारतातील पुरुषत्वाविषयीचे ऐतिहासिक संशोधन 
अजून फारच बाल्यावस्थेत आहे, ही त्यांनी व्यक्‍त केलेली 
खंत रास्त आहे. 

मुख्य प्रवाही इतिहासातून ज्याप्रमाणे स्त्रियांना 
वगळण्यात आले, त्याचप्रमाणे समाजातील इतर गटांना 
“दलित शोषितांनादेखील- वगळण्यात आले. १९ व्या 
शतकात वसाहतवाद्यांनी भारतीय जातिसंस्थेचा केलेला 
अभ्यास, राष्ट्रवादी इतिहासमीमांसकांनी दुर्लक्षिला. 
राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी जातीच्या विषमतापूर्ण उतरंडीला 
मोगलकाळ आणि ब्रिटिशकाळच जबाबदार धरला. 
मार्क्सवाद्यांनी जात हा इमल्याचा भाग मानल्याने 
वर्गक्रांतीनंतर जाती नष्ट होतील, असा भाबडा आशावाद 
बाळगला. ५॥७०॥॥ इतिहासकारांनी फुले-आंबेडकर- 
पेरीयार यांचे जातिध्वंसनाचे काम दुर्लक्षन आपले संशोधन 
अभिजनवादी वळणावरच नेले. स्त्रीमुक्तिवाद्यांनी 'सर्व 
स्त्रिया समान शोषित असतात' असा नारा देताना, दलित 
स्त्रियांचे जातिव्यवस्थेतून आलेले प्रश्‍न अभ्यासण्याची 
तसदी घेतली नाही. जातवर्ग-स्त्रीदास्यान्तक अब्राह्मणी 
चळवळीसमोर असा कटू अनुभब असल्याने त्यांनी 
उपरोक्‍त पाचही प्रवाहांची चिकित्सा आरंभली, असे 
“अब्राह्मणी (जातवर्गस्त्रीदास्यान्त) इतिहासमीमांसा' या 
लेखात डॉ. नारायण भोसले आपल्याला सांगतात. 

डॉ. भोसले यांनी जातवर्गलिंगभावकोटीक्रमाद्वारे 
इतिहासाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते 
म्हणतात, “भारतीय संदर्भात वर्गाबरोबर जात महत्त्वाची 


अनक्रमणिका 


डर 


असल्याने आणि स्त्रीदास्यांना पितृसत्तेचा संदर्भ असल्याने 
जातिव्यवस्थाक पितृसत्ताकतेमुळे शोषित बनलेला 'नाही 
रे' गट हा येथील बहुसंख्य गट आहे आणि म्हणूनच 
'नाही रे' गटाचा इतिहास हा खऱ्या अर्थाने भारताचा 
इतिहास आहे." 

शेक्षणिक वर्तुळात आजचे जग हे उत्तराधुनिक जग 
म्हणून ओळखले जाते. उत्तराधुनिकतावाद ही एक जटिल 
संकल्पना आहे. 'उत्तराधुनिकतावाद आणि इतिहास' ह्या 
लेखात डॉ. पुतुल साठे यांनी (अनुवाद - प्रा. चित्रा 
लेले) उत्तराधुनिकतावादाची संकल्पना स्पष्ट करताना 
म्हटले आहे -“उत्तराधुनिकतावाद ही संकल्पना तुटक, 
प्रवाह खंडित करणे/होणे, स्थान विस्थापित करणे/ 
होणे आणि विकेंद्रितता यांच्याशी संबंधित आहे. 
उत्तराधुनिकताबाद हे काही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे घटित 
नाही; उलट, प्रामुख्याने युरोपीय आणि अमेरिकन रचित 
आहे....” ज्ञानोदयाने स्वीकारलेल्या एकरेषीय, प्रागतिक 
अशा सर्वच धारणांना उत्तराधुनिकतावादाने नाकारले 
आणि इतिहास व साहित्य यांतील सीमारेषा धूसर केल्या. 
उत्तराधुनिकतावादाच्या रूढिभंजक संशोधनाने ऐतिहासिक 
संशोधनाचे क्षेत्र विस्तारले आहे, असेही ह्या लेखात 
म्हटले आहे. डॉ. साठे यांच्या लेखाची मांडणी चांगली 
आहे; पण भाषा क्लिष्ट ब समजण्यास जरा अबघड 
आहे. 

या लेखात “इतिहासातील नवे प्रवाह' या पुस्तकातील 
काही लेखांचा परामर्श घेतला असला, तरी सर्वंच लेख 
उपयुक्‍त ब वाचनीय आहेत. इतक्या जटिल विषयांचो 
चर्चा करतानासुद्धा बहुतेक सर्वच लेखकांनी भाषा शक्‍य 
तितकी सोपी ठेवली आहे. तसेच बहुतेक लेखांमध्ये 
मराठी शब्द/संकल्पना यांसाठी इंग्रजी शब्द/संकल्पना 
दिल्या आहेत. याचा पुस्तक वाचताना खूप उपयोग होतो. 

इतिहासातील काही नवीन व महत्त्वाच्या प्रवाहांची 
चर्चा ह्या पुस्तकात केली आहे. मात्र प्राचीन काळापासून 
ते आजपर्यंतच्या इतिहासलेखनाचा इतिहास सांगणारा 
एखादा लेख ह्या पुस्तकात असायला हवा होता, असे 
वाटते. त्यामुळे पुस्तकात चाचिलेल्या प्रवाहांचे ऐतिहासिक 
संदर्भ समजण्यास सोपे गेले असते. काही प्रमाणात हो 
उणीव संपादिकेने लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेने भरून 


"-च्कबनप़४ई ह, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


४२ 


काढली आहे, हे निश्‍चित. 

गेल्या काही वर्षांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आमूलाग्र 
बदल घडून आले आहेत. त्या अनुषंगाने विद्यार्थी, संशोधक 
व प्राध्यापकवर्ग यांना, तसेच जिज्ञासू वाचकांना या 
ग्रंथाचा उपयोग व्हावा हो संपादिकेची इच्छा नक्की पूर्ण 
होईल, यात शंका नाही. 


नवथारत। म २०१५ 


पुस्तकाचे नाव - 'इतिहासातील नवे प्रवाह' 
संपादक - प्रा. जास्वंदी वांबूरकर 
प्रकाशक - डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे 
प्रथमावृत्ती - ऑगस्ट २०१४ 


किंमत - रु. २९५/-. 
ह त र शाह न साचा. ति. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 
घुमान येथील नामदेवांसंबंधी शिलालेख 


अ. भा. मराठी साहित्यसंमेलन एप्रिल २०१५ मध्ये पंजाबात गुरुदासपूर जिल्ह्यात 
घुमान येथे नुकतेच पार पडले. त्यासाठी पंजाब सरकारने भरीव अर्थसाहाय्य केले असून 
संमेलनाला येणाऱ्या खास असामींसाठी हेलिकॉप्टरही उपलब्ध करून देण्यात आले. 
घुमान हे पंजाबात नामदेबको घुमानी नावाने ओळखले जाते. तेथे ४ /५ गुरुद्वारे आहेत व 
नामदेवांचे स्मृतिमंदिर आहे. परंपरेप्रमाणे नामदेवांचे समाधिस्थळ पंढरपूरला आहे. घुमान 
येथील मंदिरात मोठ्या पितळी पत्र्यावर कोरलेले नामदेवांचे जुने चित्र जतन केले आहे. 
तेही महाराष्ट्रातील प्रचलित चित्रापेक्षा किंचित वेगळे आहे. शिवशाहीतील दोन संत 
तुकाराम व रामदास यांच्या शिष्या संत साहियाबाई सिठउलकर 
ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे - 

संतकृपा झाली। इमारत फळा आली 

ज्ञानदेवे रचला पाया | उभारिले देवळेया | 

नामा मयच्या किंकर सेने केलेसे विस्तार । 
म्हणजे नामदेव हे महाराष्ट्राचे वारकरी संप्रदायाचे आद्य विस्तारक होत. ज्ञानदेवांचा काळ 
(इ. स. १२७५-१२९६). नामदेव त्यांच्याहून पाच वर्षांनी बडील. त्यांचा काळ (इ. स. 
१२७०-१३५०) ज्ञानदेवसमाधीनंतर नामदेव ५४ वषे हयात होते. भागवतधर्माची धर्मध्बजा 
पनी पंजाबमध्ये पोचविली. महाराष्ट्रातील परंपरेनुसार नामदेवांचे समाधिस्थळ पंढरपुरात 


र (इ. स. १६२८-१७००) 


मराठी भाषेत अभंगरचना करणारे पहिले मराठी संतकळी नामदेव होते. केवळ 
मराठीच नव्हे, तर इतर भाषांत अभंगरचना ज्यांनी रूढ केली असे पहिले संत नामदेव 
होत. शीख संप्रदायाचे संस्थापक गुरुनानकदेव ह्यांनी नममाहात्म्याची प्रेरणा मुख्यत्वे 
नामदेवांपासून घेतली असावी. शिखांचा धर्मग्रंथ जो गुरुग्रंथसाहेब- त्यांचा आदिग्रंथ-- त्यात 
नामदेवांची ६१ पदे समाविष्ट आहेत. त्यातील काहींमध्ये नामेका चीतू हरीसऊ लागा 


अनक्रमणिका 


2: रू 


"करळग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत । मे २०१५ र: 


म्हणज नामदेवांचे चित्त हरीशी संलग्न झाले, हरीला चिकटले, असे नामदेवांच्या नाममुद्रेसह भाषेचे 
मराठी बळण स्पष्ट आहे. घुमान येथे विहिरोत दोन शिलालेख आहेत, जे महाराष्ट्रातील अभ्यासकांना 
आजतागायत अभ्यासासाठी उपलब्ध झालेले नाहीत. मराठी साहित्य महामंडळाने योग्य ती कारवाई 
करून पंजाब सरकारच्या पुरातत्त्व संशोधन खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ह्या शिलालेखांचे 
मिळवून ते अभ्यासकांना उपलब्ध करून दिले तर नामदेवचरित्रावर नवा प्रकाश टाकण्याच्या दृष्टीने 
ती ह्या साहित्यसंमेलनाची मोठी उपलब्धी ठरेल. लेखांची भाषा पंजाबी, हिंदी को मराठी, लेखांचा 
आशय व (असल्यास) त्यातील कालोल्लेख यांविषयी प्रत्यक्षात पाहिल्याबरच काही लिहिता येईल. 


- म. शं. वाबगावकर. 


कै 


१8 


कै 


लेखकांचा परिचय 


रमेश वा. धोंगडे 

पत्ता :- शरण्य फ्लॉट ४७, स्वेदगंगा सोसायटी, वारजे, पुणे ४११०५८ 

दूरध्वनी : ०२०-२५२३०८१६. 

प्रा. नवनाथ रासकर 

फलटण येथील 'मुधोजी महाविद्याल'यात तत्त्वज्ञान विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी 'स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रातील 
धर्मचिंतन' या विषयावर प्रबंध लिहून विद्यावाचस्पती ही पुणे विद्यापीठाची पदवी मिळविली आहे. 

पत्ता :- प्रा. नवनाथ रासकर, मुधोजी महाविद्यालय, फलटण. भ्रमणध्वनी : ९६६५४०९४१५. 

डॉ. अविनाश आवलगावकर 

पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागात प्राध्यापक. व संत नामदेव अध्यासनाचे प्रमुख. मध्ययुगीन व विशेषत: 
महानुभव साहित्य याविषयी लेखन. नवभारत, अनुष्टुभ्यू, युगवाणी, मराठी संशोधन पत्रिका, अस्मितादर्श, 
महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका इत्यादीमधून संशोधन व समीक्षात्मक लेखन प्रकाशित. 

यत्ता : १०४ संडलवूड, स्पेन्सर्स लेन, डी. पी. रोड, औंध, पुणे-४११ ००७. दुरध्वनी (०२०) २५८९६१५४. 
प्रा. डॉ. सुरेश भूगुवार 

बनारस हिंदू विद्यापीठातील मराठीचे प्राध्यापक (निवृत्त.) शैलीशास्त्राचे अभ्यासक. 'गोविंदाग्रजांची काव्यशैली', 
*वाडूमयीन शैली : तरंग-अंतरंग' या ग्रंथांचे लेखक. 

पत्ता : ५०४ पेरेग्राईन, रहेजा वुड्सू, कल्याणी नगर, पुणे ४११ ००६. दूरध्वनी : ९९२३०८०७५८. 
मृणाल जोशी 


यांचा परिचय व पत्ता मूळ लेखाबरोबर आलेला नाही. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


आवाहन 


'नवभारत' हे वैचारिक मासिक सुरू होऊन आता ६५ वर्षे झाली. साहजिकच मासिकाच्या मूळ कर्त्यांनी जे उद्देश 
डोळ्यांपुढे ठेवले होते, ते उद्देश स्वीकारून लिहिणारे लेखक व त्या उद्देशांविषयी आस्था बाळगणारे वाचक आता कमी 
होत चालले आहेत. तरीदेखील वैचारिक आदानप्रदानाचे समर्थ व्यासपीठ म्हणूनच 'नवभारता' ने कार्य करीत राहावे, 
असाच आमचा संकल्प आहे. 

भारतीय परंपरेची ओळख व परिष्करण करून देणारे लेख येतच राहतील. परंतु, विज्ञान, अर्थकारण, तत्त्वज्ञानातील 
आधुनिक विचारप्रवाह, इतिहासलेखनाला आलेले नवे रूप इत्यादी विषयांची भाष्यरूपाने ओळख करून देणे, नवीन 
ग्रंथांची समीक्षा करणे, लोकसाहित्य, दलित वाडूमय यांना जी काळानुरूप बळणे मिळत आहेत त्यांचा मागोवा ठेवणे या 
विषयांवर भर देणे अगत्याचे झाले आहे. लघुकथा, ललित लेख ब कविता या 'मबभारता 'ने पूर्वीही कक्षेबाहेर ठेवल्या 
नव्हत्या व आताही त्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या नाहीत. 

आज तालुक्‍याच्या ठिकाणी महाविद्यालये निघाली आहेत. येथील शिक्षण मराठी भाषेतून चालते व ते योग्यच 
आहे. तथापि, इंग्रजी वा अन्य भारतीय भाषांतील विचारप्रवाहांशी या शिक्षणाचा संबंध राहू नये, ही खेदाची गोष्ट आहे. 
या महाविद्यालयांतील ग्रंथालयात अद्ययावत पुस्तके येत नाहीत व आली तरी ती वाचून सकस चर्चा करतील, असे 
अभ्यासूंचे गटही सहसा असत नाहीत. आमचे अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयांतून प्राध्यापक ब प्राचार्य आहेत. त्यांनी 
ही व्यथा आमच्यापाशी बोलून दाखविली व असेही सांगितले की, 'नबभारता'तील काही लेखांच्या छायांकित प्रती 
काढून त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवर्जून वाटल्या. 

आमची अशी खात्री आहे की, महाविद्यालये, तेथील प्राध्यापक व विद्यार्थी तसेच गावोगावी विखरलेले 
अभ्यासू नागरिक यांना 'नवभारत' वाचण्याची व त्यातील लेखांवर चर्चा करण्याची सबय लागून जाईल. या सर्वांनी 
आपले दर्जेदार लेख 'नवभारत' कडे अवश्य पाठवावेत. 

यासाठी 'नवभारता'चा प्रसार झाला पाहिजे. आमची वाचकांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी “नबभारता'ला 
वर्गणीदार मिळवून देण्याची मोहीम चालवावी .जो बाचक पाच वर्गणीदार मिळवून देईल, त्याने सहाव्या व्यक्तीचे नाव व 
पत्ता कळवावा. त्या सहाव्या व्यक्‍तीला 'नवभारता' चे अंक वर्षभर आमच्याकडून विनाशुल्क पाठवले जातील. बर्गणीदार 
कोणत्याही महिन्यापासून होता येते. 

वर्षाची वर्गणी रु. ४00/- असून वर्गणी, चेक/डी.डी./मनिऑर्ड यां 


न , । 'नवभारता'च्या पत्त्यावर 
पाठवावी. चेक/डी.डी. 'नवभारत' मासिक, या नावाने ३१५, गगापुरी, वाई ४१२८0३ या पत्त्यावर 


त्यावर पाठवावे. 


- संपादक मंडळ 


लेखकांस आवाहन 


' नवभारत मासिकामध्ये दर्णेदरर वैचारिक लेखनत्चे उरम्ही नेहमीच स्वागत वरतो. पण नवभारत? 
लेखन प्ठदिण्यापूर्वी वाही व्छाळजी घ्यादी, अशी विनती झ्प्हे प नवभारत कडे अपले 
१, उरले लेखन युदाःच्य अक्षरात वादाच्या एव्ाच बाजूस उस्पवे. 
२. उरपण लेखनास्एठी ने संदर्भ वापरले असत्रील, ते लेखाच्या शेद्टी काही टीपा असल्यर्र 
त्यासह द्यावेत. व्व्ल्यास 
३. महत्त्वाचे म्हणजे उपण अपल्र लेख यापूर्वी कुठल्याही नितयतकातिकात 
नाह याची स्पष्ट कल्पन ' नवभ्ररत' च्या संपादकांना द्यावी. 


४. ' नवभारत सध्ये लेख छापण्यापूर्दी तो संपादक मंडळाच्या योग्य त्य स्दस्याकडे दाचनासाठी 
, :& 


उरग्प्पित्यास्ठी पाठविला जातो. त्यामुळे तो लेख कुठल्या महिन्यात नवभारत किंदर 
येणार नाह, हे यथावकाश कळविले जरईल्ट याची लेखकांनी ळपया नोद क्र येईल किवा 
उरप्पल्या सहळा्यबिद्दल संपादक मंडळ उरपले उभारी झ्य्प्हे. * 


प्रस्द्धीसाठी पाठदिलेल्र 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


मवभारत | म. २११० | रजिग्टर क्र. 11697/57 


आता बचतीबरोबर 
थेट सोन्यात गुंतवणुक 
फायठा लोनसचा आणि 

सोन्याच्या भावाचा सुध्ठा. 


कुबेर योजनेत सामिल व्हा आणि दहेरी 


4 


री फायदा मिळवा | 


टॅ 

तै 
1 4 के 

ते 
टं शै ब 

० २४६१२१६१५६ सातारा रोड. 0२०-२४२१२५ ३८ १.8 
)) - मुंबई रे २ म 0 
क्रशर २३१०२२/२३ मुंबई 0२२-रघवट य ता चिचव .४२७-९७३८ ४७४-< 
१; वि... .. % १५ 1 1091) >» जा ' _ >. क्त रभ 

हे मासिक प्रा. यशवत कळमकर य्रानी सन प्रिंटर्स, गणपती आळी, वाई, पिन . »/ 
सरोजा भाट यांनी प्राजपाटशाळा मंडळ, वाई यांच्याकग्ता तेथेच पसि 


वत 
*<८७॥३ 
' ९८0२, 


च प्रसिद्ध च्लानयाळ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनक्रमणिका 


